मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विध 
सत्यमव जयते 


न्त्ट 


महाराष्ट शासन 
मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातत्र्याचा अमृत महात्सब 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतळाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥.०५://॥॥४५.॥॥8181011.00४५.1॥ इ-पत्ता ॥॥७४5_॥॥(॥॥0831(8४3॥100.00ण॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्धारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठ्याळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतोंबर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दटा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपेकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


द्र 


क्न्स 
4 
॥ी>” 
1५% 
ह: 
फि 
ग्र 
६७१ 
४४४ 
रि 
1१8 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


2. र. 
लट च” 


र. % 
ज्र ग्र 269, ओक 

लु» > र च 

र. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


वर्षे ३६ ॥। अंक १० । जुले १९८३ 
किमत ४ रुपये । वार्षिक वर्गणी ३० रुपये 


(याड शाािसावाय॒ययांाऑॅऑऑऑऑऑऑऑॅऑशशशशााााआययआआआव__हिर्शयी 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोझ्ी 


संपादक 
मे. पुं. रेगे 


संपादकौय पत्रव्यवहार : 

मे. प. रेगे, 

संपादक, * नवभारत मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशनाथे 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती 
मंडळाकडून अनुदान मिळाले आहे. 


ब्ौ टले ४ वॉ असुक्रम 
संपादकीय गोंडी गोत्रनामे आणि 
गा त्यांचे सांस्कृतिक संदर्भ २५ 
राजकोय तता म्हणजे काय? -भुजंग मेश्राम 
-सुहास पळशीकर 
ण पळ्चतन्त्र २९ 
सत्तांतर १९४७ - खंड १ ९ | -गणेश थिटे 
-तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी | ग्रंथ-परीक्षण ३९ 
आथंर' कोस्लर १७ “मऱ्हाटी संस्कृती : काही समस्या, अग्निफूले, 
-किशोर भिडे सुरुची. 
मनुष्याचा विज्ञान-वारसा २० ' वाचकांचा पत्रव्यवहार 3९ 
-व. त्रि. चिपळोणकर सार-संकलन कि 
काााााााशशशशश्स्ाहिेेथिकसििमा्ाकााा डया 
ज्र 
लेखक-परिचय 


हन सुहास पळशीकर : राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, सर परशुरामभाऊ कॉलेज, पुणे-४११ ०३०; 


२४/३ यशदा, स्वप्नमंदिर, एरंडवणा, पुणे-४११ ००४. ह तकर्तीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी : 


विद्रान, विचारवंत, लेखक व मराठी विदवकोश्नाचे प्रमुख संपादक, वाई-४१२ ८०३, क्ष किशोर भिडे: 
एस. एकः क. टी. कॉलेज, पुणे येथे इंग्रजीचे प्राध्यायक; ११२० सदाशिव पेठ, निंबाळकर तालीम 
चौक, पव ११०२३०. कव. त्रि. चिपळोणकर : निवृत्त प्राध्यापक, भौतिकी विभाग, इन्स्टि- 
ट्यूट आफ सायन्स, मुंबई; फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट्स, ९९६ नवी पेठ, पुणे-४११ ०३७. 
वळण णा प क संस्कृतीचे अभ्यासक, कवी, कथाकार; २७ ए, जय यशवंत हाउसिंग 

्ी वत वहयजळ पादूप (पूर्वा, मुंबई ४७० ०३६. क्ष गणेश थिटे $ प्रपाठक, संस्कृत 
विभाग, पुणे विद्यापीठ, पुणे-४११ ००७. क गं. ब. ग्रामोपाच्ये : मराठीचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक 


व समीक्षक: > न्न ल 
न्या ; - भारद्वाज, मो डॉ. पिसुलेकर मार्ग, पणजी-गोवा. छ रा. ता. चव्हाण : सामाजिक 
! सामाजिक चळवळींचे चिकित्सक अभ्यासक व लेखक; १३७८ रविवार पेठ, वाई-४१२ ८०३ 


क्ष प्र. गां. $ डॉ त्यप्र 
शं. मराठे : डॉक्टर, साहित्यप्रेमी आणि समाजसेवक, रविवार पेठ, वाई-४१२ ८०३, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठा विकास सस्थद्वार 
संगणकीकृत 


कृत 


संपादकीय 


सातत्य आणि खंड 


व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, मानवी व्यक्ती म्हणून असलेलो तिची प्रतिष्ठा, समता आणि समतेवर 
आधारलेला सामाजिक न्याय, ऐहिक जीवनाची स्वायत्तता ही “ आधुनिक * मूल्ये आहेत. कोणत्याही 
:* वारंपरिक ' समाजाची ही मूल्ये नव्हती. ह्या संदर्भात ' आधुनिक ' हे विज्षेषण केवळ एका विशिष्ट 
कालखंडाचा निर्देश्ष करणारे, ' अलीकडचे व सध्याचे ' असा अथे व्यक्‍त करणारे म्हणून आपण वापरीत 
नाही. “ पारंपरिक? मूल्ये आणि त्यांच्यावर आधारलेली किवा निदान त्यांचा स्वोकार करणारी 
समाजव्यवस्था र्यांच्यापासुन भेद दाखविण्यासाठी ह्या विक्षेषणाचा आपण प्रामुख्याने वापर करतो. 
आजही भारतीय समाजाचा फार मोठा भाग पारंपरिक मूल्ये आणि आचार यांच्यांत बंदिस्त झाला 
आहे अश्ली तक्रार आपण करतो. कालिक अर्थाने हा आधुनिक समाज आहे. पण त्याच्या जीवनाची 
धाटणी * आधुनिक-पूर्व ' पारंपरिक आहे असा ह्या तक्रारीचा आशय आहे. 


पण ही मल्ये किवा मूल्यांचा हा व्यूहू अलीकडच्या काळात, सोळाव्या शतकापासूनच्या 
काळात उदयाला येऊन स्थिर झाला ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. तसेच एका विशिष्ट समाजात 
भौगोलिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या विशिष्ट समाजात- यरोपमधील ख्त्रिस्ती समाजात-ही मूल्ये आणि 
त्यांचा अंगीकार केलेली समाजव्यवस्था अस्तित्वात आली हीही वस्तुस्थिती आहे. मानवी इतिहासात 
ज्यांना विकासाचा क्रम दिसतो ते ह्या मूल्यांच्या उदयाने मानवी संस्कृतीचे एक नवीन पवे सुरू झाले 
असे मानतात. ज्यांना असा क्रम दिसत नाहो, तेही ह्या मूल्यांमुळे मानवी संस्कृतीत काही नवीन घडले, 
भावनांना, विचाराला व व्यवहाराला एक वेगळी दिशा लाभली ही गोष्ट स्वीकारतात. 


न्यायाचे उदाहरण घेऊ. कोणत्याही मानवी समाजात, एकत्र वसणाऱ्या आणि एकमेकांशी 
संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्या समूहात न्यायाची कल्पना असली पाहिजे आणि ह्या कल्पनेला अनुसरून 
होणारा व्यवहार असला पाहिजे. माणसे एकत्रितपणे, एकमेकांच्या सहकार्याने भोग्य वस्तूंचे उत्पादन 
करतात आणि ह्या उत्पादित वस्तूंची धाटणी करण्याची काही व्यवस्था समाजात असली 
पाहिजे, ह्या व्यवस्थेचे नियामक असे काही तत्त्व असले पाहिजे. ही मानवी समाज, समाज म्हणन 
टिकन राहण्याची अट आहे. वाटपाच्या ह्या नियामक तत्त्वाला न्यायाचे तत्त्व म्हणया, थोडक्यात, 
गेणाला काय आणि किती देणे योग्य आहे हे ठरविणारे तत्त्व म्हणजे न्यायाचे तत्त्व, आता माणसे 
मलतः भिन्न प्रकारची असतात, म्हणजे विषम असतात आणि म्हणून इष्ट वस्तूंचे वाटपही ह्या 
: नैसागिक ? विषमतेला अनुसरून होणे योग्य असते ही न्यायाची एक कल्पना होईल. ह्या कल्पनेप्रमाणे 
माणसे क्या प्रकारे असमान किंवा विषम असतात हे ठरवावे लागेल आणि ह्या विषमतेला अनसरून 
इष्ट वस्तंचे वाटप किती प्रमाणात आणि कोणत्या प्रकारे विषम असले पाहिजे हे निश्चित करावे 
लागेल. दोघा विषम असलेल्या माणसांना समान वाटणी दिली तर तो अन्याय ठरेल, “ आधनिक 
दृष्टीला न्यायाची ही कल्पना कितीही विचित्र, विपरीत दिसली तरी ती न्यायाची कल्पना होती. 
प्लेटो-ऑरिस्टॉटलपुढे असलेल्या ग्रीक समाजाची त्यायाविषयीची होच कल्पना होती, चातुवेर्ण्यावर 
आधारलेल्या हिंदू समाजाची न्यायाची कल्पना अशीच होती आणि सरंजामी (फ्यूडल) ख्रिस्ती 
समाजाचीही न्यायाची कल्पना अशी होती, 


दोन नवभारत जुले, १९८३१ 


माणसे * मूलत: ' व्यक्‍ती म्हणून समान आहेत आणि म्हणून त्यांना समान वागणूक देणे योग्य 
आहे, ह्या समान वागणुकीचा एक भाग म्हणून समान वाटणी देणे योग्य आहे, ह्याच्यात न्याय असतो 
ही ' आधुनिक ' दृष्टी झालो. अधिक नेमकेपणे न्यायाची ही कल्पना मांडायची झाली तर उचित आणि 
पुरेसे कारण असल्याशिवाय दोन माणसांमध्ये वाटणीच्या बाबतीत किवा इतर कोणत्याही बाबतीत 
भेद करणे अन्याय्य आहे अद्ली ही न्यायाची कल्पना आहे. उदा., एका माणसा'ची गरज दुसऱ्यापेक्षा 
अधिक आणि म्हणून त्याला दुसऱ्यापेक्षा अधिक देणे योग्य आहे असा युक्तिवाद करता येईल. त्याच्यात 
गरजांमधील भेद हे समान वाटणीपासुन काही प्रमाणात सरकण्याचे योग्य असे कारण आहे असे अभिप्रेत 
आहे. थोडक्यात असे म्हणूया, की पारंपरिक समाजात विषमता मूलभूत होती. आधुनिक समाजाच्या 
धारणेचे समता हे मूलभूत तत्त्व आहे आणि समतेला घालण्यात येणाऱ्या प्रत्येक मर्यादेचे एक तर समथन 
करावे. लागते किंवा ती अन्याय्य म्हणून त्याज्य ठरते. 


इतिहासाच्या ओघात ही नवीन मूल्ये एकाएकी उदयाला का आली आणि स्थिर झाली ? 
प्रत्येक गोष्टीला काही कारण असते ह्या न्यायाने ह्या गोष्टीचेही कारण असणार. पण म्हणून हे कारण 
सांगता येईल किंवा संमजून घेता येईल असे नाही. ' एखादा समाज काही जुनी मूल्ये सोडून देऊन 
नवीन मूल्यांचा स्वीकार करतो ह्या घटनेचे कारण काय ?? हा प्रश्‍न कवी एखादी कविता का रचतो?! 
ह्या प्रश्‍नासारखा असणे शक्य आहे. म्हणजे साहित्याच्या परंपरेत कवी नवीन काहीतरी निर्माण करीत 
असतो. ह्या नवीनतेला परंपरेचा संदभ असतो. हा संदभ समजून घेतल्याशिवाय ह्या विशिष्ट नवीन- 
तेची ओळख पटणार नाही, पण ह्या नवीनपणामुळे परंपरेला वेगळे वळण लागते, परंपरेचा भंग झाला, 
तिचा त्याग करून एक निराळी परंपरा सुरू झाली असे म्हणता यावे असे वेगळे वळणही लागू शकते. 
ह्याबरोबर अभिरुचीलाही वेगळे वळण लागते. नावीन्याचा धक्का ओसरल्यानंतर ' पारंपरिक? 
आणि “ नवीन ? ह्यांच्यामधील साम्ये आणि भेद यांचे सम्यक्‌ आकलन होऊ शकते. साम्ये आणि भेद 
हे दोन्हीही ध्यानात घेणे आवश्‍यक असते, भेद ध्यानात घेतले नाहीत तर नवीनपणाची ओळख पटली 
नाही असे होईल. पण साम्ये ध्यानात घेतली नाहीत तर नवीनतेचा संदर्भ घ्यानात येणार नाही. नवीन- 
तेचा * अथं ' तिचे ' प्रामाण्य ', ' सौंदयं ' यांचे आकळन होणार नाही. एवढेच नव्ह. नवीनाने दिलेल्या 
दृष्टीने जुन्याकडे परत वळावे लागते, त्याचे परत मूल्यमापन करावे लागते ह्या अर्थाने नव्यामळे 
जुनेही बदलते. नवीन उदयाला आल्यानंतर जूने होते तसे राहू शकत नाही. माणसाच्या निमितिज्ील- 
तेत हे सारे अंतर्भूत आहे. क 
परंपरेने ख्मिस्ती असलेल्या समाजात आधुनिक मूल्ये निर्माण झाली म्हणन ती ख्रिस्ती मल्ये 
आहेत असे नव्हे. आणि भारतीयांच्या दृष्टीने पाहता स्प्रिस्ती असलेल्या माणसांच्या आणि राष्ट्रांच्या 
द्वारो आपल्याला त्यांचा परिचय झाला म्हणून ती खिस्ती आहेत असेही मानण्याचे कारण नाही. 
व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे मूल्य घेऊ, स्म्रिस्ती विचारवंत अनेकदा असा दावा करताना आढळतांत, की 
व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे एक खास ख्रिस्ती मूल्य आहे. ईइवराने जग आणि प्राणी निर्माण . केले, पणे 
स्वतःची प्रतिमा असलेला अमर आत्मा त्यानें माणसाला दिला. म्हणून माणूस इतर संव सृष्टीच्या वर 
आहे आणि त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिष्ठा देवाची प्रतिमा असलेल्या त्याच्या आत्म्यावर आधारलेली आहे. 
पण माणसाला अमर आत्मा आहे, तो “ दिव्य ' आहे, देवाची ती खास निमिती आहे किंवा देवाचा तो 
अंश आहे ही अनेक धमंपंथांची- उदा. वेष्णवांची- शिकवण आहे. ती खास स्प्रिस्ती अशी नाही. पण 
वैष्णव चातुवंण्ये मानतात. शूद्राला जी सामाजिक अप्रतिष्ठेची वागणूक चातुवर्ण्यावर आधारलेल्या 
समाजरचनेत मिळते ती त्याच्या अमर आत्म्यावर आधारलेल्या प्रतिष्ठेशी विसंगत आहे असे ते मानीत 
नाहीत. ख्मिस्ती विचार आणि आचरण याहून भिन्न नाही. य्रोपमधील मध्ययुगीन समाजातील भदांसे 
हे जवळजवळ गुलाम होते. त्यांना कोणतीही प्रतिष्ठा नव्हती. पण त्यांचा हा दर्जा ईइवराची प्रतिमा 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय. तीन 


असलेल्या आत्म्याचे धारक हे जे त्यांचे स्वरूप आहें त्याच्या विरोधी आहे असे ख्मिस्ती मानीत. नंसत. 
प्रतिष्ठा हे मूल्य कोणत्याही मूल्याप्रमाणे आचरणातून व्यक्‍त होते. व्यक्‍ती स्वतःकडे कसे पाहते, इतर 
व्यक्‍ती तिच्याकडे कशा पाहतात, तिच्याशी कशा प्रकारे वागणे योग्य ठरेल असे मानतात ह्यात तिची 
प्रतिष्ठा (किवा तिचा अभाव) सामावलेला असतो. मरणोन्मुख भूदासासाठी, त्याच्या पापक्षालनासाठी 
स्तरिस्ती .धमंगुरूने जो मंत्रयुक्‍्त विधी केला असता, तोच मरणोन्मुख उमरावासाठी केला असता; आणि 
तो आपल्या अतिशय आवडत्या कुत्र्याच्या मरणाच्या प्रसंगी केला नसता. याच्यात भूदास आणि उम- 
राव यांची समान आध्यात्मिक प्रतिष्ठा दिसून येते. धर्मगुरू प्राण्यांशी कितीही कनवाळूपणे वागला तरी 
त्याच्या दृष्टीने प्राणी ह्या आध्यात्मिक प्रतिष्ठेत सहभागी नसतात. उलट, ऐहिक त्र्यवहारामध्ये उमराव 
आणि भूदास यांना मिळणारी वांगणूक विषम होती. आणि हे त्यांच्या समान आध्यात्मिक प्र तिष्ठेद्यी 
सुसंगतच होते अक्ली सवसाधारण धारणा होतो. 


सवे माणसे जर ईदवराच्या प्रतिमा आहेत तर त्यांना सवंतोपरी समान प्रतिष्ठा असली पाहिजे; 
म्हणजे केवळ आध्यात्मिक व्यवहारात नव्हे, तर सवे व्यवहारांत त्यांची समान प्रतिष्ठा दिसुन आली 
पाहिजे असे अनुमान जर मज काही स्त्रिस्ती श्रद्धाळंनी काढले तर ते पारंपरिक शख्त्रिस्ती मूल्यांना 
वेगळे, 'आधुनिक' वळण देत आहेत, जून्या मूल्यांना नवीन आशय देत आहेत असा त्याचा अर्थ होईल. 
ज्यांना परंपरेचा विशेष लळा आहे असे ख्रिस्ती व्यक्‍तीची समान प्रतिष्ठा हेच खरे ख्िस्ती मूल्य आहे, 
पूर्वी त्याचा संकोच करण्यात आला होता, पण तो संकोच खऱ्या ख्थिस्ती शिकवणीच्या विरुद्ध होता 
असा दावा करतील. आणि त्याच्या समथेनासाठी जीझसच्या जीवनात आणि शख्श्रिस्ती संतांच्या 
शिकवणीत व आचरणात अनुकूल पुरावा मिळू शकेल. पण आध्यात्मिक प्रतिष्ठेवर. आधारलेल्या 
सामाजिक, आथिक समतेचा आग्रह जर स्तरिस्ती समाजात आज मोठ्या प्रमाणावर धरण्यात येत असेल, 
तक्षी संघटित सामाजिक कुती होत असेल तर ते स्तरिस्ती परंपरेला देण्यात येणारे नवीन, “ आधूनिक 
वळणं आहे. खऱ्या सनातन ख्िस्ती मूल्यांपासुन सरळ निष्पन्न होणारे निष्कषं मनःपूर्वक स्वीकारून 
ही' ख्थिस्ती मंडळी रूढ सामाजिक व्यवहारात आवद्यक ते बदल करीत आहेत असे त्यांच्या वागण्याचे 
एक वर्णन होईल. दुसरे वणंन असे, की आधुनिकतेचा स्वीकार करून ख्थिस्ती मूल्यांना ते नवीन अथ 
देत आहेत. जीर्णोद्धार ही नेहमी नवीन रचना असते. 


तेव्हा नवीन मूल्यांना नेहमीच परंपरेत अधिष्ठान देता येते. पण असे अधिष्ठान देताना 
नवीनाचे नवीनपण जर आपण ओळखून स्वीकारले नाही, तर आपण ते ह्रवून वसु. तेव्हा व्यक्‍तीची 
स्वत:सिद्ध प्रतिष्ठा, ह्या प्रतिष्ठेवर आधारलेली मानवी समता, समतेवर आधारलेला सामाजिक 
न्याय, ऐहिक व्यवहाराची स्वायत्तता ही आपण स्वोकारलेली. नवीन मूल्ये आहेत व त्यांना अनुसरून 
आपल्या समाजात मूलभूत सामाजिक परिवतेन घडवून आणण्याची आपली जबाबदारी आहे ही गोष्ट 
भारतीयांनी ओळखली पाहिजे. या मूल्यांचे नवीनपण प्रांजळपणे. स्वीकारण्याला आज प्राथमिक महत्त्व 
आहे. म्हणजे आज भेदावर आणि भेद ध्यानात घेऊन परंपरेची चिकित्सा करण्यावर भर दिला पाहिजे. 
जोतिबा फुले यांच्यापासून हा ५ आज * सुरू झाला. 


लोकल्याही समाजवादाची मूल्ये म्हणून या मूल्यांना आपण ओळखतो. “ लोकशाही ' ह्या 
विश्षेषणाचे प्रयोजन माक्‍संवादी समाजवादापासून वेगळेपण दाखविण्याचे आहे. माक्‍संवादी पद्धतीने 
समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि तिची प्रतिष्ठा यांचा 
बळी दिला जातो असा भीषण अनुभव आहे. उलट, “ समाजवाद १ ह्या नामाचे प्रयोजन सामाजिक 
न्यायावर भर देण्याचे आहे. सामाजिक व आर्थिक विषमतेवर आधारलेल्या समाजरचनेपासून 
समताधिष्ठित न्यायावर आधारलेल्या समाजरचनेकडे वाटचाल करण्यासाठी जी आथिक आणि सामा- 
जिक धोरणे स्वीकारणे आवश्यक असते असे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे, त्यांचा निदेश 'समाजवादा'ते 


अनुक्रमणिका 


चारु नवभारत जुळे, १९८३ 


होतो असे थोडक्यात म्हणता येईल. लोकशाही समाजवादी समाजरचनेची स्थापना हे आपले राष्ट्रीय 
साध्य आहे असे म्हणता येईल. 


परंतु ह्याचा अथे आपण पुणपणे बव्याने सुरुवात करीत आहोत असा नाही. जुने जाउ द्या 
मरणालागुनि * हे घोषवाक्य नवीनाच्या नावीन्याचा स्वीकार करण्याचे आवाहन करणारे आहे. पण 
जुने मरत नाही. ते आपल्या अंतरात्म्यात असते आणि त्याने आपल्याला घडविलेले असते. नवीन 
मूल्यांवर आधारलेले सामाजिक परिवतंन हे स्वतःचेही परिवतंन असते. आपण त्या समाजरचनेच्या 
बाहेर नसतो. तिच्यात अंतभूत असलेली मूल्ये हौ आपली मूल्ये असतात आणि आपण नवीन मूल्येही 
स्वीकारलेली असतात. तेव्हा हा जसा सामाजिक वास्तवाशी झगडा असतो, तसा तो स्वतःचा स्वतःशी 
चाललेलाही झगडा असतो. 


म्हणून आपल्याला एक नवीन अस्मित्ता घारण करावी लागते आणि ज्या जुन्याने आपल्याला 
घडविलेले असते, त्याच्याशी फिरून संबंध जोडावा लागतो. म्हणजे परंपरेचा नवीन अथे लावावा लागतो. 
जोतिबांनी हे केले. चातुवंर्ण्यातील शूद्र ही आपली अस्मिता घोषित केली, पण शूद्रत्वाला नवीन अर्थ 
दिला. शूद्र म्हणजे चातुवेर्ण्यातील हीनतम पायरी ही * आयंभटांनी ' आपल्यावर लादलेली अस्मिता 
म्हणून तिचा त्याग केला. शूद्र म्हणजे ह्या देशातील मूळची माणसे, 'आर्यंभटां'च्या आक्रमणाचे, त्यांच्या 
अन्याय्य कृत्यांचे इतिहासात वळी ठरलेली, पण स्वत:चे मानवी अस्तित्व प्रस्थापित करू पाहूणारी 
माणसे असा स्वाभिमानी, य॒य॒त्सु आशय त्यांनी शूद्रत्वाला दिला. आंबेडकरांनीही अशी नवी अस्मिता 
दलितांना दिली (पण केवळ दलितांना नव्हे) आणि तिला भारतीय परंपरेतील एका समृद्ध प्रवाहाचा 
आधार दिला. 


ज्यांना काही घडवायचे असते त्यांना परंपरेचा आणि नवीनाचा मेळ घालावा लागतो. कारण 
त्यांना स्वाभिमान असावा लागतो, स्वत्वाची एक खोल जाणीव असावी लागते. ह्याशिवाय माणसे ताठ 
उभी राहू शकत नाहीत. आणि आपले स्वत्व हे जसे आपले स्वत्व असते तसेच ते आपण निर्माण केलेले 
नसते, ते आपल्याला लाभलेले असते; जसा आपला जन्म आपल्याला लाभलेला असतो. पण 
माणसाला स्वतःची जाणीव असते आणि निवड करण्याची शक्‍ती असते. म्ह 
लाभलेल्या स्वत्वाची चिकित्सा करू शकतो आणि त्याची पुनरंचना करू शकतो, ₹ 
नवीन आशयाची जोड देऊ शकतो. जे आपल्या लाभलेल्या स्वत्वात बंदिस्त 
असतात; पण ते निभिती करू शकत नाहीत. पण जे आपल्याला लाभलेले स्वत्व 
रिकामे होतात, वांझोटे ठरतात, तेही निर्मिती करू शकत नाहीत. 

माणसाचे स्वत्व सामाजिक असते. अर्थात ते केवळ सामाजिक नसते, नाही तर माणस व्यक्‍ती 
झाला नसता. तेव्हा स्वतःच्या समाजाला, परंपरेला समूळ नाकारणे म्हणजे स्वत:चे स्वत्व नाकारणे. 
ही नवनिमितीची सुरुवात नव्हे. ते निर्मितीच्या आव्हानापासून पलायन आहे. 


णून तो आपल्या 
याला नवीन भआाकार, 
असतात ते सुरक्षित 
समूळ नाकारतात, ते 


पणनुमम रर ्चकन क्व तलिथदधन ठर्बश- 
) - ल? 4 | "कष ळर पजा 
| 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


राजकीय परात्मभाव म्हणजे काय ? 


सुहास पळशीकर 


परात्मभाव (8110191101 ) ही संकल्पना 
आधुनिक राज्यशास्त्रामध्ये अलीकडच्या काळात 
म्हणजे तुमारे पंचवीस वर्षांपर्वी वापरली जाऊ 
लागली. अर्थात त्यापूर्वी-फार पूर्वीपासुन-तत्वज्ञाना- 
मध्ये परात्मभावाचा अथे आणि परिणाम ह्यांची 
चर्चा होत आठेली आहे. अगदी प्रारंभी “ ईइवरा- 
पासून आत्मा दुरावणे ' अक्या अर्थी कॅल्ब्हीज याने 
परात्मभावाची चर्चा केली. त्यानंतर रूसोच्या 
लिखाणातही परात्मभावाची चर्चा केल्याचे आढळते. 
अर्थात परात्मभाव ह्या संकल्पनेला तत्त्वचर्चेमध्ये 
प्रतिष्ठेचे स्थान मिळाले ते हेगेल आणि माक्स 
ह्यांच्यामुळे, त्यातही माक्‍्संतते ह्या संकल्पनेला 
व्यापक आणि सखोल असा अथं प्राप्त करून दिला. 
मनुष्य स्वत:च्या शक्‍तींवासुन परात्म बनलेला असतो 
आणि स्वयंनिभित वस्तूंपासुनही परात्म बनलेला 
असतो अशी भांडवलशाहीची चिकित्सा करून 
माकसंने हा परात्मभाव नष्ट करून माणूसपण 
प्राप्त करून घेण्याचा मार्गही सुचविला.' काही 
बाबतीत आधूनिक समाजशास्त्रज्ञांनी मार्क्सच्या 
परात्मभावाच्या संकल्पनेचे अनुकरण केळे असले, 
तरी त्यांचा ह्या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन 
सर्वसाधारणपणे बिगर-माक्‍्संवादी असाच राहिला 
आहे. ी 

सीमन'* ह्या समाजशास्त्रज्ञान १९५९ मध्य प्रथम 
परात्मभावाच्या अर्थाविषयी काहीशी सुसूत्र मांडणी 
केली. नंतर हळूहळू राज्यशास्त्रज्ञांनीही हो संकल्पना 
वापरण्यास सुरूवात केली, अर्थातच प्रारंभी अशी 
समजूत होती, की परात्मभाव हो एक सेंवंस्पर्शी 
अश्ली जाणीव असुन राजकारणापासून परात्म होणे, 
समाजाविषयी परात्मभाव वाटणे ही त्या जाणिवेची 
विविध अंगे होत. कालांतराने राजकोय, सामाजिक 
परात्मभाव इत्यादी वेगवेगळ्या जाणिवा असून एक 
असली म्हणजे दुसरी असेलच असे नव्हे, ह्या विचा- 

त. भा. १ 


राने जोर केला. ह्याच संदर्भात * राजकोय परात्म- 
भाव ह्या संकल्पनेच्या अर्थाची चिकित्सा येथे 
करावयाची आहे. ( ह्यातील लक्षणीय गोष्ट म्हणजे 
काही किरकोळ भपवाद सोडल्यास ह्या संकल्पनेचा 
अभ्यास मुख्यतः अमेरिकन राज्यशास्त्रज्ञांनीच 
केल्याचे दिसते ! ) 

परात्मभाव ह्याचा अथे एखाद्या वस्तूविषयी किवा 
व्यक्तीविषयी दुरावा निर्माण होणे, भापण आणि ती 
वस्तू/व्यक्‍्ती यांना जोडणारा काही दुवा नसणे, 
म्हणजे परात्मभाव. ज्या वेळेला व्यक्तीमध्ये अशी 
परकेपणाची, अलिप्ततेची जाणीव निर्माण होते, 
त्या वेळेस व्यक्‍ती परात्म बनलेली आहे, असे म्हणता 
येईल. परात्मभावाच्या ह्या कल्पनेमध्ये प्रथम आपण 
एखाद्या वस्तुशी निगडित असतो हे गृहीत धरलेले 
आहे. म्हणजे ते संबंध तुटणे, तोडावे लागणे, 
त्यांपासून दूर जाणे ही प्रक्रिया परात्मभावाच्या 
निमितीमध्ये अंतर्भूत आहे. म्हणूनच असा परात्म- 
भाव ही गंभीर बाब मानावी लागते. मनुष्याची मूळ 
(योग्य) अवस्था ढळल्याचे परात्मभावाच्या जाणि- 
वेतून प्रकट होते. परात्मभावाच्या अभ्यासाची परं- 
परा मुख्यतः तत्त्वज्ञानात्मक आहे; परंतु आधुनिक 
सामाजिक शास्त्रे परात्ममावाचा अभ्यास समाज- 
मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनच करताना दिसतात. 
त्याचे मुख्य कारण असे दिसते, को ह्या पद्धतीने 
अभ्यास करून परात्मभावाची संकल्पना अनुभवजन्य 
अभ्यासपद्धतीला साजेशी बनविणे शक्‍य होते. म्हण- 
जेच, समाजाच्या विविध घटकांचा अभ्परास करून 
त्यांच्यामध्ये परात्मभावाचे प्रमाण किती आहे, 
ह्यासारख्या प्रश्‍नांचा अभ्यास समाज-मानसशास्त्रीय 
दृष्टिकोनातून शवय होतो. अलीकडच्या काळात 
समाजशास्त्रे सामाजिक वास्तवाचे सांख्यिकी मोज- 
माप करण्याच्या पद्धतीमध्ये रमलेली असल्याने 
तत्त्वज्ञानाच्या बाजूवर कमी भर देणे हे साहजिकच: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


वेकास संस्थेद्वारे 


सगणकाकृूत 


वट नवभारत 


म्हटले पाहिजे ! तत्त्वज्ञानाच्या बाजूकडे दुर्लक्ष 
होण्याचे/करण्याचे आणखीही एक कारण शक्‍य आहे 
आणि ते म्हणजे आधुनिक समाजशास्त्रीय (आणि 
राज्यशास्त्रीय) अभ्यासाला माक्‍सेवादी परंपरेचे 
असलेले वावडे ! 

समाज-मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून परात्म- 
भावाची जी चर्चा होते तिच्यावर सौमनचा* मोठाच 
प्रभाव आहे. सीमनने असा विचार मांडला, को 
परात्मभावाच्या जाणिवेमध्ये पाच वेगवेगळ्या 
भावनांचा अंतर्भाव होतो : १) अधिकारशून्यता : 
ह्यां कल्पनेचे मूळ माक्‍संच्या विचारामध्ये आहे 
( भांडवलशाही. समाजातील उत्पादन-व्यवस्थेवर 
कामगाराचे कोणतेही नियंत्रण नसते...). आपल्याला 
हव्या असलेल्या गोष्टी आपण घडवून आणू ज्कत 
नाही, ह्या विचारात अधिकारशून्यत्तेचे मूळ दिसते. 
२) निरथंकता (अर्थशून्यता) : कशावर विश्‍वास 
ठेवावा ह्याचा व्यक्‍तीला संदेह पडतो. सीमनचा 
हा मुह्ा पहिल्या मुद्द्याशी संबंधित आहे. कारण 
अशा अथेशून्यतेच्या भावनेतूनच अधिकारशून्यता 
वाढीला लागणे शक्‍य असते. ३) मूल्यहीनता 
( 11017101168811088 ) ह्या कल्पनेवर इथुर्खा- 
इमच्या कल्पनांचा प्रभाव आहे. आपल्या उदि- 
ष्टांच्या पूर्तीसाठी समाजाला संमत नसलेल्या 
मार्गांचा वापर जरुरी आहे, असे वाटणे हे मूल्य- 
हीनतेचे लक्षण आहे. ४) आत्मदुरावा : येथे 
सीमनने एरिक फ्रॉमचे स्पष्टीकरण स्वीकारलेले 
आहे. आत्म-दुरावा म्हणजे स्वतःपासुन परके बन- 
ण्याची प्रक्रिया, ५ ) एकाकीपणा : समाजातील 
प्रतिष्ठाप्राप्त ध्येये आणि मूल्ये यांचे महत्त्व कमी 
लेखणे. (सीमनने ह्या पाच भावनांची अत्यंत तांत्रिक 
अशा मानसशास्त्रीय परिभाषेमध्ये चर्चा केली आहे, 
तिचा येथे अगदी त्रोटक आणि सामान्य स्वरूपाचा 


सारांश दिला आहे. जिज्ञासूंनी मूळ लेख पाहावा.) 
थोडक्यात, सीमनने परात्मभावाचा एक निश्‍चित 
अर्थ सांगण्याऐवजी विविध सामाजिक परिस्थितींचे 
वर्णन करणारी एक अ्थंगभे संकल्पना असे तिला 
स्वरूप दिले. ह्या चर्चेच्या आधारे पुढे समाज- 
शास्त्रात आणि राज्यशास्त्रात परात्मभावाच्या 
विविध व्याल्या सांगितल्या गेल्या 


अनुक्रमणिका 


जुले, १९८३ 


राजकोय परात्मभाव म्हणजे व्यक्‍ती आपल्य' 
समाजातील राजकोय प्रक्रियेपासून दुर होणे, अलिप्त 
होणे. आपण त्या राजकीय प्रक्रियेमधील़ एक घटक 
आहोत, भापण तिच्याशी संबंधित आहोत ही जाणीव 
राजकोय परात्मभावामुळे नाहीशी होते. ही राजकोय 
दुराव्याची भावना साधारणपणे पुढील स्वरूपाच्या 
प्रतिक्रियांद्वारे व्यक्त होते : (अ) आपला राज- 
कारणावर प्रभाव नाही ही जाणीव; (ब) शासन 
आपल्या हितासाठी चालविले जात नाही, शासनाला 
आपली कदर नाही, हे “आपले ' ज्ञासन नाही ही 
जाणीव; आणि (क) ज्या नियमांना अनुसरून 
कारभार चालतो ते फसवे आहेत, ते आपल्या 
संमतीने बनविलेले नाहीत अश्ी जाणीव. ह्याचाच 
अर्थ असा होतो, की एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने राज- 
कारणापासुन दूर राहत असेल, तिला राजकारणा- 
विषयी रस नसेल तर त्याला राजकीय परात्मभाव 
म्हणणे योग्य ठरणार नाही. जेव्हा आपल्या इच्छे- 
विरुद्ध राजकीय प्रक्रियेबाहेरे आपण फेकले जात 
आहोत असे व्यक्‍तीला वाटते, तेव्हा ती अवस्था 
राजकोय परात्मभाव ह्या संकल्पनेने व्पक्‍्त होईल. 
व्यकती आपल्या सभोवतालच्या राजकारणाचे मल्य- 
मापन कडून त्याविषयी मत बनवीत असते. हे मल्य- 
मापन जर निराशाजनक असेल, त्यातून व्यक्‍तीच्या 
अपेक्षा पुणं होत नसतील तर राजकोय प्रक्रियेकडत 
फसवणूक झाल्याची व्यक्तीची भावना होते आणि 
त्यातून राजकोय प्रक्रियेबद्दल परकेपणा वाट लागतो. 

राजकोय परात्मभाव ह्या संकल्पनेचा अर्थ अधिक 
निश्‍चितपणे सांगता यावा आणि अनभवजन्य 
(0111111108] ) सर्वेक्षणादी अभ्यासाला ती संक- 
ल्पना सोयीस्कर बनावी म्हणून राजकीय परात्म- 
भावाचे दोन घटक मानले जातात. ( ह्याचे मळ 
अर्थातच वर आपण पाहिलेल्या सीमनच्या विचारां- 
मध्ये आहे. ) ह्या कल्पनेनुसार राजकीय परात्म- 
भाव ही राजकोय व्यवस्थेविषयीची व्यक्‍तीची प्रति- 
क्रिया आहे असे मानले जाते. (व्यवस्था-विदळेषणाची 
पद्धत राज्यक्षास्त्रांमध्ये अलीकडच्या काळात रूढ 
झाली आहे. त्याप्रमाणे सव राजकोय घडामोडींनी 
मिळून राजकीय व्यवस्था बनते, आणि त्या राजकीय 
व्यवस्थेची आदाने ( 111178 ) आणि प्रदाने 
(०७७) ही दोन अंगे महत्त्वाची मानली 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


शजकीय परात्मभाव म्हणजे काय ? ३ 


जातात. व्यवस्थेच्या बाहेरून व्यवस्थेकडे येणारे 
संदेश-मागण्या-म्हणजे आदाने आणि व्यवस्थेने 
सभोवतालच्या अन्य व्यवस्थांवर परिणाम करण्या- 
साठी निर्माण केलेले संदेश म्हणजे प्रदाने असे 
मानले जाते.) आदान आणि प्रदान ह्या दोहोंविषयी 
ठपक्‍तीच्या प्रतिक्रिया नकारात्मक असतील तर त्या 
प्रतिक्रियांना राजकीय परात्मभावाचा आविष्कार 
मानले जाते. सरवेसामान्य परिस्थितीमध्ये व्यक्‍ती 
राजकोय व्यवस्थेला पाठिंबा देत असते. आपण त्या 
राजकीय व्यवस्थेचे घटक आहोत, तिच्यावर आपण 
परिणाम करू शक्‌ असा व्यक्‍तीला विश्‍वास असतो. 
त्यामुळेच आपणही आदानप्रक्रियेमध्ये भाग घेऊ 
शकतो अश्ली खात्री व्यक्‍तीला वाटत असते. ह्या 
खात्रीला राजकीय परिणामक्षमतेची जाणीव 
(पोलीटीकल एफिकसी ) असे म्ह्टले जाते. त्याच- 
प्रमाणे प्रदानप्रक्रियेचादेखील विचार केला जातो. 
प्रदानप्रक्रिया न्याय्य आहे, आपल्याला देखोल 
तिच्यामधून लाभ होऊ शकेल ह्या खात्रीमुळे व्यक्‍ती 
राजकीय व्यवस्थेला पाठिंबा देते, ह्या व्यवस्थेविषयी 
विश्‍वास बाळगते. हा राजकीय व्यवस्थेबद्दलचा 
विश्वास म्हणजे मुख्यतः प्रदानप्रक्रियेबद्दलचा 
विश्वासच असतो. राजकीय व्यवस्थेकडून घेतले 
जाणारे निर्णय हितकारक आहेत असा विश्‍वास 
ठ्यक्‍ती बाळगून असते. 

राजकीय ठ्परवस्थेविषयी वाटणारा हा विश्‍वास 
आणि स्वत:च्या राजकीय परिणामक्षमतेची जाणीव 
ही अर्थातच व्यवस्थेला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्‍तीची 
वैशिष्टये झाली. त्याउलट, राजकीय परात्मभाव 
ह्याचा अथे स्वतःच्या राजकौय परिणामक्ष मते- 
विषयी खात्री नसणे आणि व्यवस्थेविषयी (मुख्यतः 
शासनाविषयी ) अविश्‍वास असणे. अश्शा रीतीने 
* राजकीय परिणामक्षमतेचा अभाव आणि ' राज- 


कौय अविदववास ! हे राजकीय परात्मभावाचे दोन 
घटक मानले जातात. ( विल्यम गॅमसन'* ह्याने 
ह्या दोन घटकांची सविस्तर चर्चा केली असून 
जेम्म राइट' याने असे दाखवून दिले आहे कौ 
राजकीय परात्मभावाचे हे दोन घटक मानण्याच्या 
कल्पनेविषयी अभ्यासकांमध्ये सर्वसाधारण सतेक्‍्य 


आहे. ) 


राजकीय परिणामक्षमता 

राजकोय परिणामक्षमता ही संकल्पना राज्प- 
शास्त्रात साधारणपणे १९५० नंतरच्या काळात 
प्रचलित वतली. लोकशाहीमध्ये नागरिक त्यांच्या 
भूमिकेविषयी जागरुक असतात, ह्या विचारात 
परिणामक्षमतेचे मूळ आहे. लोकशाहीमध्ये व्यक्‍तीचे 
स्थान तर मोठे असते पण आधूनिक काळात लोक- 
शाहीमध्येदेखील काही मूठभर लोकच प्रत्यक्षात 
सर्वे निणंय घेत असतात. मग' सामान्य नागरिकाची 
भूमिका काय असते? ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर राज्य- 
शास्त्रज्ञांना द्यावे लागते. ह्या अडचणीत टाकणाऱ्या 
प्रश्‍नाचे त्यांनी दिलेले उत्तर असे आहे, की आधूनिक 
गुंतागुंतीच्या शासनामध्ये निर्णय घेण्याची सत्ता फक्त 
श्रेष्ठजनांनाच असावी, हे योग्यच आहे; मात्र त्या 
श्रेष्ठजनांच्या निवडीवर सामान्यांचे नियंत्रण असावे. 
तसेच सामान्य नागरिकांनी आपल्या राजकारणात 
भाग घेण्याच्या अधिकाराविषयी जागृत असले 
पाहिजे. लोक जागृत आहेत हे माहीत असल्यामुळे 
श्रेष्ठजन संयमाने वागतील, पण तरीही व्यक्तींमध्ये 
आपल्या परिणामक्षमतेची जाणीव असणे हे लोक- 
शाहीवादी नागरिकाचे लक्षण आहे ! कॅम्पबेल 
आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी अगदी प्रारंभी ह्या राज- 
कौय परिणामक्षमतेचा अर्थ असा सांगितला : 
“£ राजकीय परिणामक्षमता ह्याचा अर्थ आपली 
व्यक्‍तिगत कृती राजकोय प्रक्रियेवर परिणाम करू 
शकेल (आणि म्हणून आपले नागरी कतंव्ये पार 
पाडणे हे उपयक्तच ठरेल ) असा नागरिकांचा 
विश्‍वास होय.” * ह्या कल्पनेमध्ये व्यक्‍तीच्या सम- 
जृतीला अधिक महत्त्व आहे. आपण काहीतरी करू 
शकू; आपण राजकीय कृती केली- अगदी एकट्याने 
-तरी तिचा परिणाम होऊ शकेल, अशी व्यक्‍तीची 
समजूत होणे म्हणजे राजकोय परिणामक्षमतेची 
जाणीव होय, १९५० नंतर ही संकल्पना मांडली 
गेली, पण पुढे काही जणांनी राजकोय परिणामक्षमता 
हे आदर्श (लोकशाही) नागरिकाचे एक लक्षण आहे 
अश्या स्वरूपाचा युक्तिवाद करून तिला अधिकच 
महत्त्व प्राप्त करून दिले. अर्थात ह्या विचाराप्रमाणे 
ब्पक्‍तीचा प्रत्यक्ष सहभाग किती ह्यापेक्षा तिला 
स्वतःच्या राजकोौय परिणामक्षमतेची जाणीव आहे 
किंवा नाही हाच मुद्या अधिक महत्त्वाचा ठरतो ! 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४ नेवभारतं 


ह्या संदर्भात राजकीय परात्मभावाचा अर्थ असा 
होईल, कौ व्यक्‍तीला स्वतःच्या भूमिकेविषयी खात्री 
नाही, आपण राजकौोय व्यवस्थेवर परिणाम करू 
शकतो, असे व्यक्‍तीला वाटत नाही. अर्थात त्याचे 
कारण प्रस्थापित चोकट आपल्याला राजकारणात 
भाग घ्यायला फारशी मुभा देतच नाही, असे 
व्यक्‍तीला वाटते आणि त्यातून राजकीय अधिकार- 
शून्यतेची जाणीव निर्माण होते. एकोकडे सतत 
लोकशाहीचे आणि व्यक्‍तीच्या सहभागाचे महत्त्व 
व्यक्‍तीच्या मनावर ठसविले जात असते, पण प्रत्य- 
क्षात व्यक्तीचा अनुभव त्याविरुद्ध असतो, ह्या 
परस्परविरोधातून व्यक्‍तीला निराशा येते. आपण 
फसविले गेलो आहोत, प्रत्यक्षात राजकारणात 
आपण नगण्य आहोत, हे व्यक्‍तीच्या लक्षात येते. 
तेव्हा ह्या अर्थाने व्यक्‍तींना राजकीय परिणामक्षम- 
तेची जाणीव नसणे- उलट, आपल्याला काही 
परिणामक्षमता नाही अत्री अभावात्मक जाणीव 
होणे हा राजकीय परात्मभावाचा एक घटक मानला 
जातो. 
राजकीय विश्वास 

व्यक्तीला वाटणारा राजकीय विठवास ही 
मुख्यतः त्या राजकीय व्यवस्थेच्या प्रदानप्रक्रिये- 
विषयीची व्यक्‍तीची प्रतिक्रिया असते. राजकीय 
विदववास किंवा राजकीय पाठिंबा ह्या संकल्पनेला 
डेव्हिड ईस्टनच्या विदलेषणात महत्त्वाचे स्थान आहे.' 
ईस्टनच्या मते राजकीय विश्‍वास हा व्यवस्थेचा 
एक आवड्यक घटक आहे. राजकोय व्यवस्थेला ज्या 
विविध तणावांना तोंड द्यावे लागते त्यांतून टिकून 
राहण्यासाठी व्यवस्थेला अद्या पाठिंब्याची गरज 
असते. म्हणूनच राजकीय व्यवस्था अश्या अनुकूल 
मतांचा- पाठिंब्याचा- साठा करून ठेवीत असते. 
व्यक्तींचे मत राजकोय व्यवस्थेला अनुकूल असेल, 
तर व्यक्‍ती काही नको असलेली प्रदानेसुद्धा निम्‌ट- 
पणे स्वीकारते. ती प्रदाने लादण्यासाठी व्यवस्थेला 
विशेष प्रयास पडत नाहीत. म्हणजेच राजकोय 
व्यवस्था योग्य रीतीने क्रियाशील राहण्यामध्ये राज- 


कोय विश्वासाचा मोठाच वाटा असतो. अश्शा राज- 
कीय विश्‍वासाशिवाय कोणतीही राजकीय व्यवस्था 


फार काळ टिकून राहूच शकणार नाही. मात्र ह्या 
सवं चर्चेमध्ये राजकीय विठवास म्हणजे नक्की कशा- 


अनुक्रमणिका 


जुळे, १९८२३ 


विषयी विश्‍वास हा मुद्दा काहीसा संदिग्धच राहतो. 
नागरिकांनी आपल्या समाजातील राजकीय व्यवस्थे- 
विषयी विदवास बाळगला पाहिजे की राज्यकर्त्यां- 
विषयी, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. सर्वसाधारणपणे 
असे मानले जाते की राजकीय मूल्ये न्याय्य आहेत 
आणि ती प्रत्यक्षात रावविली जातात, असे वाटणे 
म्हणजे राजकीय विश्‍वास. परंतु राजकीय परात्म- 
भावाच्या संदर्भात * अविशवासा 'ची जी चर्चा होते 
तिच्यामध्ये मुख्यतः शासनाविषयीचे असमाधात- 
अविश्वास ह्यावरच भर दिला जातो. मूळ ज्या 
नियमांना अनुसरून सर्व राजकीय व्यवहार चालतात 
त्यांच्याविषयी कोणी फारशी शंका घेत नाही. आदशे 
मानली गेलेली मूल्ये-मानदंड आणि व्यवहार- 
यांच्यामध्ये अंतर आहे. ह्या जाणिवेतून अविद्वास 
निर्माण होतो, असे हाटं यांचे म्हणणे आहे.” म्हणजेच 
मूळ नियम हेच अन्याय्य आहेत-अयोग्य भाहेत 
असा अविद्वासाचा अर्थ सहसा घेतला जात नाही, 
म्हणूनच राजकोय परात्मभावाच्या अक्ष्यासामध्ये 
शासनावर भर दिलेला असतो. तेव्हा राजकीय 
परात्मभावाचा दुसरा घटक म्हणजे राजकीय अवि- 
रवास ह्याचा अथे प्रदानप्रक्रिया व्यवस्थेच्या मूल्यांची 
योग्य अमलबजावणी करीत नाही, अशी जाणीव 
होय. 

राजकीय परिणामक्षमतेचा अभाव आणि राज- 
कोय अविश्वास ह्या दोन घटकांचा परस्परसंबंध 
कसा असतो ? एखादी व्यक्‍ती फक्‍त एकाच संदर्भात 
परात्म झालेली असणे शक्‍य आहे. परंतु व्यक्‍तीला 
आपण परिणामक्षम नाही असे वाटणे आणि अविद्ववास 
वाटणे ह्या दोन्ही घटकांनी मिळून संपुर्ण राजकोय 
व्यवस्थेपासुन बाजूला पडल्याची भावना निर्माण 
होणार. राजकीय परिणामक्षमतेचा अभाव आहे 
पण राजकोय व्यवस्थेवर विश्‍वास आहे; अज्ञा 
परिस्थितीत ती व्यक्ती आणि राजकोय व्यवस्था 
यांना जोडणारा दुवा अस्तित्वात असतो. फार तर 
असे म्हणता येईल, की ह्या अवस्थेपासून राजकीय 
परात्मभाव निर्माण होण्याची शक्‍यता अधिक असते, 
दुसरे असे, की ह्या दोन्ही जाणिवा परस्परांच्या 
निर्मितीला पुरक ठरू शकतात हे लक्षात घेतले 
पाहिजे, ज्या व्यक्‍तीला असे वाटते, कौ आदान- 
प्रक्रियेमध्ये तिला काही स्थान नाही ( म्हणजेच ती 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकत "र्ता 


राजकीय परात्मभाव म्हणजे काय? ष्‌ 


अथंपु्णे रीतीने राजकीय प्रक्रियित सहभागी होऊ 
शकत नाही), अशा व्यक्‍तीला प्रदानांविषयीदेखील 
फारशी आपुलकी असणार नाही. प्रदाने निर्माण 
करणाऱ्या प्रक्रियेपासून जी व्यक्‍ती दूर आहे, त्या 
प्रदानाबद्दल तिला विदवास कसा असणार ( 
त्यामुळे राजकीय परिणामक्षमतेचा अभाव असणाऱ्या 
व्यक्तींमध्ये राजकीय अविदवासदेखील असणार। 
निर्माण होऊ शकणार हे उघडच आहे. त्याचप्रमागे 
राजकीय अविश्‍वास असलेल्या व्यक्‍तीला आपण 
राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम करू शकू असे वाट 
ण्याचीदेखील शक्‍यता कमीच. मी पुणे शहरातील 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे जे सर्वेक्षण केले त्यामध्ये- 
देखील ह्याच विचाराला पृष्टी देणारे निष्कर्ष 
मिळाले. ६०% विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय परिणाम- 
क्षमता आणि राजकीय विश्‍वास दोन्ही सारख्याच 
प्रमाणात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे 
राजकीय परात्मभावाचे परिणामक्षमतेचा अभाव 
आणि अविश्वास असे दोन प्रकार मानण्यापेक्षा 
दोन्ही मिळून राजकीय परात्मभावाची भावना 
बनते असे मानणे अधिक सयुक्तिक आहे असे मला 
वाटते. सारांश, राजकीय परात्मभाव म्हणजे आपली 
राजकीय व्यवस्था ' आपल्यासाठी ' नाही, ती 
राजकीय व्यवस्था घोषित मूल्यांचा पाठपुरावा करीत 
नाही, अशी व्यक्‍तीची भावना किवा असे राजकीय 
ठपवस्थेविषयीचे नकारात्मक मूल्यमापन. आपण ह्या 
राजकीय व्यवस्थेशी अथपुर्ण रीतीने निगडित आहोत 
असे वाटेनासे होणे म्हणजे राजकोय परात्मभाव. 
राजकीय परात्मभाव का निर्माण होतो ह्या 
प्रृताचे निश्‍चित उत्तर राज्यश्शास्त्रज्ञांनी अद्याप 
दिलेले नाही; कारण ह्या संदर्भात वेगवेगळ्या सर्व- 
क्षण-अभ्यासांमध्ये भिन्न निष्क्षे आलेले आढळतात ! 
(शिवाय ह्या पद्धतीने राजकीय परात्मभावाचा 
अभ्यास अमेरिका आणि काही पाश्‍चात्त्य देशांमध्येच 
झालेला आहे.) परंतु राजकीय परात्मभाव निर्माण 
होण्याची दोन वेगवेगळी कारणे सांगितली जातात, 
एक म्हणजे सामाजिक घटक- सामाजिक-आ्थिक 
परिस्थिती, सामाजिक प्रतिष्ठा इ., गरिबी, समाजा- 
मध्ये दुय्यम स्थान असणे ह्या घटकांमुळे व्यवती च्या 
परिणामक्षमतेवर परिणाम होतो; त्यामुळ समाजाशी 
एकरूप न झालेले घटक, अल्पसख्य, कनिष्ठवर्गीय 


ह्यांच्यामध्ये राजकीय परात्मभाव निर्माण होणे 
शक्‍य असते. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे, को भाप- 
ल्याला गरिबांमध्ये राजकीय परात्मभाव असतो असा 
पुरावा सापडला तरी त्यांचा कार्यकारणसंबंध सिद्ध 
करणे फार कठीण आहे, आणि त्यामुळे त्या दोन 
घटकांचे सहअस्तित्व फक्त दाखवून देता येते. दुसरे 
असे, की आथिकदृष्ट्या कनिष्ठवर्गीय परात्म आहेत 
असे दिसून आले तरी त्यांचा राजकोय परात्मभाव 
ही आथिक स्थानाचो निष्पत्ती (1011011017) आहे 
को विशिष्ट परिस्थितीमध्ये त्यांना येणाऱ्या राज- 
कौय अनुभवांची ती निष्पत्ती आहे हा प्रश्‍न विवाद्यच 
राहतो. त्यामुळे राजकीय परात्मभावाचे मूळ सामा- 
जिक घटकांमध्ये शोधण्याच्या पद्धतीला गंभीर 
मर्यादा पडतात. 

राजकीय परात्मभावाचे कारण शोधण्याचा दुसरा 
मार्ग म्हणजे राजकीय परिस्थितीमध्येच ते शोधणे. 
येथेही अनुभवजन्य पुरावा मर्यादितच असणार आणि 
म्हणून त्या पलीकडे जाऊन काही व्यापक अंदाज 
बांधणे भाग पडते. अमेरिकेत क्षालेल्या काही 
अश्यासांमध्ये असे दिसुन आले, को शासनाच्या 
धोरणांविषयी वाटणारे समाधान राजकोय विदवा- 
साचे स्वरूप आणि प्रमाण ठरविते. धोरणविषयक 
समाधानावरोबर/त्या प्रमाणात राजकीय विश्‍वास 
वाढतो/कमी होतो. या संदर्भात आंध्र प्रदेशातील 
शालेय विद्यार्थ्यांचा अभ्यास शांतो अयंगार यांनी 
केला. त्यांनाही असे आढळून आले, को कालांतराने 
विद्यार्थ्याच्या राजकीय विश्‍वासावर आणि परिणाम- 
क्षमतेवर राजकीय अनुभवांचा प्रभाव पडतो, 
त्यामुळे राजकोय परात्मभाव ही राजकीय अनु- 
भवांची निष्पत्ती असते असे म्हणणे जास्त समर्थनीय 
ठरते. व्यक्तींच्या मनात राजकोय व्यवस्थेविषयी 
असणारा विश्‍वास आणि परिणामक्षमता ह्यावर 
सतत अवतीभोवतीच्या राजकीय घटनांचा परिणाम 
होत असतो. त्या घटनांमधून व्यक्‍तीच्या मनात जर 
निराशा निर्माण झाली, आपण दुलक्षिले गेलो अशी 
भावना! निर्माण क्षाली तर ती राजकोय परात्म- 
भावास कारणीभूत ठरू शकते. ही कारणमीमांसा 
आपण वर सांगितलेल्या राजकीय परात्मभावाच्या 
अर्थाशीदेखील अनुरूप आहे. तथापि, राजकोय 
परात्मभावाच्या कारणांची चर्चा अद्यापही बाल्या 


द नेवभारत॑ 


वस्थेतच असल्याचे दिसते. (त्याचे एक कारण म्हणजे 
कारणांपेक्षा राजकीय परात्मभावाच्या परिणामांची 
राज्यशास्त्रज्ञांना पडलेली चिता ! ) 

आपण वर पाहिले, को राजकीय दृष्ट्या परात्म 
झालेल्या व्यक्‍तींना स्वतःच्या राजकोय परिणाम- 
क्षमतेविषयी शंका असते आणि त्यांचा राजकीय 
प्रक्रियिवरील विश्‍वास उडालेला असतो. अश्शी 
निराश-नाराज माणसे म्हणजे राजकीय व्यवस्थेला 
धोका नाही काय ? निदान काही राज्यशास्त्रज्ञांना 
तसे वाटते. ह्या विचाराप्रमाणे राजकीय दृष्ट्या 
परात्म व्यक्ती म्हणजे ठिणगीची वाट पाहणारे 
स्फोटक पदार्थे असतात ! राजकीय दृष्ट्या परात्म 
व्यक्‍ती अतिरेकी विचारसरणींना पाठिंबा देतील; 
चमत्कृतिजन्य (01181181180) नेतृत्वाच्या मागे 
धावतील, जुलूमशाही पतकरतील'*', अतिरेकी 
हिंसक कृती करतील, अश्या अनेक शांका व्यक्‍त केल्या 
जातात. त्या सर्वांचा अथे एवढाच की, राजकोय 
परात्मभाव हा स्थिर लोकशाहीला त्रासदायक आहे, 
आणि मुख्यतः राजकौय दृष्ट्या परात्म व्यक्‍तींनी 
राजकोय कृती करणे धोक्याचे आहे. ह्या सर्वे 
विचारांमध्ये राजकीय व्यवस्था. आणि तिचे स्थरय 
ह्यांवर लक्ष केंद्रित झालेले आढळते. राजकीय 
परात्मभाव वाईट आहे तो त्या व्यक्तीचे राजकीय 
व्यक्तित्व नष्ट करतो म्हणून नव्हे; तर त्यामुळे 
व्यवस्थेला धोका निर्माण होतो म्हणून. त्या विचा- 
रात व्यक्तीला कोठेही स्थान नाही. राजकीय 
व्यवस्था टिकून राहणे, तिचे स्थैयं कायम राहणे 
ह्याला राज्यशास्त्रज्ञांनी प्राधान्य दिलेले दिसते. 
त्यामुळेच राजकोौय परात्मभावाच्या परिणामांचीच 
अधिक चर्चा केली जाते. १९६० ते १९७० ह्या दश- 
कात 'अमेरिकन समाजाला ज्या अनुभवांमधून जावे 
लागले, त्यांचीही चिकित्सा राजकीय परात्मभावाच्या 
संदर्भातच केली जाते. राजकोय दृष्ट्या परात्म 
झालेल्या युवकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या राजकीय 
सहभागाचे परिणाम कसे घातक, मूल्यविहीन आणि 
अल्पजीवी होतात हेच त्यावरून दाखवण्याचा प्रयत्न 
केला जातो. अलीकडच्या काळात काही अभ्यासां- 
वरून असेही दिसुन आले आहे, की राजकोय दृष्ट्या 
परात्म व्यक्ती घटनाबाह्य, अतिरेकी अक्षया मार्गांना 
अधिकाधिक पाठिंबा देतात.'$ परंतु येथे हे लक्षात 


ा क अमत डर रटळ पजा” 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


जुले, १९८३ 


घेतले पाहिजे, की पारंपरिक अश्या पद्धतींनी अर्थपूर्ण 
सहुभाग शक्‍य नसतो म्हणूनच व्यक्तींमध्ये राजकीय 
परात्मभाव निर्माण झालेला असतो. प्रस्थापित 
पद्धतींचा अपुरेपणा-निरथेकपणा त्यांच्या राजकीय 
परात्मभावातून व्यक्‍त होत असतो. परंतु राजकीय 
परात्मभावाच्या अभ्यासाच्या सध्याच्या चौकटीमध्ये 
असा विचार केला जात नाही. याचे एक कारण 
म्हणजे वर सांगितल्याप्रमाणे ' व्यवस्थाकेंद्रित 
विइलेषण-पद्धती आणि दुसरे कारण म्हणजे सध्याच्या 
आधुनिक लोकशाहीबद्दलची आत्मसंतुष्टता हे आहे. 

आधुनिक लोकशाहीमध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये 
जणू काही श्रमविभागणी झालेली असते. त्यामुळे 
बहुसंख्य लोकांच्या वाट्याला फक्त प्रेक्षकाचीच 
भूमिका येते. बाकी सर्व राजकीय व्यवहाराचे नियंत्रण 
' राजकारणी ' मंडळींकडून केले जात असते. 
निवडणुकांच्या वेळेला उमेदवार त्या त्या राजकीय 
पक्षांकडून ठरविले जातात. पक्षच कार्यक्रम आखतात 
आणि धोरणे राबवितात. त्यामुळे ह्या सवं घडा- 
मोडींमध्ये सामान्य माणसाच्या राजकीय कृतींना 
काहीच महत्त्व उरत नाही. निवडणुकीच्या वेळेला 
मतदान करणे एवढेच काये सामान्यांसाठी उरते. 
लोकशाही शासनाचे हे स्वरूप राजकीय परात्मभाव 
निर्माण करावयास जबाबदार आहे की काय हे 
तपासुन पाहणे आवद्यक आहे. कारण अशा प्रकारच्या 
लोकश्याहीमुळेच आपल्य़ा राजकीय कृतींना काही 
महत्त्व नाही. अश्ली व्यक्‍तीचो भावना होऊ शकते. 
परतु आधुनिक राज्यश्ञास्त्रामध्ये अज्ञा प्रकारची 
चिकित्सा होत नाही याचे कारण सामान्य माणूस 
राजकारणात महत्त्वाचे निणेय घ्यायला समथेच 
नसतो; त्यामुळे त्याने आपला राजकोय सहभाग 
मर्यादितच ठेवावा आणि श्रेष्ठजनांना कारभार 
करण्यास मोकळीक द्यावी, असा विचार आधुनिक 
राज्यशास्त्रामध्ये मांडला जातो.'* र 

वास्तविक ह्या दृष्टीने विचार केला तर आप- 
ल्याला असे दिसुन येईल, की सववसामान्य माणसाला 
अर्थपुर्ण रीतीने राजकारणात भाग घे 
मुळेच तो राजकीय दृष्ट्या परात्म 
राजकीय परात्मभावाचा मुकाबला 
मार्ग व्यक्तींना राजकीय सहभागा 
हाच ठरतो. राजकारणात भाग घे 


ता न आल्या- 
बनतो, त्यामुळ 
करण्याचा खरा 
स प्रवृत्त करणे 
ऊनच त्या राज- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राजकीय परात्मभाव म्हणजे काय १ ७ 


कीय प्रक्रियेशी नाते जोडणे व्यक्‍तीला शक्‍य होईल. 
आणि म्हणून राजकीय सहभाग हा राजकीय परात्म- 
भाव टाळण्याचा उपाय ठरू शकतो. परंतु नागरि- 
कांचा सहभाग मर्यादितच असला पाहिजे अल्ला 
सैद्धान्तिक आग्रहामुळे ह्या शक्यतेचा फारसा गंभीर- 
पणे विचारच झालेला नाही. 


सारांश, आपल्याला असे दिसते को मूळ तत्त्व- 
ज्ञानात्मक अशी परात्ममावाची संकल्पना बदलून ती 
समाज-मानसश्ास्त्रीय बनविली गेली. परंतु तरीही 
राजकीय परात्मभावाची निठ्चित कारणे सांगणे 
राज्यक्नास्त्राला शक्‍य झालेले नाही. दुसरे म्हणजे 
राजकीय परात्मभावाचा हा अभ्यास अंशतः: पक्षपाती 
स्वरूपाचा बनला आहे, याचे कारण राजकोय 
परात्मभावाचा विचार फक्त राजकोय व्यवस्थेच्या 


संदर्भातच केला जातो. राजकीय व्यवस्थेचे काय 
होईल, ह्याच दृष्टिकोनातून राजकीय परात्मभावाचा 
अभ्यास केला जातो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट 
म्हणजे राजकोय परात्मभावाचे निराकरण कसे 
करावे, ह्या मुद्द्याला स्पशही केला जात नाही. 
वास्तविक राजकोय दृष्ट्या परात्म अवस्था म्हणजे 
व्यक्‍तीच्या. अपेक्षित अवस्थेपासुन दुर जाणे, त्या 
व्यक्तीचे राजकीय ठ्परक्तित्व हरवणे होय. त्यामुळे 
राजकीय परात्मभावाचे निराकरण करून मूळ 
अवस्था कशी प्राप्त करता येईल हा खरा महत्त्वाचा 
प्रश्‍न आहे. त्याकडे दुलेक्ष झाले आहे. एकूण, अनुभव- 

जन्य सांख्यिकी विश्लेषणाचा उपयोग करून घेतला 
जात असला, तरीही राजकीय परात्मभावाच्या 
सिद्धान्तामध्ये काही महत्त्वाच्या चुटी शिल्लक राहि- 
लेल्या दिसतात. 


१. परात्मभाव ह्या संकल्पनेच्या वापराचा इतिहास फॉयर यांच्या निबंधामध्ये सापडतो. 


त्यामध्ये ख्त्रिश्‍चन परंपरेपासुन परात्मभावाची कशीकशी 


चर्चा झाली, ह्याचा आढावा घेतला आहे. 


फॉयर, लेविस, ' व्हॉट इज्‌ एलिञनेशन ? दी करिअर ऑफ ए कॉन्सेप्ट , मॉरिस स्टेल आणि आर्थर 
व्हिडीच्‌ (संपा.) * सोशिऑलॉजी ऑन ट्रायल ', न्यूयॉक, प्रेन्रीस हॉल, १९६३, पू. १२७-१४७. 

२. माक्‍संच्या * परात्मभावाच्य़ा ' संकल्पनेच्या उत्कृष्ट चर्चसाठी पहा : ओलमन, बटेल, 
: एलिअनेशन : मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ्‌ मॅन इन्‌ कॅपिटॅलिस्ट सोसायटी ', लंडन, केंब्रिज, १९७१, 


(विशेषतः प्रकरण १८ ते २३ आणि प्रकरण ३०.) . 


३. सीमन, मेल्विन, “ऑन दी मीनींग ऑफ एल्िअनेशन '; अभेरिकन सोशिऑलॉजिकल 


रिव्ह्य्‌ , डिसेंबर, १९५९. पू. ७८३-९१. 
४, वरीलप्रमाणे. 


५. गॅम्सन, विल्यम, * पॉवर अँन्ड डिस्कन्टेन्ट ', इलिनॉय, डोस, १९६८, पृ. ४२. 


६. राइट, जेम्स, ' डिसेन्ट ऑफ्‌ दी गव्हन्डं : एलिअनेशन अं 


न्ययांके, ऑकेडमिक प्रेस, १९७६, पृ. ४. 


८ 


ड डेमॉक्रसी इन्‌ अमेरिका १, 


७, -कॅम्पबेल अँन्गस, जी. गुरीन आणि विल्यम मिलर्‌, ' दी व्होटर डिसाइडस्‌ ' इलिनॉय, 


रो-पीटसंन, १९५४, पू. १८७. 
८. आमंड, गॅब्रिएल, आणि सिडने व्हुर्बा, 


: दी सिव्हिक कल्चर : पोलीटीकल अँटिट्यूडस्‌ अँड 


डेमाक्रसी इन फाइव्ह नेशन्स, बोस्टन, लिटिल-ब्राऊन, १९६५. 
९. ईस्टन, डेव्हिड, ' ए सिस्टम्स अँनॅलिसिस ऑफ पोलीटीकल लाईफ', न्यूयांक, जॉन-वायली, 


१९६५, (विक्षेषतः पू. २७३२-७६). 


१०. हाटं, व्हिव्हियन, “ डिस्ट्रस्ट अँड डेमॉक्रसी : पोलीटोकल डिस्ट्रस्ट इन ब्रिटन अँड अमेरिका', 


लंडन, केम्त्रिज, १९७८, पृ. २. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


८ नवभारत जुले, १९८३ 


११. पळशीकर, सुहास, “ पोळीटीकल एल्िनेशन : दी कॉन्सेप्ट अंड इट्स अँप्लिकेशन !, एम्‌. 
फिल्‌. संशोधनतिबंध, पुणे विद्यापीठ, १९८१, पू. ८६. 

१२. मिलर, आर्थर, ' पोलीटीकल इब्यूज्‌ अँड ट्रस्ट इन गव्हनेमेंट : १९६४-१९७०?, अमेरिकन 
पोलोटोकल सायन्स रिव्ह्यू , सप्टे. १९७४, पृ. ९५१-९७२. 

१२. अय्यंगार, शांतो, ट्रस्ट, एफिकसी अँड पोलोटीकल रिऑलिटी - ए लाँजिटयूडीनल अँनॅ- 
लिसिस्‌ ऑफ इंडीयन हायस्कूल स्टुडन्टस्‌?, * कम्पेरेटिव्ह पॉलोटीक्स', ऑक्टोबर, १९८०, प. ३७-५२. 

१४. लेव्हिन, मरे, “ दी एलिअनेटेड व्होटर-पॉलीटीक्स इन बोस्टन , न्यूयॉक, होस्ट, १९७०, 
पू. ६६-६८. 

१५. डाय, टी. आणि एल्‌. एच्‌. झीग्लर, “दो आयरनी ऑफ डेमॉक्रसी : ऑन अनकॉमन इन्डो- 
डक्शन टू अमेरिकन पॉलीटीक्स? (३ री आवृत्ती), मॅसॅ., डक्सबरी प्रेस, १९७ ५, पॅ. ढे, | 

१६. गिल्मूर, रॉबर्ट आणि राँबट लॅम्ब, * पॉलीटीकळ एलिअनेशन इन कन्टेम्पररी अमेरिका ' 
न्यूयॉक, सेंट मार्टीन्स प्रेस, १९७५, पृ. ११६-१२०. र 

तसेच पुणे विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे मी जे सर्वेक्षण केले, त्यामध्ये असे आढळन आले 
को जहाल मार्गांना पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये ८०% विद्यार्थी राजकीय दृष्ट्या परात्म होते. ह्या अभ्यासा- 
साठी “जहाल मार्ग' म्हणून १) दगडफेक-दंगली आणि २) घेराव-मो्च इ. ह्यांच्याविषयीच्या प्रतिक्रिया 
नोंदविल्या होत्या. पहा, पळशीकर, पूर्वोक्त, पृ. ९७-९९, 


१७. कोनेहाज्र्‌, विल्य्रम, ' दी पॉलीटीक्स ऑफ मे उ. 
दाज्र्‌, । बैस आफ मस सोसायटी ', न्यूयॉक, फरीप्रेस, १ ९५९, 


(विझ्षेषतः प्रकरण २ आणि ३). तसेच, मिलब्रेंथ, लेसर, : पोलीटीकल पार्टीसिपेशन : हाऊ अँड व्हाय 
डू पीपल गेट ईन्व्हॉल्व्हड्‌ इन्‌ पॉलीटोक्स ?' शिकागो, रॅड-मॅक्‌नॅली, १९६५, प. १४३-- १५३ 


। सतुफलाय सहकारिता | 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची. .. 


दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि. 


बाई ( सातारा ) फोननं ७ 


शै मुदत ठेवोंवर आकषक व्याज क्र बचतीच्या विविध योजना शै सुलभ हप्त्यांची 
| हायरपरचेस योजना कृ सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय श॑ तत्पर सेवा 
शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


प. कृ. अभ्यकर 5. 0071, 11,, 5. 
मॅनेजर 


9 शभ 


यी व... 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


सत्तांतर १९९७ - खंड १ 


तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


ग्रंथकारांनी म्हटल्याप्रमाणे “ ब्रिटिश राजवट 
संपून भारत स्वतंत्र झाला त्याचा हा समग्र इतिहास 
नाही. जे सत्तांतर झाले त्याची ही रूपरेषा आहे. 
त्यातील प्रकरणवारी, विषयांची मांडणी पाहिली 
म्हणजे ही रूपरेषा उठावदार झाली आहे, असे 
म्हणता येते. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासाची 
समग्र मांडणी करण्यास ही रूपरेषा एक महत्त्वाचे 
साधन म्हणून उपयोगी पडणार आहे. “ दीघेकालीन 
वाचन व चिंतन यांचे फलित ” असा या ग्रंथाचा 
निदेश करणे उचित ठरते. सत्तांतर होऊन फारशी 
बर्षे झालेली नाहीत. ज्यांच्या डोळ्यांसमोर या 
सत्तांतराची प्रक्रिया पूणतेस पोहोचली, अशा मध्यम- 
वयीन आणि उतारवयीन अश्या दोन्ही पिढ्या आज 
विद्यमान आहेत. एका अर्थी दृष्टीसमोर घडलेल्या 
इतिहासाच्या एका बाजूचा हा आढावा आहे. 

एका परकौय सत्तेला पराभूत वा नष्ट करून 
स्वकीय सत्ता निर्माण करण्यात यावी, असे हे 
सत्तांतर घडले नाही. म्हणजे विद्यमान भारतीय 
लोकशाही ही क्रांतीने अस्तित्वात आलेली नाहो. 
तिची ब्रिटिश सत्तेच्या स्थापनेपासूनच विकासप्रक्रिया 
सुरू झाली. ' सत्तांतर > प्रातिनिधिक जबाबदार 
राज्य, याचे स्पष्ट आणि निविवाद दर्शन या 
ग्रंथाच्या द्वारे घडते. निवेदनात ग्रंथकाराने म्ह॒टल्या- 
प्रमाणे “या देशातील राष्ट्रवाद , साम्यवाद, 
हिंदुत्ववाद , मुस्लिम राजकारण, दहशतवादी 
वळवळ यांचा तपशीलवार विचार ५ य़ा ग्रंथात 
केलेला नाही. त्याचप्रमाणे “या देशी व परदेशी 
घडामोडींमागे तात्विक ब नैतिक प्रेरणा कोणती 
हृत्यादी महत्त्वाचा विचार केलेला नाही.” खंड २ 
मध्ये ग्रंथकारांनी या दोन्ही बाजूंचा संक्षिप्त परामशे 
घेतला पाहिजे. सत्तांतराचा त्रिकोण गृहीत धरला 
तर या त्रिकोणाची ब्रिटिश सत्तेची बाजू या 


पहिल्या खंडात आटोपशीर आणि, नीट रीतीने 
मांडलेली आहे. परंतु त्रिकोणाच्या दोन बाजू म्हणजे 
वरील दोन मुद्दे होत. देशी-परदेशी घडामोडींमागची 
तात्त्विक व नैतिक प्रेरणा ही ह्या त्रिकोणाची 
आणखी एक वाजू आणि देश्यातील नेमस्तांची चळ- 
वळ, जहाल व गांधीवादी यांचे नि:शस्त्र प्रति- 
काराचे आंदोलन, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, हिंदुत्ववाद, 
मुस्लिम राजकारण, दहशतवादी चळवळ ही या 
त्रिकोणाची दुसरी बाजू होय. हे सत्तांतर शांततामय 
सत्तांतर म्हणता येते. एका अर्थी अक्या प्रकारचे 
सत्तांतर ही मानवी इतिहासातील विलक्षण घटना 
आहे. ह्या विलक्षणपणाचा अथे त्रिकोणाच्या तिन्ही 
बाजू विचारपथात आल्याशिवाय ध्यानात भरू 
शकत नाही. आणि त्याशिवाय या ग्रंथातील सुरेख 
प्रकरणवारी म्हणजे कालक्रमाने जवळ जवळ ९० वर्ष, 
(म्हणजे ५७ सालच्या बंडानंतरची ९० वर्षे) घड- 
लेल्या घटनांची जंत्रीच ठरेल. जंत्रीसुद्धा खूप सुचक 
असते. इतिहासाचा जमंन तत्त्वज्ञ रांके ह्याने म्हटल्या- 
प्रमाणे * इतिहासाच्या वास्तव घटना भाष्यावाचून 
मांडाव्यात. इतिहासाचा मार्मिक अथे काय आहे, ही 
गोष्ट त्या घटनाच सांगू शकतात. भाष्य नको. 
रांकेच्या या म्हणण्याप्रमाणे प्रस्तुत ग्रंथकारांनी 
शुद्ध कोरड्या वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणातून ऐतिहासिक 
घटनांची क्रमवार, साधार मांडणी केली आहे. 
विन्स्टन चाचिलनी त्यांच्या ' इंग्लिश भाषिक 
लोकांचा इतिहास (मराठी शौषंकार्थ) या ग्रंथात 
म्हटले आहे की, “ ब्रिटिशांचे ...... अमेरिकेवरील 
वर्चस्व नष्ट झाले, त्याच १८ व्या शतकात 
पूर्वेकडे हिंदुस्थानचे साम्राज्य अकल्पित रीतीने 
हाती आले.” चार पश्चिमी राष्ट्रांच्या चार 
व्यापारी कंपन्या भारताशी व्यापार करून 
नफा मिळवावा म्हणून भारताच्या भिन्न भिन्न 


स् चा १ मंबई 
॥, सत्तांतर १९४७ (खंड १)- गोविद तळवलकर; मौज प्रकाशनगृह, खटाववाडी, मुंबई ४००००४; 


जानेवारी १९८३; पृ. २९१, कि. ५५ रुपये. 
न. भा, २ 


॥ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


१० 


किनाऱ्यांवर १६, १७ व १८ या तीन शतकांत 
स्थापन झाल्या. व्यापारास राजकोय शांतता किंवा 
कायदा व सुव्यवस्था यांचे राज्य आवश्‍यक असते. 
थोडा वेळ मोगलांच्या राजवटीचा त्या दृष्टीने उपयोग 
होत होता; परंतु हिंदुस्थानातील सगळी मुसलमान 
सत्ता बेबंदशाहीने विस्कळीत होत गेली. हे पाहून 
मराठ्यांनी मोठ्या प्रमाणात हिंदुस्थान काबीज 
करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अखेरीस यश आले 
ते ईस्ट इंडिया कंपनीलाच. १९ व्या शतकाच्या 
प्रारंभी रशिया वगळून य्रोपएवढ्या भरतखंडावर 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही तळपायला लागली. ब्रिटिश 
संसदेला अशा मोठ्या साम्राज्याची स्थापना इतक्या 
सहज रीतीने होईल याची कल्पनाच नव्हती. एक 
नामवंत इतिहासकार जे. ए. विल्यमसन आपल्या 
“ ब्रिटिश साम्राज्याच्या विस्ताराच्या संक्षिप्त 
इतिहासा'त (मराठी शीषंकाथं ) म्हणतो को, “वॉरन 
हेस्टिंग्जनंतर वेलस्ली या गव्हनंर जनरलने आपल्या 
७ वर्षांच्या कारकोर्दीत भारताचा नकाक्ा बदलून 
टाकला आणि पुढच्या ५०वर्षांच्या काळामध्ये इंग्लिश 
मृत्सद्यांनी अफगाणिस्तानच्या पवंतांपयंत आपल्या 
साम्राज्याची सरहद्द नेऊन पोहोचविली. हा साम्राज्य. 
विस्ताराचा महत्त्वाकांक्षी कायंक्रम जुलमी दंडके- 
शाहीने अमलात आणला, असे वरवर पाहणाऱ्यास 
दिसते; परंतु थोडे पुढे खोलात जाऊन पाहिले, तर 
ज्या ज्या भागांत विस्तार झाला, त्या त्या भागांतील 
प्रजांनी त्यांचे स्वागत केले. ५ व्या शतकातला 
यूरोप हा १८ व्पा शतकातील भारत देश होय. 
वेलस्ली सत्ताविस्ताराच्या उद्देशाबद्दल ही गोष्ट 
मनाशी बाळगून होता की, ब्रिटिश सत्ताविस्ताराचा 
पर्याय, सतत रक्तपात, जुलूम आणि बेबंदद्याही 
हाच शिल्लक राहतो. रोमच्या पतनानंतर अनेक 
चिताक्रांत शतके लोटावी. लागली, तेव्हा कुठे 
यूरोपमध्ये सामान्य माणसाला सुरक्षितपणे जीवन 
जगण्याची आश्या उत्पन्न झालो, त्याउलट, भारतात 
५० वर्षांच्या अवधीमध्ये ब्रिटिश सत्तेने सामान्य 
माणसाला शांत रीतीने जगता येईल अशी व्यवस्था 
निर्माण केली.” 
* कुंपनी सरकारच्या सत्तेचा विस्तार जेव्हा सुरू 
झाला तेव्हा प्रारंभी कंपनीच्या कारभाऱ्यांनी विजयी 
हढाया केल्या आणि मुत्सहीपणा, धाकदपट्या, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले, १९८२३ 


कारस्थाने आणि अन्य वंचक उपाय योजिले. त्यांनी 
हे करताना प्रचंड संपत्तीही मिळविली. त्यात त्यांचा 
हेतु अत्यंत स्वार्थी लुटाख्पणाचाच होता. परंतु 
हेस्टिगच्या कारवायांची, भ्रष्टाचाराची, दडप- 
शाहीची आणि लांड्यालबाड्यांची चोकशी ब्रिटिश 
संसदेमध्ये १३ फेब्रुवारी १७८८ मध्ये सुरू झाली, 
ती सात वर्षे चालली. त्यात हेस्टिंग्जने जेवढी लट 
मिळविली होती, ती फस्त झाली, बक, फॉक्स आणि 
शेरिडन या उदारमतवादी ब्रिटिश संसदीय सदस्यांनी 
या विस्तारवाद्यांचा खूप समाचार घेतला. ब्रिटिश 
संसदेमधील हेस्टिग्जच्या तपासणीमधून ही गोष्ट 
जाहीर झाली को, ब्रिटिश जनतेने भारतातील 
आपल्या राजसत्तेला पाठिंबा देण्याचे ठरविले, ते 
एका तत्त्वावर. बकंच्या शब्दांत ते असे: “ज्या 
कायद्यांनी यूरोप, आफ्रिका, आशिया किंवा सगळी 
मानवजात यांचे अनुशासन करणे योग्य ठरते, अका 
समता आणि मानवता यांच्या तत्त्वांवर आधारलेल्या 
कायद्यांनीच हिंदुस्थानचे ब्रिटिश राज्य चालवावयाचे 
आहे. मनुष्यजातीला जीवनात ज्या तऱ्हेच्या 
कायद्याची गरज आहे, त्याच कायद्यांनी ब्रिटिशांचे 
राज्य चालले पाहिजे. 7 

ब्रिटिश संसदेमध्ये कायदेशीर राज्याची कदर 
असलेला वर्ग होतां, त्यात काही साम्राज्यवादी होते, 
काही उदारमतवादी होते. लोकशाही संस्था 
हिंदुस्थानमध्ये क्रमाक्रमाने विस्तारत जावी, भणि 
अखर भारतीय जनतेच्या हाती सत्ता जावी, अश्या 
मतांचेही काही मोजके प्रभावी विचारवंत होते. 
परतु बहुसख्य सदस्य या साम्राज्यविस्ताराकडे 
उपंक्षनेचं पाहृंत असत. त्यामुळे हिंदुस्थानबद्दल चर्चा 
आणि राजकीय सुधारणांचा प्रइन निघाला म्हणजे 
संसद सभागृह हे बरेचसे रिकामे पडलेले असे. 

हिंदुस्थानमध्ये सुद्धा सामान्य जनता दीघंकाल- 
पर्यंत राज्यकर्ता कोण, तो कसे राज्य करतो 
याबाबतीत उदासीन होती. कोणी का राज्य करेना, 
आम्हाला काय त्याचे, अशाच उपेक्षायक्‍त भावनेने, 


कालक्रमणा करीत होती. पहिल 


या महायृद्धापयंत 
राज्य कोणाचे आहे, कसे चालले आहे याची दखल 


धेऊन विचार करणारा लहानसा सुशिक्षितांचा वर्ग 
चितामग्न झालेला दिसत होता. त्यात ब्रिटिश सत्तेला 


मन:पुवेक मान्यता देणारा सुशिक्षितांचाही बहुसंख्य 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्तांतर १९४७- खंड १ 


वर्ग होता. ब्रिटिश सत्तेबद्दल आदर बाळगणारा, परंतु 
ही सत्ता सुधारत गेली पाहिजे, अधिक लोकानुवर्ती 
बनायला पाहिजे, याकरिता प्रयत्नशील असलेला 
नेमस्त विचारवंतांचा वर्ग होता. तिसरा जहालांचा. 
या जहालांमध्ये सशस्त्र क्रांतीणिवाय म्हणजे रणा- 
शिवाय स्वातंत्र्य मिळणार नाही, या जाणिवेने रणाची 
प्रेरणा देणारा भावनाशील सुशिक्षितांचा अत्यंत 
अल्पसंख्य असा एक गट होता. लोकजागृती करून 
प्रस्थापित सत्तेला आव्हान देणारा कार्यक्रम सांगणारा 
निःशस्त्र प्रतिकारवादी असा गट प्रथम अल्पसंख्य 
होता. तोच पुढे वाढत गेला. प्रथम लोकमान्य 
टिळकांच्या नेतृत्वाखाली त्याचे सकस बीजारोपण 
झाले आणि नंतर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली 
हा वर्ग देशभर पसरला. 

परंतु ब्रिटिशांच्या हातुन भारतीयांच्या हातात 
सत्ता पूर्णपणे देणारे जे सत्तांतर झाले, ते 
मुख्यतः शांतताप्रधानच क्षाले, सबंध कायदा 
आणि सुव्यवस्था देशभर कोलमडून पडली; लष्करी 
किवा सैनिकी प्रशासन निर्माण होण्याची आव- 
दयकता भासली; अखेरीस गनिमी काव्याने लढ- 
णाऱ्या शूर सडास्त्र स्वातंत्र्यवी रांच्या उठावांनी 
प्रांताप्रांतांमध्ये ब्रिटिश लष्कराशी लढून सैनिकी 
सत्ता ही खिळखिळी केली असे कधीच झाले 
नाही. प्रादेशिक बंडाळी क्वचित क्वचित केव्हा 
केव्हा उद्भवत असत. राजंकीय खून करणारे 
क्रांतिवीरही चमकून जात. त्यामुळे रणप्रेरणा ही 
जनतेच्या अंतर्मनात नकळत जागृत होत असे. 
तसेच निःशस्त्र प्रतिकाराच्या चळवळीला प्रतिसाद 
देणारा असा सावेजनिक उठावही मधून मधून होत 
असे. या सर्व परिस्थितीमध्ये ब्रिटिशांनी निर्माण 
केलेल्या सुब्‌द्ध सनदी नोकरांच्या पोलादी संघटनेची 
कसोटी लागत असे. ह्या सुबुद्ध, चौकस, सुविद्य, 
शिस्तीने वागणाऱ्या, भ्रष्टाचाराला वारंवार पायबंद 
घालणाऱ्या पोलादी सनदी नोकरांच्या संस्था महिनो- 
महिने चाललेल्या जनव्यापी आंदोलनामध्येसुद्धा 
खंबीर रीतीने, निर्धाराने कायद्याचे राज्य सांभाळ- 
ण्यात नेहमीच यशस्वी झाल्या. म्हणूनच जे सत्तांतर 
झाले ते शांततामय रीतीने झाले. 

या श्लांततामय सत्तांतराचा अर्थ समजून घध्पराव- 
याचा, तर जागतिक राजकीय विचारांचाही शोध 


अनुक्रमणिका 


११ 


आणि बोध घ्यावा लागतो. पहिल्या महायुद्धाच्या 
शेवटी जगातील सगळ्या राष्ट्रांना राजकीय स्वयं- 
निर्णयाचा हक्‍क मान्य करण्यात आला. त्याच्या 
अगोदर सबंध १९ वे शतक हे यूरोपमधील राजकौय 
विवेकबुद्धीचे कृतक म्हणून गाजलेले दिसते. या 
विवेकवृद्धीला फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकेचे 
स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी प्रज्वलित केले. किंबहुना, ही 
राजकीय विवेकबृद्धी, मानवी मूलभूत हक्कांचे 
तात्त्विक समथेन करणारी विवेकबुद्धी प्रथम निर्माण 
झाली आणि नंतर फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकन 


स्वातंत्र्ययुद्ध आणि नेपोल्यिनचा उदारमतवादी 
सत्ताविस्तार या गोष्टी घडून आल्या, या मानवता- 


वादी राजकोय विवेकबृद्धीचा मोठा आदश म्हणजे 
१९ व्या दातकातील इटलीच्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची 


स्थापना करणारा जोसेफ मॅझेंनी होय. जगातील 
सगळी राष्ट्रे ही स्वतंत्र झाली पाहिजेत, स्वातंत्र्य 
हा प्रत्येक राष्ट्राचा आणि माणसाचा पवित्र ईशवर- 
दत्त हक्‍क आहे, असा, साम्माज्यश्षाहीच्या विस्तारा- 
पाठीमागे असलेल्या शौर्याच्या दिव्यत्वाची भावना 
नष्ट करणारा उदात्त विचार मॅझेनीने जगाला 


सांगितला. या शतकात समाजवाद आणि साम्यवाद 
यांसारखे मानवमुक्‍तीचे आदशे तात्त्विक स्वरूपात 


मांडण्यात आले. हे १९ व्या शतकातील यूरोपातील 
घ्येयवादी आंदोलन काही ब्रिटिश राजकीय तत्त्व- 
वेत्त्यांना मानवतावादी प्रेरणा देणारे ठरले. हु्बेटे 
स्पेन्सर आणि जॉन स्ट्यूअर्ट मिल हे या प्रेरणेचे 
थोर भाष्यकार होत. भारतातील शांतताप्रधान 
सत्तांतराच्या पाठीशी असलेली ब्रिटिश सामाजिक 
अंतर्मनातील हो मानवतावादी प्रेरणा ध्यानात घेतली 
पाहिजे. 

हा ग्रंथ श्री. गोविद तळवलकर यांनी मानवेंद्र- 
नाथ रॉय यांना अपण केला आहे. हे करीत अस« 
ताना गोविद तळवलकर हे इशारा देतात को, 
“: रॉय पंथाची मते या दृष्टीने त्याकडे पाहू नका. 
रॉय यांनीच पंथाची सांगता केल्यानंतर तसा विचार 
करण्याचेही कारण नाही. ” तसा विचार करण्याचे 
कारण नसले तरी, ग्रंथकारांच्या अंतमंनामध्ये रॉय- 
वाद चांगला मुरला आहे. त्यामुळे बनलेला जो 
दृष्टिकोण आहे तो रॉय यांच्या विचारसरणीशी 


मिळत" जुळता असणार हें कोणासही नाकारता 
येणार नाही. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


११ 


या सत्तांतराच्या क्रमबद्ध प्रक्रियेमध्ये भारताच्या 
हिंदुस्थान, पाकिस्तान अज्ञा फाळणीची बीजेही वाढीस 
लागली, ही गोष्ट या पहिल्या खंडातच वारंवार 
दृष्टोत्पत्तीस येते. सर सय्यद अहमदखान १८५७ च्या 
स्वातंत्र्य समरानंतर उदयास आले. त्यांच्यापासुन तो 
अखेर महमदअली जिना यांच्यापर्यंत जे मुसलमानांचे 
नेते भारतीय राजकारणामध्ये पुढारीपण करून गेले, 
त्यांच्यांत बहुसंख्य फूटी रवादीच होते. हिराष्ट्रवादाचे 
प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष पुरस्कार करणारे त्यांत 
अनेक होते. महमदअली जिनांसारखे लोकशाहीच्या 
मुल्यांची कदर नसलेले असेच बहुतेक होते. म्हणून 
कुणी असेही म्हणेल की, हिंदुस्थान-पाकिस्तान ही 
फाळणी अपरिहायं अक्षी घटना ठरते. “ फोडा आणि 
झोडा ” हे तत्त्व १८५७ सालच्या बंडानंतर ब्रिटिश 
सत्ताधाऱ्यांना फार सोयीस्कर वाटले. १८५७ मध्ये 
हिंदु-मुसल्मानांची जी विलक्षण उत्साहप्रद एकजूट 
दिसली त्यापासुन ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी बोघ घेतला. 
काही थोडे खिलापती चळवळीसारखे प्रसंग सोड- 
ल्यास किंवा पॅन इस्लामी चळवळीचा प्रभाव पाड- 
णारा काळ सोडल्यास बहुसंख्य भारतीय मुसल- 
मानांनी ब्रिटिश सत्ताधार्‍्यांचीच बाजू धरली. त्यातू- 
नच हिंदुत्ववाद. उद्भवला. हिंदुत्ववादी प्रतिक्रियांचे 
उत्कट आविष्करण हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या 


हिंदुराष्ट्रवादात आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 


हिंदुसंस्कृतिवादामध्ये व्यक्‍त झालेले दिसते. परंतु 
हिंदु-मुसळमान यांनी स्वराज्याकरिता एंकत्र लढले 
पाहिजे आणि स्वराज्य एकजूटीनेच राखले पाहिजे 
अशा तऱ्हेचा आदर्शभूत भारतीय राष्ट्रवाद लोकमान्य 
टिळक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 
इत्यादी श्रेष्ठ हिंदू नेत्यांनी पुरस्कारला. लखनौ 
कराराच्या प्रसंगी लोकमान्य टिळकांनी निर्वाणीचे 
अशा अर्थाचे उद्गार काढले को, “ब्रिटिशांनो, तुम्ही 
इथून जा. मुसलमानांना सत्ता दिली तरी चालेल, पण 
तुम्ही येथून जा.” महात्मा गांधींनी तर जिनांना 
कोरा चेक देण्याचेही ठरविले, याचा काही उपयोग 
झाला नाही; फाळणी ही अटळ ठरली, 

. इतिहासामध्ये जे अटळ दिसते, जे इष्ट किवा 
अनिष्ट असे अटळपणे घडून येते, ते तात्त्विक अंतिम 
अर्थाने अटळ नसते. कारण मानवी इतिहासा- 
तीळ अत्यंत मोठमोठ्या घटना, क्रांतिकारक किवा 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


प्रतिक्रांतिकारक घटना या मानवाच्या सामूहिक 
आणि वैयक्तिक प्रयत्नांचीच फलिते असतात. 
मनुष्य समुदायरूपाने किंवा व्यक्तिशः जी कृती 
करतो, ती कृती करीत असताना त्याच्या मनःचक्षूं- 
पुढे वैकल्पिक क्रिया-मार्ग असतात; वैकल्पिक 
कायंक्रम असतात. तो समुदाय किवा व्यक्‍ती त्यांत 
निवड करीत असतात. निरिचित निवड झाल्यानंतर 
त्याचा परिणाम कार्येकारणभावाच्या नियमाप्रमाणे 
अटळपणेच घडत असतो. परंतु घडल्यानंतरदेखील 
अमूक हे न करता ते केले असते, या मार्गाच्या 
ऐवजी तो मार्गे अवलंबिला असता, अमुक दिशेने 
पावले टाकण्याऐवजी ती टाळली असती तर 
आणि दुसर्‍या दिशेने टाकली असती तर काय झाले 
असते, याचाही विचार ऐतिहासिक घटना घडल्या- 
नंतर माणसे करीत राहतात. म्हणून स्वतःचा 
पराभव स्वतः नेपोलियन टाळू हकला असता असे 
नेपोलियनचे इतिहासकार सांगतात. जगाच्या सग- 
ळ्याच ज्ञात इतिहासामध्ये असा वैकल्पिक विचार 
इतिहासाचे भाष्यकार करीत राहतात. या दृष्टीने 
पाकिस्तान-हिंदुस्तान फाळणीचा विचार करता 
येतो तो असा : . 

दुसरे जागतिक युद्ध सुरू झाल्यानंतर या देशातील 
बहुतेक प्रांतांमध्ये, पंजाब आणि बंगाल सोडल्यास, 
काँग्रेस पक्षाची प्रादेशिक राज्ये बहुसंख्य मतांनी 
स्थिरावली होती. पंजाब आणि बंगाल यांमधील 
मुसलमान मुख्यमंत्रीदेखील काँग्रेसशी सहकायं करून 
आघाडीचे शासन निर्माण करण्यास तयार झाले 
होते. परंतु इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या महात्मा 
गांधी इत्यादी नेत्यांती दुसऱ्या जागतिक युद्धात 
ब्रिटिझ्यांना सहकार्य द्यावयाचे नाही असे ठरवून 
प्रादेशिक काँग्रेस पक्षांना राजीनामे देण्यास भाग 
पाडले. त्याबरोबर अगोदर पूर्ण निराह झालेल्या 
महमदअली जिनांना एकदम मार्ग दिसला. त्यांनी 
“मुक्तिदिन ” साजरा केला. हा “ मृक्तिदिन 
साजरा करण्यापाठीमागे मुस्लिम लीगची आणि 
जिनांची “अखेर मार्ग सापडला ” अज्नी भावना 
होती. जर काँग्रेसने राजीनामे दिले नसते आणि 
छोडो भारत चळवळ सुरू झाली नसती आणि 
फॅसिजझमविरोधी लढ्यात गांधींनी आणि काँग्रेसने 
ब्रिटिश सत्तेशी सहकाय केळे असते तर लिना 


अनुक्रमणिका 


सत्तांतर १९४७-खंड १ 


आणि मुस्लिम लीग हे अगदी बाजूला कोपर्‍यात 
निराक्षेत कायम खितपत पडले असते. आणि 
व्यवहारवादी सर सिकंदर हयात खात, फजलूल. 
हक इत्यादी मुसलमान नेत्यांना आपल्या व्यवहारी 
राजकारणाचा मारग सुरळीतपणे आक्रमिता आला 
असता आणि फाळणी टाळता आली असती असा 
एक वैकल्पिक विचार मांडता येतो. पाकिस्तान- 
निभितीनंतर स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये अमेरिकेच्या 
सोविएतविरोधी राजकारणात पाकिस्तानचा उपयोग 
झाला, हे जरी खरे असले तरी पाकिस्तानर्नामि- 
तीच्या पाठीमागे अमेरिकन किवा ज़रिटिश सत्ता- 
धाऱ्यांचा भाग दिसत नाही. 'अमेरिकेचा तर मुळीच 
दिसत नाही. पाकिस्तान निर्माण झाले, तरी पाकि- 
स्तानपेक्षा किवा - इंडोनेशिया सोडल्यास जगातील 
बाकीच्या कोणत्याही मुसलमानी राष्ट्रांमध्ये जेवढी 
मृस्लिम प्रजा आहे त्यांच्यापेक्षा भारतामध्ये मुस्लिम 
प्रजेची संख्या अधिक आहे. पाकिस्तान निर्माण 
करून आज भारतात असलेल्या मुस्लिम प्रजाजनांना 
आथिक व राजकीय असा कसलाही प्रत्यक्ष लाभ 
झालेला नाही. इतके असूनही त्यांची मन:स्थिती 


१३ 


कायम द्विधा झालेली, पाकिस्तानकडेच कललेली व 
अस्वस्थ क्षालेली दिसते. 


दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या प्रारंभी भारता- 
मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी युद्धसहकार्याचे धोरण 
स्वीकारले. त्याच्या पाठीमागे ब्रिटिश सत्तांतराची 
त्यांनी केलेली मीमांसा होती. या जागतिक महा- 
युद्धाच्या शेवटी ब्रिटिशांच्या साम्राज्यक्षाहीचा 
आथिक पाया नष्ट होणार आणि हिंदुस्थानसारख्या 
वसाहती मुक्‍त होणार असा भविष्यवाद होता. 
मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी सांगितलेल्या त्या तंतोतंत 
खऱ्या ठरलेल्या भविष्यवादाचे विस्मरण या ग्रंथ- 
कर्त्यांना होणार नाही, अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो. 
सत्तांतराच्या दुसऱ्या खंडाची आम्ही आतुरतेने वाट 
पाहत आहोत. 


या ग्रंथात पृ. १ वर खालून सहाव्या ओळीत 
१९२३९ असे छापले गेले आहे; ते १८३९ असे हवे. 
तसेच पृ. ७ वर खालून १८व्या ओळीत १९७२ 
असे छापले गेले आहे ते १८७२ असे असायला हवे. 
अर्थातच हे मुद्रणदोष आहेत. 


कॉक्स मैर्जेर मेर्मर्जर 
क. सातारा सहकारी साखर काररवाला लि. है 
न्य भुर्द किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा न्न 
र ् पिन कोड नं. ४१५५३० व | जड 
तार- “ किसानसाकर | न- भुईंज ४० 
र्न “ कारखान्याचे कारयेक्षेत्रातील सभासद / बिगरसभासदांच्या ऊसाचे गळित ण 
औ&. करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत. ' ी >£ 
य “ शासनाच्या २० कलमी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यास आही सदेव र्न 
६ तत्पर आहोत.” | र 
शै.“ हुश्न दाणेदार उत्तम प्रतीची साखर निमिण्याची आमची बांधीलकी आहे. . >€ 
र. रा. श्या. मोहोरीर बि. रा. उर्फे बाबासाहेब जाधव डी. बी. कद्‌म . 
3८. प्र. कार्येकारी संचालक व्हा. चेअरमन वेअरमन अर 
व्यतत कय 12111 रदद ताता ताता ला 


आथेर कोस्लर 
किशोर भिडे 


३ मार्चे १९८३ रोजी त्यांच्या लंडन येथील 
राहत्या घरी आर्थर कोस्लर व त्यांची तृतीय पत्नी 
सिथिया यांनी आत्महत्या करून आपल्या जीवितांची 
इतिश्री केली. त्यांच्या मृत्यूस आत्महत्या म्हणणे हे 
कदाचित काहींना खटकण्यासारखे आहे. आथंर 
कोस्लर .यांचा मृत्यू * इच्छामरण * या प्रकारात 


मोडतो असेही सुचविले जाईल. परंतु कोणतीही. 


आत्महत्या '* इन्छामरणा 'तच, मोडते ! तरल, 
संवेदनाक्षम व बौद्धिक प्रामाणिकपणा जपणारे 
विसाव्या शतकातील एक मोठे व्यक्तिमत्त्व, आर्थर 
कोस्लर ह्यांच्या मृत्यूने काळाच्या उदरात ल॒प्त झाले 
हे मात्र निविवाद, 


जन्माने हंगेरियन असलेल्या आर्थर कोस्लर यांचा 
जन्म ५ सप्टेंबर १९०५ रोजी बुडापेस्ट येथे झाला. 
१९१९ पर्यंत, म्हणजेच त्यांच्या कुटुंबाचे व्हिएन्मास 
प्रयाण होईपयंत, त्यांचे वास्तव्य बुडापेस्ट येथेच 
होते. १९२२ मध्ये वयाच्या सतराव्या वर्षी त्यांनी 
व्हिएन्मा येथील विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी 
प्रवेश घेतला. चार वर्षांनी विज्ञान शाखेची पदवी 
प्राप्त करून ते विद्यापीठातून बाहेर पडले व त्यांनी 
पत्रकारिता हा व्यवसाय निवडला. १९३१ मध्ये 
आर्थर कोस्लर हे तत्कालीन अनेक बुद्विवंतांप्रमाणे 
साम्यवादाकडे आकृष्ट झाले व थोड्याच काला- 
वधीत त्यांनी त्या पक्षाचे सभासदत्वदेखील स्वीका- 
रले. पुढे सात वर्षे त्यांनी एकतिष्ठेने पक्षकायं 
केळे, या कालावधीत त्यांना अनेक हालअपेष्टांना 
तोंड द्यावे लागले. बलिनमध्ये ज्या वृत्तपत्रसमूहात 
ते काम करीत होते -ती संघटना लोकशाहीवादी 
असल्याने ब बलिनमधील त्या वेळचे वातावरण 


साम्यवादविरोधी असल्याने त्यांना नोकरीतून काढून 
टाकण्यात आले, परंतु याच कालावधीत त्यांना 
रशिया, मध्य आशिया इत्यादी प्रदेशांचा विस्तृत 
दौरा करता आला व स्टॅलिन आणि त्याच्या 
सहकाऱ्यांचा कारभार अतिदय जवळून पाहण्याची 
संधी प्राप्त झाली. परिणामतः तत्कालीन परि- 
स्थितीच्या वेराण वाळवंटातील मखूद्यान ( ओअॅ- 
सिस) म्हणजे रश्षिया व तेथील स्टॅलिनप्रणीत 
कम्युनिस्ट राजवट होय या त्यांच्या समजुतीस तडा 
गेला व आपण ज्याला मख्द्यान समजत होतो, ते 
केवळ मृगजळच आहे अशी त्यांची खात्री पटली. 
परंतु तरीदेखील नंतर साडेचार वर्षेपर्यंत ते कम्य- 
निस्ट पक्षातच राहिले. ह्याचा खलासा करताना 
' द गॉड देंट फेल्ड' ह्या पुस्तकातील त्यांच्या 
ळेखात ते म्हणतात, “1 ]७॥६ 507160 1१॥७७18 
जा ता 8पएयया 0 1933 9; ४९ 1] 
४.87७त जा वराट एक्या णि छाणाठा 
50पा' ४10 ७७1 १०७1७, प] ४06 ७91॥)१ 
७८ 0 1938, ४ 15100 18 6९] 
ठडतार्‍ झाडीत, ७७ 081108 ४० 6 
७1880 8॥001-8908050'8, 1 ए४8 80७ 
णा 0000101712 001500प8 01 116 ५१8108- 
४०. &. 1011100 0 ९261118) 670118 
शात जाह 7901018112810113 1010 


"१९0 080४ 00 त तेशदण ७०७ ॥॥8) 
०'8०-प].?” 


त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाबरोबरच्या सात वर्षांच्या 
मधुचद्राचा व तदनंतरच्या घटस्फोटाचा इत्यंभूत 
वृत्तांत आ्थेर कोस्लर यांनी ' द गॉड देट पोल्ड ! 
ह्या पुस्तकातोल त्यांच्या लेखात वर्णन केला भाहे. 


१८ जुले १९३६ मध्ये जनरल फ्रकोने स्पेनची 
सत्ता काबीज केली आणि स्पेनमधील प्रसिद्ध 
यादवी युद्धास सुरुवात झाली. आथंर कोस्लर हे 
न्यूज क्रॉनिकल ह्या लंडनमधील अटी फॅसिस्ट ! 
वृत्तपत्राचे बातमीदार म्हणून स्पेनमध्ये गेले. 
१९३७ च्या सुरुवातीस जनरल फ्रेकोच्या फौजांनी 
त्यांना अटक केली व हेरगिरीचा आरोप त्यांच्यावर 
ठवून त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. 
परतु चार महिने स्पेनमधील तुरुंगात एकान्त बंदि- 


अनुक्रमणिका 


आर्थर कोस्लर 


वासाची किक्षा (8ण 817 एला 39९101) 
त्यांनी भोगल्यानंतर ब्रिटिश सरकारच्या हतस्तक्षेपा- 
मुळे त्यांची जून १९३७ मध्ये सुटका करण्यात 
आली. स्पेनमधील तुरुंगवासाने आथंर कोस्लर यांना 
बरेच काही शिकविले, त्यांचा नैतिक व सामाजिक 
मूल्यांविषयीचा दृष्टिकोण आमूलाग्र बदलला. 
५ द॒ गॉड दॅट फेल्ड' मधील त्यांच्या लेखात ते 
म्हणतात, '.. . 1७ 1081 18 8 10819, 
॥1811]्‌71101॥018971 8081980101; छा, प्रला 
0811700101 08 [1609160 88 0118 ॥ 0100'9- 
॥०॥8 01 0०1०8] 8111111010 10608- 
ए8७ ॥]॥6४ 0५8४० 1160 16 8४00018 
10" ४७४० &॥त ॥॥७ 10116, छणाली 
१181008906 8] 1॥1811010189109] 0ए९18- 
॥०ा8; ७॥७७ ॥॥8 ७00 1811168 (12 
1068118 01) फ़ाणि!य ए७'ए. ॥8॥0प 
1018; 180 600108 18 100 8 जफिटागिठा 
0 8008) एए॥(७५, 910 ला ए४ ॥08 
४०७६४- 001४७०७ 80111100 प, ४९ 
टा७७एं 810181 10020 शाणालो ८७९७४ 
0०1ए111280101 11 118 0५1, 

१९३९ साली जेव्हा दुसरे महायुद्ध भडकले 
तेव्हा आर्थर .कोस्लर फ्रान्समध्ये होते. १९४० साली 
ते ब्रिटिश सन्यात भरती झाले आणि युद्ध संपल्या- 
वर त्यांनी ब्रिटिश नागरिकत्वाचा स्वीकार केला. 
तेथपासुन ते त्यांच्या मृत्यूपयंत त्यांचे वास्तव्य 
ब्रिटनमध्येच होते. 

हंगेरियन मातृभाषा असलेल्या आर्थेर कोस्लर 
यांनी वयाच्या सतराव्या वर्षी जमन भाषेचा 
स्वीकार केला. त्यांची * 1281111288 80 1४०0०) ' 
(१९४०) ही कादंबरी मुळात जर्मन भाषेत लिहि- 
लेली आहे. वयाच्या अडतिसाव्या वर्षी ते इंग्रजी 
भाषा शिकले. त्यांची ' द ग्लॅडिएटसं ', ' अरायव्हल 
अँड डिपारचंर', ' द योगी अँड द कमिसार , ' द 
स्लीपवॉकसं ', ' द छोटस अँड द रोबो, ' द अँक्ट 
ऑफ क्रीएशन !', ' द घोस्ट इन द मशिन ', * डरिकस 
ऑफ इनत्तफिनिटी ', ' द ख्ट्स ऑफ कोइन्सिडन्स ', 
*द कॉल गटूस ', ' चॅलेंज ऑफ चान्स , “ द हील 
ऑफ अकिलीस ', ' एसेज १९६८-७३ % 'द थर्टीन्य 
द्राइब !, ' जानस : ए समिग अप ' इत्यादी पुस्तके 


१५ 


तसेच * स्कम ऑफ द अर्थ | व 'अंरो इन दब्ल्य 
ही आत्मचरित्रात्मक पुस्तके इंग्रजी भाषेत लिहिलेली 
आहेत. 
साम्यवाद आणि आर्थर कोस्लर 

१९१८ ते १९३९ हा य्रोपच्या इतिहासातील 
एक अतिशय महत्त्वाचा कालखंड होय. पहिल्या 
महायुद्धाचा प्रचंड मानसिक धक्का, त्यानंतर 
आलेली मंदीची लाट, बेकारो, चलनफुगवटा, 
भांडवलशहांचे अत्याचार यांनी सारा यूरोप जणू 
ढवळून निघाला- त्यातच फॅसिझम व नात्सि- 
झम ह्यांची सवंव्य़ापी ठरू पाहणारी लाट. या 
सवे संकटांना लोकशाही राज्यपद्धती समर्थपणे 
तोंड देऊ शकणे अशक्‍य आहे हा विचार 'यूरोप- 
मधील विचारवंतांच्या मनांत मूळ धरू लागला. 
बेकारी, भ्रष्टाचार, भांडवलवाल्यांचे अत्याचार 
यांच्यावर काबू मिळवण्यास असमर्थ ठरत असलेली 
लोकशाही राजवट एका बाजूस व बेकारीचे 
उच्चाटन, सर्वांना कामाची संधी, सवे मालमत्ता 
राष्ट्राच्या मालकीची, सर्वे नागरिकांस समान हक्‍क 
इ. आदवासने सतत देणारी कम्युनिस्ट राज्य- 
पद्धती दुसऱ्या बाजूस या परिस्थितीत यूरोपातील 
अनेक विचारवंत कम्यूनिझमकडे भाकषित झाले. 
आर्थर कोल्सर, आंद्रे क्षीद, रॉमा रोलॉ, बेरटोल्ट, 
ब्रेट, इग्नॅझिओ सिलोन, स्टीव्हन स्पेंडर, डे 
लेविस, क्रिस्तेफर इशरवुड, ऑडेन अज्ञा अनेक 
विचारवंतांनी डाव्या विचारसरणीचा स्वोकार 
केला. यांतील सवेच कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासद 
झाले असे नाही, तर काही केवळ * सहप्रवासी 
होते. यांतील बहुतेकांनी रशियाचा दोरादेखील 
केला. याचा परिणाम असा झाला, को त्यांना 
त्यांच्या कल्पनेतील अथवा त्यांना अभिप्रेत असलेली 
कम्युनिस्ट राजवट व स्टेंलिनने तिला दिलेले 
स्वरूप यांची तुलना करण्याची संधी प्राप्त झाली. 
आणि सर्वे विचारवंतांचा कम्य्‌निस्ट' राजवटी- 
संबंधी म्रमनिरास झाला. त्यांना अभिप्रेत असलेली 
कोणतीही गोष्ट स्टॅलिनच्या रशियात त्यांना आढ- 
ळली नाही व जे आढळले ते हिटलरच्या राजवटी- 
पेक्षा कोणत्याही दृष्टीने भिन्न नव्हते. 

आथेर कोस्लर यांचे मेव्हणे डॉ. अनेस्ट अक्षर व 
दोन निकटचे मित्र अलेक्स वाईक्षवगे व त्यांची 


अनुक्रमणिका 


र्ट 


पत्नी अव्हा यांना क्रूरकर्मा स्टॅलिनने रशियन शद्धि- 
करण मोहिमेत अटक केली. हे तिघेही खरे तर 
कम्य्‌निस्ट पक्षाचे निष्ठावंत सेवक होते. १९३३ 
मध्ये कोस्लर रशियातून बाहेर पडले तेव्हा अलेक्स 
वाईझबगे त्यांना स्टेशनवर निरोप देण्यासाठी आले 
होते. “ काहीही घडले तरी रशियाचे निश्ाण उंच 
दिमाखात फडकत ठेव ' अज्षा शब्दांनी त्यांनी कोस्लर 
यांना निरोप दिला होता. या तिघांवरही धादांत 
खोटे व निद्य आरोप ठेवण्यात आले. . डॉ. अनेस्ट 
अशर यांच्यावर आपल्या पेशंट्समध्ये * सिफिलिस 
हा रोग पसरवण्याचा प्रयत्न केला; तसेच परकीय 
सत्तेशी हातमिळवणी केली हे आरोप ठेबण्यात आले 
व त्यांचे ' लिक्विडेशन ' करण्यात आले, अलेक्स 
वाईझबगे यांच्यावर भाडोत्री गुंडांकरवी स्टॅलिन व 
कागनांविश यांची हत्या घडवून आणण्याचा प्रयत्न 
केला हा आरोप ठेवला गेला, वाईझबर्ग यांनी कबुली- 
जबाबावर सही करण्यास नकार दिला. तोन वर्षे 
निरनिराळया तुरुंगांमध्ये ठेवेन १९४० मध्ये मोलो- 
टोफ-रिबेन्ट्रॉप करारानंतर त्यांना *गेस्टापो'च्या 
स्वाधीन केले गेले. अव्हा वाईझबगे यांच्यावर प्रथम 
नात्सी जमंनीची हस्तक असल्याचा आरोप ठेवण्यात 
आला व तदनंतर स्टॅलिनच्या खुनाचा कट केला हा 
आरोप त्यांच्यावर ठेवला गेला. बुखारिनवरील खट- 
ल्यात आपण पइचात्तापदग्ध गुन्हेगार आहोत अशी 
साक्ष त्यांनी द्यावी असे प्रयत्नदेखील केले गेले, परंतु 
त्यांनी आपल्या शिरा तोडून घेतल्या. त्यातूनही 
त्यांना वाचवले गेले. शेवटी मांस्कोमधील आऑस्ट्रि- 
यन काउन्सलच्या परिश्रमांना यश आलेव १९३८ 
मध्ये त्यांची सुटका करून त्यांना रशियातून हद्दपार 
करण्यात आले. रशियन तुरुंगातील त्यांचे अनुभव 
तसेच केद्यांकडून कबुलीजबाब मिळविण्याच्या 
रशियन अधिकाऱ्यांच्या निघेण पद्धती यांवर आथंर 
कोस्लर यांची अतिशय गाजलेली ' डार्कनेस अँट नून' 
ही कादंबरी आधारलेली आहे. 

' डा्कनेस अँट नून ' ही आर्थर कोस्लर यांची 
कादंबरी म्हणजे साम्यवादाविषयीचे त्यांचे एक 
प्रकारचे प्रकट चितनच आहे. या कादंबरीचा नायक 
एन्‌. एस्‌. रूबशोफ हा कोस्लर यांना माहीत अस- 
ठेल्या लेनिनच्या निकटवर्तीयांच्या जीवनांच्या 
मिश्रणातुन बतलेला आहे. हे सर्व बोल्शेव्हिक क्रांति- 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


कारकांच्या पहिल्या पिढीतील बुद्धिवंत आपल्या 
सत्तेस धोका निर्माण होईल या भीतीने स्टॅलिनने एका 
मागून एक संपंविले, ह्या सर्वांवर क्रांतिविरोधी अस- 


ल्याचे, परकीय सत्तेचे हस्तक असल्याचे, स्टॅलिनच्या 


खुनाचे प्रयत्न केले इ. धादांत खोटे व निदय आरोप 
ठेवले गेळे. तुरंगात मानसिक, शारीरिक छळ करून 
त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्यांची त्यांच्याकडून कबुली 
घेतली गेली व शेवटी जाहीर खटल्याचे नाटक 
घडवून भणून त्यांना ठार केले गेले, आणि ज्यांनी 
अझ्ा तऱ्हेची जाहीर कबुली देण्यास नकार दिला 
त्यांना ' डाकंनेस अट नून ' मध्ये ज्याप्रमाणे इव्हा- 
नोफला खलास केले गेले त्याप्रमाणे ' भॅंडमिनिस्ट्रे- 
टिव्ह ' पद्धतीने कंठस्तान धातले गेले. शेवटी प्रश्‍न 
असा पडतो, की भापण न केलेल्या गुन्ह्यांची कबूली 
देऊनदेखील मरायचेच आहे तर ह्या मंडळींनी शांत 
राहून मरण का स्वीकारले नाही? या प्रश्‍नाचे 
उत्तर आर्थर कोस्लर यांनीच “ द योगी अँड द 


कॅमिसार? या त्यांच्या पुस्तकातील एका लेखात 
दिले आहे: 


“ह्या खेळाला निरनिराळे लोक त्यांच्या विशिष्ट 
व्यक्तिमत्वांनुसार बळी पडले, ज्यांनी आरोप ठेवले 
त्यांच्या तत्त्वज्ञानात सहभागी असलेल्या बखारीन- 
सारख्यांची असी श्रद्धा होती, को असे कबलो- 
जबाब देणे ही पक्षाची आपल्याला करता येण्या- 
सारखी अखेरची सेवा आहे. ओलीस ठेवलेल्या 
आपल्या कुटुबीयांचे जीव वाचावेत म्हणून काहींनी 
कबुलीजबाब दिले. झारीरिक-मानसिक छळामळे 
काहीजण ढासळले. हा छळ सोशीत असताना अधन- 
मधून मिळणाऱ्या दयेच्या ' वचनांमुळे त्यांना जीवि- 
ताची भाझा वाटत होती.' 


या सर्वं लोकांनी जिचा आद राजकीय तत्त्व- 
प्रणाळी .म्हणून स्वीकार केला होता तीत व्यक्‍तीला 
व्यक्ती म्हणून कोणतेही महत्त्व नव्हते. इतकेच नव्हे 
तर समूहाच्या भल्यासाठी व्यक्तीचा बळी पडला 
तरी त्यात गर काहीच नाही असे ती तत्त्वप्रणाली 
सांगत होती. नशा परिस्थितीत ते स्वतःचा बचाव 
तरी कसा करू शकत होते ? थोडक्यात म्हणजे 
त्यांनी स्वीकारलेल्या तत्त्वप्रणालीच्या जाळ्यात 
अडकूनच ते नष्ट झाले ! 


अनुक्रमणिका 


आर्थर कोस्लर 


* डाकंत्नेस अँट नून या कादंबरीमध्ये * द एन्ड 
जॅल्टिफाइज द मीन्स' ह्या कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांच्या 
आवडत्या तत्त्वाच्या योगायोग्यतेचा विचार आर्थर 
कोस्लर यांनी केला आहे. कादंबरीचा नायक रुबशोफ 
याच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर, “... गा 6 
७10 ]8011168 1110 1168115. 11, छ88 11118 
8016100 एटी) 180 ]7)]60 12 छटा'९8. 
ही'806000109 010 32 ३९एलेपाला 
10806 शिश 81] पा 80परटट... ९ 
18४० ७॥॥०७11॥ 0४०५०0०७10 81] 0० एशा- 
11008, 0पा' 806 पाकट ७"गल]10 18 
॥॥8 01 ००॥8४७१५१०॥, 102108; ० 8910 
8811102 शांणा0पॉः ९01091] 109))88.” 

१९४५ साली मॅकमिलन कंपनीने प्रकाशित 
केलेला आर्थर कोस्लर यांचा 'द योगी अंड द 
कंमिसार हा लेखसंग्रह म्हणजे त्यांनो स्टॅलिनच्या 
कम््मुनिस्ट रशियावर केलेला निघृण प्रहारच आहे. 
प्रचारमाध्यमे आणि प्रचाराचे खास तंत्र यांचा अव- 
लंब करून स्टॅलिनते रशियाबाहेरील लोकांच्या मनात 
रशियाविषयी भ्रामक कल्पना निर्माण केल्या होत्या, 
त्यामुळे रशिया ही जणू स्वगंभूमीच (प्रॉमिस्ड लॅंड) 
आहे, असा अनेकांचा समज होता, परंतु सज्जड 
पुरावे सादर करून लोकांचे रशियाविषयीचे अज्ञान 
आर्थर कोस्लर यांनी दूर केले. * द योगी अड द 
कमिसार ! मधील लेखांच्या द्वारे त्यांनी जगाला 
दाखवून दिले की, रशिया ही स्वगंभूमी मानणे हा 
केवळ भ्रम आहे. | 


आर्थर कोस्लर आणि विक्षान 

आर्थर कोस्लर हे मूलतः विज्ञानाचे विद्यार्थी. 
व्हिएन्ना विद्यापीठातून विज्ञान शाखेचा अभ्यासक्रम 
त्यांनी पूर्णे केल्याचा उल्लेख भआधो आलेलाच 
आहे. त्यानंतर केवळ बर्लिनमध्ये ज्यांची चार 
दैनिके प्रकाशित होत असत अक्षा 'उलस्टाईन' वृत्त- 
संस्थेत ते वार्ताहर म्हणून रुजू झाले. पॅलेस्टिन, 
मिड्ल-ईस्ट व पॅरिस येथे संस्थेचे परदेशस्थ वार्ताहर 
या नात्याने काम पाहिल्यानंतर १९३० मध्ये 
संस्थेच्या विज्ञानविषयक मासिकाचे संपादक म्हणून 
त्यांना बलिन येथे बोलावून घेण्यात आले. ह्या वेळेस 
कोस्लर ऐन' पंचविशीत होते. त्यांच्या ह्या पदोन्नतीस 

न. भा. २ 


१९७ 


पॅरिस ऑफिसमध्ये काम करोत असतांना त्यांनी 
लिहिलेला द ब्रॉग्ली ह्या भौतिक शास्त्रातील नोबेल 
पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञावरील लेख कारणी- 
भूत ठरला. र | 


साधारणतः १९३३ ते १९४९ ह्या कालखंडात 
मात्र आर्थर कोस्लर विज्ञानापासुन काहीसे दूर गेले. 
तथापि १९४९ साली प्रकाशित झालेल्या * इन्‌साइट 
अँड आउटलक ह्या पुस्तकाबरोबर त्यांच्या विज्ञान- 
विषयक लिखाणास पुन्हा सुरुवात झाली व येथ- 
पासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत त्यांनी अनेक विज्ञान- 
विषयक मौलिक, विचारपरिप्लुत ग्रंथ लिहिले, 

वास्तविक ' इन्‌्साइट अँड आउटलुक हो 
त्यांनी योजिलेल्या दोन खंडांच्या एका पुस्तकाचा 
पहिला खंड होता. या पुस्तकाचा दुसरा खंड 
बारा महिन्यांत प्रसिद्ध होईल असे त्यांनी ' इन्‌साइट 
अँड आउटलूक्‌ 'च्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे; 
परंतु ह्या दुसऱ्या खंडास दिवसाचा उजेड दिसण्या- 
साठी तब्बल पंधरा वर्षे वाट पाहावी लागली. 
याचे प्रमुख कारण म्हणजे दरम्यानच्या काळात 
आर्थर कोस्लर यांचे विज्ञानविषयक वाचन, चिंतन 
व मनन खूपच विस्तृत झाले. इतके की, “ इन्‌साइट 
अँड आउटलुक्‌ 'मधील काही प्रकरणांवर त्यांनी 
संपूर्ण पुस्तके लिहिली. * मॅन्स चेंजिंग व्हिजन ऑफ 
द युनिव्हर्स ' ह्या प्रकरणाचे ' द स्लीपवाँकसं ' ह्या 
१९५९ साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात ख्पांतर 
झाले, तर * ईस्टनं मिस्टिसिझम ' ह्या प्रकरणाचे 
खू्पांतर “द लोटस अँड द रोबो? (१९६०) ह्या 
पुस्तकात झाले. दी अँक्ट ऑफ क्रोएशन? हे १९६४ 
साली प्रकाशित झालेले पुस्तक म्हणजे १९४९ साली 
योजिलेल्या पुस्तकाचा दुसरा खंड होय ! 


विज्ञान आणि मानव्यविद्या या शाखांमधील दरी 
भरून काढणे हे आर्थर कोस्लर यांच्या विज्ञान- 
विषयक लिखाणामागील एक महृत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. 
त्याचप्रमाणे कोपनिकस, केप्लर, गॅलिलिओ, टायको- 
ब्राही, न्यूटन, लुई पाइचर, डाविन इत्यादी महान्‌ 
शास्त्रज्ञांनी कोणते. शोध लावले व त्यामुळे वैज्ञानिक 
क्रांती कशी घडून आली हे जरी सर्वेज्ञात असले, तरी 
ह्या शास्त्रज्ञांना हे शोध लागले कसे ? त्यामागे 
कोणती मानसशास्त्रीय प्रक्रिया दडलेली आहे याचा 


६: 


मागोवा घेण्याचा प्रयत्त मात्र कोणीही केलेला 
नव्हता. असा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करणे हे 
आर्थर कोस्लर यांच्या वैज्ञानिक लिखाणामागील 
आणखी एक उद्दिष्ट होते. 


आर्थर कोस्लर म्हणतात की, वाड्मयाचा, संगी- 
ताचा अंथवा चित्रकलेचा इतिहास लिहिताना त्या 
क्षेत्रांमधील निर्मात्यांच्या जीवनांचा विचार जसा 
अपंरिहायेपणे केला जातो, त्याचप्रमाणे विज्ञानाच्या 
इतिहासात मात्र वैज्ञानिकांच्या जीवनाचा विचार 
केला जात नाही. त्यामुळे आपल्याला अमूक एक 
शोध कोणी, केव्हा व कोठे लावला एवढीच माहिती 
प्राप्त होते व परिणामतः वैज्ञानिक म्हणजे तकं- 
सुसंगत विचार करणारे जणू यंत्रमानवच अक्ली 


आपली समजूत होते. आथंर कोस्लर * द स्लीप- 


वॉकस' ह्या त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, 
$ पु) पाहा ण इल आ 89 708- 
(1४6 1716१00601 0 16 80616, 8106 
५७ ७०७ा'७७॥९'8 ०0. 1186. 07०0 ०118 
81त ४७]०160078 816 88 !]७६ 1116 
००॥०७॥१७९त फांणा 897०101०९४; 007 
107068 810 पा०४]७ 70110४601116त 88 
7"68801182ड॑  ॥8011165 0 8180616 
1187010 ७९0१९४॥७]6- 1710091019 0॥ ॥॥6 
७8४0010101 (181, 1॥ 116 08860 01 8 
7111०80010! ० ॥॥७पाः० ( 8010111181) , 
पणा (1801 8 8816811811 017 ठळखा- 
पृप्ााःला, योड ते ]०॥४018119 
8160 1716100911, 


त्याचप्रमाणे शास्त्राची प्रगती हा एक सलग व 
सतत प्रगतीच्या दिशेने झेपावणारा आलेख आहे 
या प्रचलित समजुतीलादेखील “ द स्लीपवॉकसं ! हे 
भा्थेर कोस्लर याचे पुस्तक छेद देते. आर्थर कोस्लर 
असेंही दाखवून देतात को, बहुसंख्य वैज्ञानिक झोध 
कोलंबसाला ज्याप्रमाणे भारतखंडाचा शोध लावता 
लावताना अमेरिका सापडली त्याप्रमाणे लागलेले 
आहेत. म्हणूनच ते म्हणतात, '... ॥॥6 1181111061 
॥॥ एणांला, हणाल 01 ॥॥७ ॥0॥0४ 110 [)01- 
की जिवाशंतेपश्‍] ताह6०ए०९8 फळा'8 
व्र ३७ उणायात8 खा6 1010170 0 8 


नवभारत 


जुळे, १९८१ 


9)20 ७1४००8 ]0010111811060 (1181) 91 
९]९९॥॥०॥1० ४७18111/6. 

* द स्लौपवॉकसं ' ह्या पुस्तकात ज्याप्रमाणे 
कोपनिकस, केप्लर, टायकोब्राही, गॅलिलिओ इत्या- 


: दींची चित्तवेधक चरित्रे आहेत, त्याचप्रमाणे 


मानवाचे खगोलशास्त्राचे ज्ञान कसकसे उत्क्रांत होत 
गेले व त्यामुळे त्याची विशवासंबंधीची कल्पना कस- 
कशी बदलत गेली यांची चिकित्सक व शास्त्रीय 
मीमांसादेखील आहे. 
आर्थेर कोस्लर यांच्या विज्ञानविषयक पुस्तकां- 
पैकी सर्वांत मोलिक म्हणून *दि अक्ट ऑफ क्रीएशन? 
या पुस्तकाचा उल्लेख करावयास हवा. एखादी 
कल्पना स्फुरते कशी ? तिच्या निभितीमागे कोणती 
प्रक्रिया दडलेली आहे? ह्या विवाद्य विषयावरील 
उहापोह प्रस्तुत पुस्तकात आढळतो. हा विषय 
विवाद्य अज्यासाठी को, मानवी मनाचा पुरेसा तलास 
शास्त्रज्ञांना अद्यापही लागलेला नाही व त्यामळेच 
निमितिप्रक्रियेसंबंधीची मते ही अंदाजाच्या पातळी- 
वरच राहतात. त्यांची सत्यासत्यता पडताळून पाहता 
यंत नाही. एखाद्या यंत्राचे काय कसे चालते हे 
जसे सांगता येते व सिद्ध करून दाखविता येते तसे 
मानवी मनाचे कार्य कसे चालते हे जोवर सांगता 
यंत नाही वा सिद्ध करून दाखविता येत नाही 
तोवर निमितिप्रक्रियेचे गृढ कायम राहणार आहे. | 
_ आर्थेर कोस्लर म्हणतात को, निमितिक्षमता 
दवी काही मानवाची मक्तेदारी नाही. उत्क्रांतीच्या 
सवे टप्प्यांवरील प्राण्यांमध्ये ही गोष्ट आढळन येते. 
तसेच विज्ञान, वाड्मय व कला या परस्परांपासून 
भिक समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमधील निर्मिति- 
प्रक्रियेच्या स्वरूपात अनेक बाबींमध्ये समानता 
असते, असे आर्थर कोस्लर प्रतिपादितात. शास्त्रज्ञाला 
भंतदृष्टी प्राप्त होऊन समस्येची उकल होते तेव्हाची 
त्याची मानसिक स्थिती व वाड्मय अथवा कलेच्या 
प्रांतातील निर्मात्याला एखाद्या कलाकृतीची 
(१71७०) कल्पना स्फुरते तेव्हाची त्याची 
मानसिक स्थिती यांत साम्य असते हे आर्थर कोस्लर 
अनेक उदाहरणांच्या साहाय्याने दाखवून देतात. 
निमितिप्रक्रियेत अबोध मन हे फार "महत्त्वाची 
भूमिका बजावते असे सांगून कोस्लर पुढे म्हणतात 
की, एखाद्या विषयाबद्दलच्या सर्व मार्गानी मिळ- 


अनुक्रमणिका 


आर्थर्र कोस्लर 


विलेल्या कल्पना अबोध मनात स्फूर्तीच्या क्षणी 
विशिष्ट आकार धारण करतात व निर्मिती होते. 
याच संदर्भात त्यांनी मांडलेल्या * द्विसंदर्भीकरण 
( 0180081101 ) तत्त्वा'चा उल्लेख करणे 
अपरिहाये॑ आहे. एखादी  कल्पता अथवा 
घटना दोन परस्परविरोधी संदर्भात एकसमया- 
वच्छेदेकरून अनुभवणे, अशी हिसंदर्भीकरणाची 
व्याख्या ते करतात (131800191101 18 ]0७7०९- 
गट 91 1१९9 0 ९एशॉ, शंगाए]8या- 
७08४ उ ० ॥७७ए७]ए 11000119- 
. ४७1७ 1911608 01 7010760100. )« हिसंदर्भी- 
करण हा निमितीचा आत्मा असल्याचे कोस्लर यांनी 
विज्ञान, कला, वाडूमय यांतील निर्मितीची अनेक 
उदाहरणे घेऊन दाखवून दिले आहे. यांतील एक 
सिरॅक्‍्यूजच्या आकिमिडीजचे आहे सिरेकयूजचा 
राजा हीरो याला निखळ सोन्याच्या म्हणून दिलेल्या 
मुकुटात चांदीची भेसळ असावी, अशी शंका आल्याने 
त्याने आकिमिडीजचे याबाबत मत विचारले. 
आकिमिडीजला सोन्याचे विशिष्ट वजन माहीत 
असले तरी त्याचा उपयोग नव्हता; कारण तो मुकुट 
वितळवल्याशिवाय त्याची घनता मोजणे अशक्‍य 
होते. या समस्येची उकल होत नसल्याने भंडावलेला 
झकिमिडीज एक दिवस स्नानासाठी टबमध्ये 
शिरला. साहजिकच आकिमिडीजचे शरीर पाण्यात 
शिरंल्यावर टबातील पाण्याची पातळी वाढली, ही 
गोष्टदेखील आकिमिडीजंच्या दृष्टीस अनेकदा आली 
असणार. पंरंतु ह्या गोष्टीचे आकिमिडीजपुढे असं- 
लेल्या समस्येशी द्विसंदर्भीकरण झाले व एकाएकी 
त्याला जाणीव झाली की, त्याच्या शरीराने बाजूस 
सारलेल्या वाण्याची घनता ही त्याच्या शरीराच्या 
घनतेइतकी असणार. याचाच अर्थ असा को, मुकु- 
टॉस कोणतीही इजा न पोचविता त्याची घनता 
मोजणे शक्‍य आहे! 


८ द घोस्ट इन्‌ द मशीन ' या पुस्तकात आथंर 
कोस्लर यांनी उत्क्रांतीविषयीची त्यांची मते मांडली 


१९ 


आहेत. या विषयावरील प्रचलित व मान्य मतांपेक्षा 
त्यांची मते काहीशी वेगळी आहेत. डाविन किंवा 
निओ-डाविनपद्धतीने उत्क्रांती झाली असेल असे ते 
मानीत नाहीत. मानव हा ' चान्स क्रीएशन? नाही 
असे प्रतिपादन. करून ते पुढे म्हणतात की, उत्क्रां- 
तीत इच्छेचा (॥1])) वाटा फार मोठा आहे. 

विज्ञानाने आपले कार्यक्षेत्र विस्तारित करणे आव- 
इयक आहे. अतींद्रीय अनुभवांची दखलदेखील विज्ञा- 


'नाने घ्यावयास हवी, असे ते “ द रूट्स ऑफ 


कोइन्सिडन्स ' या पुस्तकात म्हणतात. 

: जेनस : ए सर्मिंग अप्‌ या पुस्तकात आथर 
कोस्लर यांनी त्यांची बहुचचित दोन मेंदूंची कल्पना 
मांडली आहे. ते म्हणतात को, अर्वाचीन मानवाला 
दोन मेंदू प्राप्त काळे असुन त्यांपैकी नवीन उत्क्रांत 
मेंदू हा जुन्या मेंदूवर टोपी असावीं असा आहे. हा 
नवा उत्क्रांत मेंदू भयावह क्षमतेचा असून त्यास पूण 
वाव मिळाल्यास तो मानवाला पराकोटीचा महत्त्वा- 
कांक्षी, क्रूर, आक्रमक व विध्वंसक बनंवू शकेल. 
त्यामुळेच त्याच्या क्षमतेचे जितके दमन करता येईल 
तितके चांगले, असे ते म्हणतात. या जाणिवेमुळेच 
भौतिक सुखांपासुन मानवाला परावृत्त करणार्‍या 
पौर्वात्य तत्त्वज्ञानाकडे आर्थर कोस्लर आकृष्ट झाले. 
केवळ ह्या तत्त्वज्ञानाचा अंगिकार केला तरच नवीन 
उत्क्रांत मेंदूस कमीतकमी वाव मिळून सर्वनाशा- 
पासुन आपला बचाव होणे शक्‍य आहे अंशी त्यांची 
धारणा बनली. _ | | 

आर्थर कोस्लर यांच्या विज्ञानविषयक लिखा- 
णाचा हा एक संक्षिप्त आढावा आहे. त्यांनी त्यांच्या 


. पुस्तकांतून मांडलेल्या सर्वेच कल्पना पटतील असे 


नाही. त्या सवे बरोबर आहेत असा खूहू कोस्लर 
यांचादेखील दावा नाही. परंतु त्या विचारास खाद्य 
पुरवतात यात संशय नाही. मात्र त्यांची विज्ञान- 
विषयक मते समजून घेण्यासाठी त्यांची वर उल्लेख 
केलेली विचारपरिप्लृत पुस्तके मुळातुन वाचणे 
निश्‍चितच आवश्यक आहे. 


मनुष्याचा विज्ञान-वारसा 
व. त्रि, चिपळोणकर 


सामान्य मनुष्याच्या जीवनात विज्ञान व तंत्रः 
विद्या यांचे स्थान आधुनिक काळात बरेच महत्त्वाचे 
झाले आहे. आपण स्वयंपाकघरात वापरीत असलेली 
विविध साहाय्यक यांत्रिक व विद्युतसाधने व दळण- 
वळणाकरिता उपयोगात आणत असलेली रेल्वे, 
मोटर, विमान, दूरध्वनी, रेडियो, दूरदशशंनसंच या 
सवे गोष्टी लक्षात घेता या. विधानाज़ी सत्यता 
पटते. सामान्य मनुष्याच्या आयुष्यात विज्ञानाचा 
प्रवेश वाफेच्या इंजिनाचा जेव्हा शोध लागला तेव्हा- 
पासुन झाला असे काही लोक समजतात, औद्योगिक 
क्रांतीची सुद्वात या कालखंडापासून झाली असे 
मानळे, तरी वाफेच्या इंजिनाची निर्भिती विज्ञाना- 
मधील कोणत्यातरी एका शोधापासुन झाली असे 
म्हणता येत नाही. या उलट, अगोदरपासूनच अस्ति- 
त्वात असलेल्या वाफेच्या इंजिनाच्या कार्याच्या 
सद्धांतिक मीमांसेपासुन ऊष्मागतिकी या विज्ञानाच्या 
विभागाची सुरुवात झाली, असे म्हणावे लागते. 
इ.स.१८६० नंतर मात्र विज्ञानामधील शोध व त्याचा 
तांत्रिक उपयोग यांमध्ये परस्पर संबंध असलेला 
सापडतो. या विकासावरील काही महत्त्वाचे टप्पे 
पुढील प्रमाणे होते : दूरध्वनी १८८०, जनित्रद्वारा 
वीजपुरवठा १८८२, विमान १९०८, रेडियो 
१९२०, आणवीय ऊर्जा १९४२, दूरदशन १९५०. 
या प्रगतीमागे असलेली तात्त्विक विचारसरणी व 
अत्वेषणपद्धती यांचे परिशीलन लेखाच्या पुढील 
भागात करायचे योजले आहे. विज्ञानामध्ये जे शोध 
लागतात, त्यांमध्ये कोणत्या वैचारिक प्रक्रियांचा 
अंतर्भाव होतो, विज्ञानप्रणीत अन्वेषणपद्धतीची 
वैशिष्टये कोणती, यांविषयीचे विवेचन येथे थोड- 
क्यात केले आहे. 
प्रत्येक जीवमात्राला ज्ञानप्राप्तीकरिता दोन मार्ग 
उपलब्ध असतात. एक असते उपजत ज्ञान जे 
मिळविण्याकरिता प्रयत्न करावा लागत नाही, जे 


ज्ञान जीनद्वारा प्राण्याच्या एका पिढीपासुन दुसऱ्या 
पिढीपर्यंत आपोआप पोहोचवले जाते. ज्ञान मिळ- 
विण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ते प्रत्यक्ष अतुभवाद्वारे 
मिळविणे, हा होय. जन्मलेल्या मुलाला कसे रडावे 
हे शिकवावे लागत नाही. गाईचे वासरू जभ्मल्या- 
पासुन थोड्या वेळातच उभे राहू शकते. झाडाच्या 
पानांनी कोणता आकार घ्यावयाचा, त्याचा र्ग, 
वास कसा असावा या सवं गोष्टी झाडाच्या बीमध्य 
असणाऱ्या जीनमुळे निश्चित होत असतात. उपजत 


प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानाची अद्ली अनेक उदाहरणे देता 


येतात. अनुभवाने शिकण्याची क्षमता स्व प्राण्यांत 
कमीअधिक प्रमाणात सापडते. जनावरांना शिकविता 
यते; पण त्यामध्ये विचारविनिमय करण्याची 
शक्यता नसल्यामुळे, अद्या प्रकारे मिळविलेले ज्ञान 
त्या व्यक्‍तीपुरतेच मर्यादित राहते. लहान मूलसुद्धा 
शिकते; पण मनुष्याने जेव्हा विचाराचे प्रदशंन 
करण्याकरिता भाषा व तिची नोंद करण्याकरिता 
लिपी शोधून काढली तेव्हा एका व्यवतीला आपणास 
मिळालेल्या अनुभवाची अन॒भूती दुसऱ्या व्यक्‍तीस 
करून देणे शक्‍य होऊ लागले. एवढेच नव्हे, तर 
लिपीह्वारा या अनुभवाची नोंद करणे जेव्हा सुरू 
झाले, तेव्हा एका पिढीस मिळालेल्या अनुभवाचा 
कायदा दुसऱ्या पिढीस मिळणे शक्‍य झाले. त्या- 
बरोबरच ज्ञानाचा संग्रह किवा संकलित माहिती 
वाढू लागलो. संग्रहित ज्ञानभांडाराचा सतत वाढणारा 
वारसा हे मनुष्यजातीचे वैशिष्ट्य झाले. ही प्रक्रिया 
इतर जनावरांमध्ये होत नाही किवा वनस्पतीमध्ये 
पण होताना आढळत नाही. . उत्क्रांतिवादाप्रमाणे 
अनुभवजन्य ज्ञानाचे जीनद्वारा प्रेषित होणाऱ्या 
झानप्रकारामध्ये रूपांतर होणे शक्य असते. पुष्कळ 
सश्योधन व प्रयत्न केल्यानंतरसुद्धा अक्या प्रक्रियेबद्दल 
फारच थोडी माहिती किवा तपशील मिळतो. 
त्यामुळे ही प्रक्रिया कोणत्या परिस्थितीत कार्यान्वित 


अनुक्रमणिका 


मनुष्याचा विज्ञान-वारसा 


होते याबद्दल सध्या तरी निठ्चित पुरावा नाही, असे 
म्हणावे लागते. बाह्य प्रेरणेकरवी वनस्पतीमध्ये असे 
जननिक बदल घडवून आणता येतात, यांबद्दल मात्र 
भरपूर पुरावा उपलब्ध आहे. भारतामध्ये व इतर 


देशांमध्ये विविध धान्याकरिता ज्या संकरित जाती. 


तयार करण्यात येत आहेत, त्या क्रियेमध्ये या 
तत्त्वाचा वापर केलेला असतो. प्राणी व मनुष्य 
यांमध्ये अशा प्रकारचे बदल घडवून आणता येतील 
की नाही आणि ते शक्‍य असल्यास घडवून आणावे 
को नाहो, हा विवाद्य प्रश्‍न आहे. त्यामुळे त्याचा 
विचार येथे केला नाही. 

काही थोडे अपवाद सोडता मनृष्याला मिळणारा 
अनुभव हा त्याच्या पंचेद्रियांच्या साहाय्यानेच मिळत 
असतो. यामध्ये निरीक्षणाचा भाग महत्त्वाचा 
असल्यामुळे इंद्रियांपैकी दृष्टी ही विद्वेष महृत्त्वाची 
अशी गोष्ट समजली जाते. आधिभोतिक जगातील 
कोणतीही घटना अवकाश व काल यांच्या संदर्भात 
घडत असते. घटना घडते ती अमुक एका ठिकाणी 
व एका विवक्षित कालखंडामध्ये घडते, असा 
याचा अर्थ असतो. त्यांपैकी अवकाज्याविषयीचा 
अंदाज किंवा त्याविषयीची कल्पना मनुष्याला 
मुख्यत्वेकरून दृष्टीमुळेच मिळते. आनंद, दुःख, 
स्मृती इत्यादींसारखे काही व्यक्‍तिगत संवेदनात्मक 
अनुभव आहेत, को ज्यांना अवकाशाचा संदर्भ देता 
येत नाही. आनंदाचे स्थान अमुक आहे तर दुःखाचे 
स्थान तमुक आहे, असे निर्देशित करणे शक्‍य 
नसल्यामुळे या अनुभूतींना फक्त कालामध्येच 
अस्तित्व असावे असे मानणे प्राप्त होते. कालप्रवा- 
हाची जाणीव कशामुळे होते, याविषयी स्पष्ट 
खलासा अजून तरी उपलब्ध नाही. मनृष्य व त्या- 
भोवतालचे विदव यांमधील संबंध वर्तमानकाळाच्या 
: क्षरधारा द्वारे होत असल्यामुळे वर्तमानकाळात 
घडणाऱ्या घटनांचेच निरीक्षण मनुष्य नेहेमी करू 
दाकतो. अवकाकयाशी असंबंधित असे जसे अनुभव 
आहेत की ज्यांना फक्त कालामध्येच अस्तित्व 
आहे, त्याप्रमाणे कालाझी असंबंधित म्हणजें फक्त 
अवकाशात असणाऱ्या घटना आढळत नाहीत. 

विज्ञान अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक वर्षे आधी 
मनष्यप्राणी अन्‌भवापासून शिकावयास लागला ह 
यानंतर काही काळानंतर तो या अनुभवांची न 


३4 


करून ठेवावयास शिकला. निरीक्षणाने आढळणाऱ्या 
निरनिराळ्या घटना व त्यांमधील परस्परसंबंध 
तो आपल्या कल्पनाशक्तीच्या द्वारे शोधू लागला, 
या प्रक्रियेत जे दोन महत्त्वाचे टप्पे असतात, ते 
लक्षात घ्यावयास पाहिजेत : फूल आणि वास यांचा 
परस्परसंबंध, चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो त्यामुळे 
त्यांमध्ये असलेला परस्परसंबंध या दोन्ही गोष्टी 
निरीक्षण व कल्पनाशक्ती यांच्या साहाय्याने कळतात, 
पण तेवढ्याने भागत नाही. अंधश्रद्धेची सुरुवातसुद्धा 
परस्परसंबंधांच्या प्रचीतीद्वारेच होत असते. अमुक 
एक देव नवसास पावतो असे जेव्हा भक्‍त मानतो, 
तेव्हा त्यामागे अश्या प्रकारची अन्‌भवजन्य प्रचीती 
ही काही प्रमाणात असतेच. भक्ताने काढलेला 
निष्कषे काकतालीय स्वरूपाचा आहे को त्यामागे 
सांख्यिकोय परस्परसंबंधप्रचीती आहे, हा संशो- 
धनाचा विषय असतो. दोन घटनांमध्ये कार्यकारण- 
भाव प्रस्यापित करण्याकरिता त्यांमध्ये सांख्यिकीय 
परस्परसंबंध दाखविणे हा पहिला टप्पा असतो 
आणि येथपर्यंत विज्ञान व अंधश्रद्धा यांमध्ये भेद 
करता येत नाही, सांख्यिकीय परस्परसंबंध प्रस्था- 
पित करण्याच्या निकषाबद्दळ खालील उदाहरणामुळे- 
खुलासा होईल. समजा, आपणास मलेरियावर 
क्विनाइन हे एक गृणकारी ओषध आहे, असे सिद्ध 
करावयाचे आहे. याकरिता मलेरियाग्रस्त अश्या 
सुमारे शंभर (किवा त्यांहून अधिक) रोग्यांस हे 
औषध दिले जाते. मिळणारा परिणाम ओषधामुळेच 
झाला याबद्दल संदेह नको म्हणून हे सवं रोगी 
एकाच नियंत्रित परिसरात ठेवलेले असतात. रोग्यां- 
वैकी' ६०-६५ टक्‍के जण जर बरे झाले, तर क्विना- 
इन व मलेरिया यांमध्ये सांख्यिकोय परस्परसंबंध 
प्रस्थापित झाला आहे, असे मानतात. मलेरिया 
क्विनाइनने कसा बरा होतो, त्यामागे कार्यपरंपरा : 
काय असते यांविषयी या पद्धतीमध्ये बृद्धिपुरस्सर 
अशी काही विचारणा केली जात नाही. 
कल्पनादक्‍्ती ही मनुष्यास मिळालेली एक मोठी 
देणगी आहे. घटनाघटनांमधील परस्परसंबंधाचे 
विष्लेषण तो कार्यंकारणभावाच्या स्वरूपात जेव्हा 
करू लागतो तेव्हा विज्ञानाची खरी सुरुवात झाली, 
असे म्हणता येते. परस्परसंबंधांची सेद्धांतिक उप- 
पत्ती लावण्याचा येथे प्रयत्न केला जातो. त्यापासुन 


२२ 
एक सवंव्यापी तत्त्व मिळविण्याचा प्रयास केला 
जातो. या प्रक्रियेमघील विविध टप्प्यांचे दक्षंन 
पुढील उदाहरणांमध्ये घडते. टायको ब्राहे यांनी 
अन्नेक वष ग्रहांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून त्यांच्या 
गतीविषयी प्रदत्त (संकलित संख्यात्मक माहिती) 
गोळा केला. कल्पनाशक्तीचा उपयोग करून 
मनामध्ये काही सुलभ प्रतिमा गृहीत धरून न्यूटनने 
या सवं प्रदत्तांचा एकत्रित अर्थ लावून त्यापासुन 
व्यापक अ्या गुरुत्वाकषंण या सवेव्यापी तत्त्वाचा 
शोध लावला. संद्धांतिक मीमांसा हा विज्ञानाचा 
एक आवश्यक असा भाग आहे, असे म्हणता येते. 
या मीमांसेमुळे अंधश्रद्धा व वैज्ञानिक सत्य यांमध्ये 
फरक करता येतो. वैज्ञानिक सत्यामध्ये केवळ 
सांख्यिकीय परस्परसंबंध नसुन त्याकरिता एक 
सैद्धांतिक मीमांसा पण उपलब्ध असते. 
वरील प्रक्रियेमध्ये कल्पनाशक्ती व प्रतिमा या 
दोहोंना महत्त्वाचे असे स्थान आहे. ' कल्पनाविलास 
व प्रतिमानिमिती हे दोन्ही मानवी मनाचे मूलभूत 
गुणधम आहेतः सामान्य लोकांचा समज असा 
असतो को, काव्य, चित्रकला, संगीत किवा साहित्य 
इ. मानव्य कलाक्षेत्रांमध्येच कल्पनाविलासाला स्थान 
असते. हा समज बरोबर नाही. विज्ञानामध्येसुद्धा 
कल्पनाविलासाला महत्त्वाचे असे स्थान असते. 
मनुष्याच्या मनात ज्या कल्पना येतात, त्या सत्य- 
सृष्टीमधील़ परिस्थितीने मर्यादित असतात, हे 
म्हणणेसुद्धा बरोबर नाही. उदा,, अणु-आंदोलकाची 
ऊर्जा ही काही ठराविक मूल्येच धारण करू शकते, 
या पुंजसिद्धांतामधील प्लांक यांच्या गृहीताला सत्य- 
सृष्टीमध्ये दाखला मिळत नाही, प्रकाशाला कणाचे 
व॑ तरंगाचे असे दोन्ही गृणधमं आहेत या आधुनिक 
भौतिकीमधील संकल्पनेला दैनंदिन जीवनातील 
अनुभवाचा आधार मिळत नाहो. याउलट, वेल्स 
यांच्या * टाईम मशीन' या कादंबरीमध्ये आईन्स्टाईन 
यांच्या सापेक्षतावादाची बीजे सापडतात, काही 
आधुनिक पाइचात्त्य चित्रकारांच्या चित्रांमध्ये 
आकाश पिवळया रंगाचे असे दाखविले आहे. प्रत्यक्ष 
आकाश पिवळ्या रंगाचे कधीच असत नाही; पण 
चित्रीत त्याला हा रंग दिल्यामुळे त्यामध्ये जो भाव 
वाखंवायचा असतो त्याचा आविष्कांर जास्त स्पष्ट- 
पणे होतो, असा दावा केला जातो. व्यंगचित्रामध्ये 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


हाच परिणाम जास्त भडकपणे दिसुन यतो. व्यंग- 
चित्रामधील आकृती सत्यसृष्टीमधील त्यांच्या प्रति- 
रूपांपेक्षा खूपच वेगळ्या असतात; पण त्या योगे 
काही भावांचे दंन अधिक प्रभावीपणे, अधिक 
भडकपणे करता येते, ही गोष्ट मान्य करावी 
लागते. कल्पना-विलासाकरिता विज्ञानामध्येसुद्धा 
आणखी काही उदाहरणे देता येतात. वस्तूचा 
आकार डोळ्यांनी पाहून आपण त्याचा पडताळा 
मिळवू शकतो, पण आपण त्याची परिमाणे निदेशित 
करण्याकरिता ज्या संख्या वापरतो, त्यांस सत्य- 
सृष्टीमध्ये काहीच स्थान नसते. मनुष्याच्या कल्पना- 
शक्‍तीमधून्त अंक निर्माण झाले आहेत. त्याकरिता 
बेरीज, गुणाकार इं. गणितीय क्रिया त्यांवर केल्या 
जातात. त्या क्रियांमागे कोणत्याही प्रकारचा .तके- 
वाद नाही. निव्वळ अनुभवाने ठरविलेले असे ते 
संकेत आहेत. यांचा उपयोग केला असता आपणास 
सुसंगत अशी उत्तरे मिळतात, एवढेच कारण या 
क्रियेच्या यथाथंतेकरिता देता येते. कदाचित श्‌न्य 
या भंकाला भौतिकीय अथं असू शकेल; पण ७४३ 
यासारख्या संख्येला असा काही अर्थ देणे शक्य होत 
नाही. तुमचे घर व त्याला दिलेला घरक्रमांक 
यांमध्येसुद्धा काही तद्रूपता नाही. भसोतिकोमध्ये 
वस्तुचे द्रव्यमान, तीवरील विद्युतुभार या संकल्पनांना 
सत्यसृष्टीमध्ये काहीच आधार असत नाही. कारण 
या गोष्टी प्रत्यक्ष प्रयोगाने पडताळण्याजोग्या नाहीत. 
या संकल्पनांचा उपयोग केला असता आविष्काराचे 
भाकलन सुलभ होते. त्याचे वणन जास्त नीटस व 
सोंदयंविज्ञानदृष्ट्या जास्त समाधानकारक. होते. 
भौतिकी विषयावरील चर्चेत सौंदये विज्ञानदृष्टी या 
निकषाच्या उल्लेखाने आवचर्य वाटण्याची शक्‍यता 
आहे, म्हणून त्याबद्दल थोडा खुलासा करू या. 
फार पुर्वीच्या काळी सूयंमालेमधील ग्रह पृथ्वी- 
भोवती प्रदक्षिणा घालत असतात, असे गहीत 
घरले जात असे. या ग्रहांची स्पष्ट स्थिती 
म्हणजे आकाशातील स्थात काढण्याकरिता त्यटन- 
पुव काळांत काही गणितीय सुव्ते पण उपलब्ध 
होती. या सूत्रांच्या योगे स्पष्ट ग्रह काढणे हे 
अत्यंत किचकट व कष्टाचे असे काम होते. न्यटनने 
अव्हा सवे ग्रह सूर्याभोवती फिरतात असे गृहीत 
घरले, तेव्हा मिळणाऱ्या गणितीय सूत्रांचे स्वरूप 


मनुष्याचा विज्ञान-वारसा 


सोपे व सरळ असे झाले. आईन्स्टाईन यांच्या 
सापेक्षतावादाप्रमाणे सवं गती सापेक्ष असतात. त्यामुळे 
तुम्ही सुय स्थिर असून पृथ्वी व इतर ग्रह त्याभोवती 
फिरतात असे वणंन केलेत किवा बुध हा ग्रह स्थिर 
असून त्याभोवती इतर सवं ग्रह भ्रमण करतात असे 
म्हटलेत, तर तकंदृष्ट्या ही दोन्ही वर्णने सारख्याच 
यथार्थतेची असतात. पण गणितीय दृष्ट्या या दोन 
वर्णनांमध्ये फरक आढळतो. सुये स्थिर आहे असे 
मानून मिळणारी सुत्रे सरळ व सौंदयेविज्ञानदृष्ट्या 
सरस असतात म्हणून त्यांचा स्वीकार करावा, असे 
भौतिकीचे मत आहे. भौतिकीमध्ये सममिती या 


निकषाचा पण उपयोग केला जातो. याच्या वापरा- 
करिता सौंदयंविज्ञानदृष्टी याशिवाय दुसरे कोणतेही 


समथंन देता येत नाही. दोन वस्तूंमधील गुरुत्वा- 
कषषंणी प्रे रणेकरिता असणारे गणितीय सूत्र घ्या, 
या सुत्राद्वारे ही प्रेरणा या दोन वस्तूंमधील अंत- 
राच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात चलन दाखविते. 
सममितितत्त्वाचा उपयोग केला, तर या चलनाचे 
स्वरूप काही अंशी स्वयंसिद्ध आहे, असे दाखविता 
येते. दोन वस्तंमधील अंतर तेवढेच ठेवून त्यांच्या 
एकमेकांच्या सापेक्ष असणाऱ्या दिशा बदलल्या, तर 
या प्रेरणेचे मूल्य बदलण्याचे काही कारण नाही, 
असे सममितीचे तत्त्व सांगते. त्यामुळे या चलनामध्ये 
अंतराचा व्यस्त वर्ग किवा चतुर्थवात यावयास पाहिजे 
हा निर्बंध येतो. आधुनिक भौतिकीमध्ये निरनिराळ्या 
प्रकारच्या सममितितत्त्वांचा उपयोग करून ऊर्जेची 


अक्षय्यता यांसारखे पूर्वी गृहीत धरण्यात आलेले 
सिद्धांत स्वयंसिद्ध आहेत, असे दाखविण्यात आले 


आहे. पदार्थाच्या अणुकेंद्रात असणार्‍या प्रोटॉन व 
न्यूट्रॉन यांपेक्षाह्ी सुक्ष्म व मूलभूत असे अनेक मूलकण 
आधुनिक भौतिकीमध्ये सापडले आहेत. त्यांचे वर्णन 


करण्याकरिता वापरल्या जाणार्‍या संकल्पना पहा. 
या कणांना द्रव्यमान आहे, विद्युतभार आहे, समता 


आहे, मोहकता आहे, रंग आहे असे वर्णन केले जाते. 
या प्रत्येक संकल्पनेचे संख्येच्या स्वरूपात मापन 
करता येते. काव्यातील भाषा व आधुनिक भोतिको- 
मधील भाषा कल्पनाविलासाच्या दृष्टीने पाहता 
एकमेकांच्या किती जवळ आल्या आहेत, याची साथे 
कल्पना येते. 

कल्पनाविलास जर विज्ञान व अ-विज्ञान या 
दोहोंमध्ये सारख्याच महत्त्वाचे काये करतों असे जर 


ट्ऱे 


मानले, तर या दोन विचारपद्धतींमध्ये फरक कोठे 
आहे, असा प्रश्‍न साहजिकच उद्‌भवतो. परिस्थिती 
अशी आहे को, विज्ञानामधील प्रत्येक संकल्पना 
प्रयोगाने सिद्ध करण्याजोगी नसली, तरी तीबद्दल 
अप्रत्यक्ष परिस्थितिजन्य पुरावा प्रयोगाने मिळविता 
येतो. एक संकल्पना गृहीत धरली, तर तिच्यापासून 
काही अपेक्षा निर्माण होतात, त्यांपासून काहो भाकिते 
करता येतात. प्रयोगशाळेत या भाकितांची प्रयोगां- 
हारे तपासणी करून मूळ संकल्पना सुसंगत आहेत 
की नाहीत, हे पाहता येते. उदा., सापेक्षतावादापासून 
असे कळते को, वस्तूचे द्रव्यमान तिच्या वेगा प्रमाणे 
वाढावयास पाहिजे. इलेक्ट्रॉनचा वेग वाढतो तसे 
त्याचे द्रव्यमान वाढते हे प्रयोगशाळेत प्रयोगांद्वारे 
सिद्ध केले गेले. दोन घटनांमधील कालांतर निरीक्ष- 
काच्या वेगावर अवलंबून असते, हा सापेक्षतावादा- 
पासून मिळणारा दुसरा निष्क्षे पण प्रयोगाने सिद्ध 
करण्यात आला आहे. विज्ञानामधील संकल्पनांना 
असा अप्रत्यक्ष पडताळा मिळत असल्यामुळे चुकीच्या 
संकल्पना आपोआपच नष्ट होतात. न्यूटनच्या काळा- 
मध्ये प्रकाशऊर्जेचे प्रक्षेपण कणाच्या स्वरूपात होते, 
अशी संकल्पना प्रचलित होती. त्यानंतर झालेल्या 
नव्या प्रयोगांनी ही संकल्पना चूक आहे, असे दाख- 
विले गेले. अज्ली परिस्थिती अ-विज्ञानामध्ये आढळत 
नाही; एवढेच नव्हे तर विज्ञानाच्या सवे विभागां- 
मध्ये पण ती सारख्या प्रमाणात सापडत नाही. 
भौतिकी व गणित ही विज्ञानामधील सर्वांत जास्त 
अचूक व निश्‍चित अशी क्षास्त्रे आहेत. याचे स्पष्टो- 
करण करण्याकरिता प्रथम भोतिकी याविषयी 
विचार करू. 

भौतिकीमध्ये मापनाला विदेष महत्त्व असते. 
भौतिकी म्हणजे मापनविज्ञान अश्ली पण त्याची 
वप्माख्या करण्यात येते. भौतिकीमध्पे अक्षाच राशी. 
बहुतांशी विचारात घेतल्या जातात कौ, ज्यांचे मापन 
करणे शक्‍य असते. वस्तूला रंग, वास, आकार 
यांसारखी वैशिष्ट्ये असतात; पण त्यांचे परिशीलन 
भौतिकीमध्ये केले जात नाही. त्यामध्ये वस्तूची 
लांबी, रुंदी, वजन, घनता यांसारख्या गृणधर्मंद्शक 
राशींवरच भर दिलेला असतो. याचा अथे असा होतो 
कौ, मूळ वस्तूच्या ऐवजी गणितीय कृत्याला सुलभ 
असे त्याकरिता एक प्रतिरूप गृहीत धरून, वस्तूची 


अनुक्रमणिका 


२४ 


वर्तणूक, गती इ, गोष्टींबद्दल आपण भाकीत करीत 
असतो. सत्य व प्रतिरूप किवा गृहीत धरलेली प्रतिमा 
यांमध्ये संपूण एकरूपता होणे कधीच शक्‍य नसल्या- 
मुळे त्यावरून वर्तविलेले भाकीत पण संपूर्णपणे अचूक 
असणार नाही हे स्पष्ट आहे. ही परिस्थिती लक्षात 
घेऊन भोतिकीमध्ये अंतिम सत्य नसते, असे विधान 
बऱ्याच वेळा केले जाते. प्रदत्ताचे प्रमाण जसे वाढते 
तसे प्रतिरूप व मूळ वस्तू यांमधील फरक अवड्य 
कमी होतो; पण तो संपूर्णपणे कधीच नष्ट होत 
नाही. बऱ्याचशा प्रमाणात प्रदत्त अचूक स्वरूपात 
मिळाल्यामुळे भोतिकोमधील मीमांसा ही नेहमीच 
गणितोय स्वरूपात मांडली जाते. ज्या आविष्काराचे 
वणेन करण्यास शब्द अपुरे पडतात, त्यांचे अगदी 
यथार्थे वर्णन गणितीय सूत्राद्वारे करता येते. 
प्रत्यक्ष निरीक्षण व गणितीय विश्‍लेषण यांची 


अतुट जोड भोतिकोमध्येच मिळते. खगोलशास्त्रात 
पण गणितीय मांडणी असते; पण त्या शास्त्रात 
निरीक्षणक्रियेमध्ये कमतरता असते. पृथ्वीवरील 
प्रयोगशाळेत नियंत्रित परिसर-परिस्थितीमध्ये 


ज्याप्रमाणे निरीक्षण करता येते, त्या प्रकारचे निरी- 
क्षण अवकाशामधीळल जडवस्तूंवर करणे शक्‍य 
नसते. रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र 


किवा वैद्यक ही विज्ञानाची महत्त्वाची अंगे आहेत. 
यांमध्ये निरीक्षण मोठ्या प्रमाणात करता येते; पण 
त्याकरिता बहुतेक वेळा गणितीय मांडणी किवा 
मापन शक्‍य नसते. उदा. स्टाचंद्रव्यामध्ये आयोडिन 
मिसळले असता एकदम जाटू होऊन द्रवाचा रंग 
निळा होतो. याकरिता गणितीय मीमांसा देणे शक्‍य 
नसते. प्राणिशास्त्रामध्ये सुश्म निरीक्षण करून त्याच्या 
शारीरिक रचनेबद्दल खूप तपश्लीलवार अशी माहिती 
मिळविली जाते. अक्याच प्रकारचे संशोधनकार्य 
वनस्पतिशास्त्र किवा वेद्यक यांमध्ये पण केले जाते. 
पण याकरितासुद्धा गणितीय मीमांसा देणे शक्‍य 
नसते. जेविक शास्त्रामध्ये तर हा फरक आणखी 
प्रकर्षाने जाणवतो. एका टोकास आकाशातील 
ग्रहाच्या गतीचा आकृतिबंध लक्षात आणा, लंब- 
काचा गतिमार्ग ध्यानात आणा व दुसऱ्या टोकाला 
एक शेळी ज्ेतात चरत आहे तेव्हा होणाऱ्या तिच्या 
गतीचा आकृतिबंध लक्षात आणा म्हणजे या दोन 
प्रकारच्या विज्ञानविभागांमध्ये केवढा फरक आहे, 
हे ध्यानात येईल, विज्ञानाच्या सर्व विभागांमधील 


अनुक्रमणिका 


नेवभारत 


जुले, १९८३ 


परिस्थिती सारखी नाही हे त्यावरून समजून येते. 
परिस्थितीचे स्वरूप अशा प्रकारे विभिन्न असल्या” 
मुळे विज्ञानाची अश्वेषणपद्धत सर्व शाखांकरिता 
सारखी नाही, असे म्हणावे लागते. विविध विभागां- 
तील पद्धतींचा साकल्याने विचार करून त्यांमध्ये 
पुढील मूलभूत घटक आहेत असे कळते : १) निरी- 
क्षण, २) मापन, ३) प्रत्यक्ष प्रयोग, ४) गणितीय 
मीमांसा/तकंवाद. या गोष्टी फक्त विज्ञानामध्येच 
वापरल्या जातात असे ठामपणे म्हणणे कठीण दिसते. 
मध्ययुगीन किमयाकार प्रयोग करीत असत. 
ज्योतिषाचा निरीक्षणावर भर असतो. गवंडी, 
सुतार यांसारखे तंत्रज्ञ मापनाचा उपयोग करतात. 
तर तत्त्वज्ञानी व भूमितितज्ज्ञ तकेवाद व गणितीय 
मीमांसा यांवर आपले निष्कषे आधारित असतात. 
त्यामुळे विज्ञानप्रणीत अक्षी एक विश्षिष्ट पद्धत 
आहे, असे म्हणणे कठीण दिसते. भौतिकीमध्ये 
प्रयोग, निरीक्षण, मापन व गणितीय विइलेषण 
यांवर भर दिलेला असतो. रसायनशास्त्र किवा 
जेविक विज्ञाने यांमध्ये निरीक्षणाला अधिक महत्त्व 
दिलेके असते. खगोल्शास्त्रामध्ये प्रयोग करणे शक्‍य 
नसल्यामुळे तेथे निरीक्षण व तकंवाद यांना महत्त्व 
प्राप्त होते. अशा प्रकारे विचार करिता विज्ञानाचे 
दोन विभाग आहेत असे म्हणता येते. एका बाजस 
भोतिकी व गणित यांसारखी अचूक व निठ्चित 
शास्त्र, तर दुसर्‍या बाजूला वैद्यक, प्राणिशास्त्र 
पा मे आहेत, असे म्हणावयास 

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते को, विज्ञान- 
प्रणोत एक विशिष्ट अज्ली पद्ध ति-मीमांसा आहे, 
असे दिसत नाही. त्यामुळे मानव्य व विज्ञान यांमध्ये 
स्पष्ट त निश्‍चित अज्ञा सीमारेषा आहेत, असे 
समजणसुद्धा शक्‍प होत नाही. मानवप्राण्याच्या 
वतणुकीवर आधारित अशा अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र 
यासारख्पा मानव्पाच्या ज्या शाखा आहेत त्या 


विज्ञानाच्या जवळ येतात; तर विज्ञानामध्ये वेद्यक, 
प्राणिशास्त्र यांसारखे विभाग आहेत, ज्यांमध्ये 
मिळणाऱ्या निष्कर्षांमागे सैद्धांतिक मीमांसा अनेक 
वेळा नसते. ही शास्त्रे मानव्याच्या अधिक जवळ 
असतात, कल्पनाविलास हे समाईक सुत्र मात्र मनु- 


ष्याच्या या सर्वे प्रकारच्या बौद्धिक व्यवहारांच्या 
मुळाशी आहे, असे म्हणता येते, 


वज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गोंडी गोत्रनामे आणि त्यांचे सांस्कृतिक संदर्भ 


भुजंग मेश्राम 


आदिवासींनी आपल्या लोककथा, लोकगीते, दंत- 
कथा, स्थळनामे, कुळनामे इत्यादींतुन पिढ्यान्‌ 
पिढ्या आपल्या संस्कृतीची जपणूक केलेली आहे. 
अश संस्कृतीचा अश्यास व संशोधन करायचे म्हटले, 
तर निव्वळ पुस्तकी संदभ तोकडेच पडतील; त्यांचे 
लोकसंचित मात्र फार मोलाचे ठरेल. 

स्थळनामे आणि गोत्रनामे ह्या न बदलणाऱ्या 
गोष्टी आहेत. ह्या नामांमधूनसुद्धा बरेच आदिवासी- 
संस्कृतीसंबंधीचे संदर्भ हाती येतात. नावात काय 
ठेवलेय, असे इथे आपण म्हणू शकत नाही; कारण 
गोंडी शब्दावलीत प्रत्येक नावाला स्वतंत्र अर्थ व 
संदर्भ आहे. उदाहरण म्हणून भापण “तूप ' हे नाव 
घेऊया. तूप हे दुधापासुन बनते, एवढे आपल्याला 
ठाऊक आहे. पण त्याला तूप हेच नाव का ? ह्याचे 
उत्तर आपण देऊ शकणार नाही. 'तूप' ह्या 
शब्दाची फोड करूनही ते शक्‍य नाही. गोंडी भाषेत 
मात्र दोन्ही गोष्टी शक्‍य आहेत. गोंडीत तुपाला 
'वालनिय? म्हणतात. पाल म्हणजे दूध, निय म्हणजे 
तेल. (पाल--नियँच्पालनिय) ह्याचा अर्थे दुधाचे 
तेल, म्हणजे तेल म्हणजे तूप. गोंडीतल्या शब्दांची ही 
वैशिष्ट्यपूर्ण घडण विचारात घेतली तर गोंडी गोत्र- 
नामांच्या साहाय्याने आपल्याला गोंडी संस्कृतीच्या 
म्‌ळ इतिहासाकडे जाता येईल, 

गोंडांच्या आडनावांमध्ये चार कुळे आहेत. चार- 
देवे-पाचदेवे-सहादेवे आणि सातदेवे. ह्यांना गोंडीत 
अनुक्रमे नालवेन-सियवेन-सारवेन-येडवेन ही नावे 
आहेत. गोंडांचे २२ देव ह्या कुळांमध्येच विभागले 
गेळे आहेत. चार -- पाच श॑ सहा ५ सात < बावीस 
अशी ती विभागणी आहे. ह्या विभागणीमध्ये विविध 
अर्थपुर्ण संदर्भ देणारी आडनावे आहेत. 

उदाहरण म्हणून ' आत्राम ' हे सहादेवे कुळातील 
गोत्रनाम पाहू. आत्राम हे आडनाव ओरिसापासून 
ते आंध्र प्रदेशनमराठवाड्यापर्यंत सावंत्रिक दिसते. 

न. भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


अशा आडनावांमधून, आगामी पिढ्यांसाठी पूर्व- 
पिढ्या सांस्कृतिक संदेशाचे हस्तांतरण करीत आल्या, 
आत्राम हे त्याचेच उदाहरण, गोंडीत * आतर्‌ ' 
म्हणजे सोने आणि “ आम ' म्हणजे “हो, “* बन 
(आतर्‌ -- आम > आत्राम) अश्ली मांडणी केली, 
कौ लगेच अथे सापडतो. सोने हो, सोन्यासारखा हो, 
मूल्यवान हो, मोठ्या मानाचा हो, असा अथं त्यात 
सापडतो. सोने हे मूल्याचे प्रतीक म्हणून समोर येते. 
म्हणूनच को काय, गोंडांच्या जीवनात कलाकुसरीच्या 
दागदागिन्यांना फार महत्त्व आहे. त्यांच्या दाग- 
दागिन्यांची तुलना काही संशोधक. मोहंजोदारो 
येथील दागदागिन्यांशी करतात ते गैर नाही. 
मोहुंजोदारो येथे सापडलेल्या नतेकीच्या दागिन्यां- 
सारखे दागिने, मूर्तीवरील कलाकुसर, दागिन्यांच्या 
मुद्रा आणि डोक्यावरील शिंगे आजही गोंड स्त्री- 
पुरुषाच्या अंगावरील दागदागिन्यांशी सर्वार्थाने 
मिळतीजुळती आहेत.' असो. 

खुद्द गोंडांच्या तोंडून ' आत्राम ' ह्या गोत्रनामा- 
बद्दल एक दंतकथा ऐकायला मिळते. एकदा मोठ्या 
देवाने (फेर्सा पेन) गोंड देवांना व इतर देवांना 
जेवायला बोलावले. फेर्सा पेनने गोंड देवांना खास 
जागेत बसविले. पण जेवण कसले तर गोड ! गोंड देव 
मांसाहारी. त्यांची परीक्षा घ्यावी म्हणून एक खार 
त्याने गोंड देवांच्या पंगतीपुढे सोडली. खार पाहून पोंड 
देवांच्या तोंडाला पाणी सुटले व फेर्सी पेनने दिलेले 
स्वादिष्ट जेवण सोडून ते खारीमागे लागले. खार 
रानातून पळत पळत एका याडीनामक गुंफेत शिरली. 
त्यामागोमाग गोंडदेव पण शिरले. हे पाहून मोठ्या 
देवाला राग आला आणि त्याने शिक्षा म्हणून गुंफ- 
द्वारावर एक शिळा ठेवून दार बंद केले. ही गोष्ट 
गोंड देवांच्या, पहांडी कोप्पा लिंगानामक मामाला 
कळाली. तोच गोंडी संस्कृतीचा आद्य पुरुष. शोधत 
शोधत तो तिथे आला आणि मोठ्या चातुर्याने त्याने 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी | 


कास संस्थेद्वारे | 


संगणकीकृत 


२८ 


त्यांची सुटका केली. ह्यांना धनेगुडानामक आपल्या 
गावी जायचे होते.. पण समोर समुद्र होता. तेव्हा 
समुद्र पार करण्याच्या. सोयीसाठी गोंड देवांचे चार 
समूह पाडले व पैलतीरी एकत्र भेटण्याचे ठरले. 
गोंडदेव मामाचा आश्षीर्वाद व संदेश मागू लागले. 
कारण समुद्र पार करणे म्हणजे कठीण कांम. एका 
टोळीला त्याने एक सोन्याचा बाण दिला व म्ह्टले 
* अंत्राम्ट ! * म्हणजे ह्या सोन्यासारखे व्हा ! सवं- 
प्रथम तो समुद्र ओलांडून आत्राम गेले व ते मानाचे 
ठरले. म्हणून तेव्हापासून ' आत्राम ! हे गोत्रनाम ते 
लावू लागले. ' 
. अशा प्रकारची गोत्रनामे निसर्गातील गोष्टींशी, 
झाडांशी, सांस्कृतिक व धामिक जीवनाशी संबंधित 
आहेत. “ दुर्वे ! हे गोत्रनाम असेच आाहे. भाज त्याचे 
रूप * धृव ' असे आहे. | 
" “धुर्वे 'मथवा ' दुर्वे! शब्दाचा अर्थी पाहता 
(हूरन-अवे) असा पोंहिला तर अर्थ लवकर लक्षात 
येईल, गोंडीत ' दूरसमाळ ? म्हणजे सरकवणे. दुरसा 
म्हणजे संरॅकव. दुर म्हणजे पुढे नेणे. ' अवे ' म्हणजे 
जिंकणारा योद्धा, तेव्हा ' दुर्वे ' ह्याचा अर्थ पुढे 
नेणारा, भरभराट करणारा असाच असावा असे 
वाटते. काही गोंडी गोत्रानामांच्या झेवटी * आम हा 
प्रत्यय दिसतो, तो संदेशात्मक असा शब्द आहे. ' हो', 
“ बन? ह्या अर्थाचा. 
पोयाम > (पोया ऱ्फुलणे, पसरणे) फुलता हो. 
टेकाम > (टेका > साग ) सागासारखा हो. 
मर्कामे >> (मर्का > आंबा ) आंब्यासारखा हो. 
पुम्रास > (तुमरी ऱ्पतेंदु) तेंदूसारखा हो. 
पेंदाम > (पेंदा >< देवाचा ) देवाचा हो. 
वरील गोत्रनामांमध्ये फुलणे/पसरणे, साग, 
आंब्याचे झाड, तेंदू, देव ह्यांचा उल्लेख आला आहे. 
पोयाम संदर्भातही * भात्राम ? भाडनावाचीच दंत- 
कथां आहे. चारदेवे असलेल्या टोळोने पहांडी कोप्पा 
लिग्रांकडून भाक्षीर्वाद वा संदेश मागितला. पहाडी: 
कोप्पा छिंगांची नजर समुद्रावर होती. समुद्रावरून 
वाफेचे ढंग वरं जात होते. आभाळात ढगांनी गर्दी 
केळी होती. त्यांकडे पाहून लिंगा हसला. आणि तो 
म्हणाला “पोयाम्ट ! '. ढंग हे फुलत्या फुला'चं प्रतीक 
म्हणूनच. त्यांनी मानल असावं. ढगांसारले पसरून 
दी धरती फुलंवा अंसा अंथ त्यात असांबा, म्हणजेच 


नवभारत 


जुले, १९८२ 


* कष्टाची फुले व्हा? हा आहय गभित असावा, 
साग आणि आंबासुद्धा गोंडांमध्ये पुजनीय वृक्ष आहेत. 
ह्या झाडांना त्यांच्या धाभिक कार्यात फार महत्त्व 
आहे. साग हा झाडांचा राजा. एका गोंडी टोकन 
गीतात त्याची साक्ष येते. म्हणून ' सागासारखे व्हा 

हा पवित्र संदेश आहे. निसर्गामधन आपल्या जीव- 
नात विविध अर्थ घेणे आणि निसर्गाशी आपले नाते 
जपणे हे गोंडांत दिसते. * वुइके ' हे सहादेवे कुळा- 
तोल एक गोत्रनाम आहे. वाघ हे त्यांचे कुलदवत 
आहे. ह्या दोन्ही गोष्टींचा मिलाफ त्या शब्दाच्या 
अर्थात आहे. ' वयुक ? म्हणजे ' आ5 वासणे किंवा 
ओरडणे ' आणि ' इक्रे ह्या प्रत्ययाचा अर्थ * कर- 
णारा ', वुइके म्हणजे ओरडणारा / डरकाळी फोड- 
णारा वाघ. वाघाचे हे लक्षण असल्याने त्यास 
'वृकाल/बुकाल ' असे संबोधतात. 'वाघाई' नावाची 
गोंडांची देवतासुद्धा आहे. पुर्वीच्या गोंड राजाचे 
चिन्ह वाघ हेच आहे. व्यंकटेश आत्राम म्हणतात 
की, हत्तीवर झेपावणाऱ्या वाघाचे कोरीव शिल्प 
प्रत्येक गोंड राजाच्या किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावर 
आहे' मोहंजोदारोत वाघाच्याही मुद्रा सापडल्या 
आहेत. वाघ हे वुइकेंचे कुलदैवत. मोहुंजोदारोतील 


. वाघांची शिल्पे ही गोंड लोकांचीच देवते असावीत 


असा तके करता येतो. ह्यावरून 'वुइके' हे आडनाव 
किती प्राचीन असून ते मोहंजोदारोचे नाते जपून 
ठेवते ह्याला महत्त्व आहे. 

मागे गेलेले * पेंदाम ! हे गोत्रनाम राहिले. भाऊ 
मांडवकर म्हणतात की, ' पेंडा शब्दाचा गोंडीतला 
अर्थ * गुद ' आहे. पेंडामचे उत्तररूप पंधाम असून 
ह्या आडनावात विकृत अर्थ आहे हे पाहून काही 
लोक “* पंघरे ! हे सुधारित रूप वापरतात.“ 

पेंडाम किंवा पिडम ह्या शब्दाचा अथे बघणे 
आवश्यक आहे. * पेन ' म्हणजे देव. * पेन ? शब्दाला 
“डा हा प्रत्यय लागला असुन ह्या शब्दाला 
स्त्रीन्योनी हा अथ आहे. लिंगपिडाचाच हा अर्थ 
असावा. व्यंकटेश आत्राम ह्यांचेही हेच मत आहे. 
'लिंगददेवहो ' “पिड हो हाच अर्थ ग्रभित असावा 
असे दिसते, | 

* कोवे * ह्या आडनावाची कथा वेगळीच सांग- 
ण्यात येते, ' चारदेवे' कुळातील लोक पहाडी कोप्पा 
छिंगासोबत समुद्र पार करून येताना त्यांना एक 


अनुक्रमणिका 


गोंडी गोत्रनामे आणि त्यांचे सांस्छतिक संदर्भ 


कासव भेटले. कासवाने पैलतीरी नेण्याचे आश्‍वासन 
दिले. मध्ये गेल्यावर कासवाने त्यांना खाण्याचा 
प्रयत्न केला. चारदेव्यांनी कासवाचे डोके त्याच्या 
शरीरात दाबले. तेव्हापासुन कासव आपले डोके 
लपवते अशी गोंडांची श्रद्धा आहे. कासवाने 
टाकल्यावर चार भावांची पाण्यात धडपड सुरू 
झाली. शेवटी एका माकडाने पिवूर वेल पाण्यात 
टाकली. ह्या वेलीला पकडून ते किनाऱ्याला लागले. 
कृतज्ञतेच्या भावनेतून त्यांचे एक घराणे कोवे 
( कोवे < माकड ) म्हणून ओळखले जाऊ लागले. 
*कोवे ' शब्दाचा गोंडी अथंसुद्धा समर्पक असा आहे. 
गोंडीत अरण्याला * केअ ” किंवा * कोन * म्हण- 
तात. कोअ--अवे > कोवे. कोअ म्हणजे अरण्य. 
आणि अवे म्हणजे तुडवणारा, ओलांडणारा. अरण्य 
तुडवणारा -> अरण्य फिरणारा / हिडणारा असा 
त्याचा अथ आहे. माकडाचे हे नावही अर्थपूर्ण आहे. 

' मंडाळे ' हे गोत्रनामसुद्धा वेगळेपणाचा नमुना 
आहे. त्याचा अथ आश्रयदाता. मंडा म्हणज 
मांडव, आळे म्हणने असणारा, सारखा. मंडाळे 
म्हणजे मांडवासारखा हा अथे त्यातून निष्पन्न होतो. 
मांडव ही गोंडांची, धार्मिक विधींत महत्त्वाची बाब. 
मांडव सावली/आधश्रय देतो. मांडवाला गोंडांनी 
आददो मानलेला दिसतो, साध्या मांडवापासून 
_ ६ आश्रयदात्याची ? कल्पना किती अचूकपणे सिद्ध 
होते. 

“ तलांडे ! हे गोत्रनाम गोंडांमध्ये विष्षेष प्रसिद्ध 
आहे. नायक/निमंत्रक ( घट्यां ) म्हणून गोंडांच्या 
गुडाशासनात हे प्रसिद्ध आहेत. गोंडांच्या लग्न, 
सोयरीक, न्यायनिवाड्यांत व धामिक कार्यांत 
» तलांडे ' ह्यांचा मोठा सहभाग, जवळ जवळ 
£ तलांडे ! हा न्यायपंचायतीचा प्रमुखच असतो. 
“ तलांडे'चा अथ पाहता हे तंतोतंत जुळते. तला 
म्हणजे डोके. आंडे म्हणजे वाली, असणारा, 
( तला--आंडे > तलांडे ) तलांडे म्हणजे डोकं 
असलेला -> बुद्धिमान, इत्यादी, हुशार माणसाकडेच 
त्यायाची कामे असतात. न्यायदानाला, सल्ल्याला 
बद्चिमत्तेचा निकष असतो. 

* आता 'पेंदोर”* ह्या गोत्रनावाची चर्चा करू, 
* वेंदोर ' हे गोंडी देवदेवतांजवळ पुजारी अथवा 
पुरोहिताचे काम करतात. गोंडांच्या धार्मिक क्षेत्रात 


२७ 


ह्यांचा मान मोठा. मयतीपासून लग्नापर्यंत ह्यांचा 


सहभाग असतो. पेन म्हणजे देव. आणि : दोर! 


म्हणजे चा, ची, चे. (पेन -- दोर - पेंदोर) 
: देवाचा ' किंवा “ देवापुढचा ' असा त्याचा अथं 
होतो. देवाची पुजा करणारा असा देवाचा माणूस 
अह्ली त्याची गोंडी व्याख्या असावी असे दिसते. 
म्हणून “ पेंदोर ' गोत्रनाम समरपेक वाटते. 

* मेस्राम ' ह्या गोत्रामागील अथंसुद्धा वैशिष्टय- 
पुणे व प्रतीकात्मक आहे. गोंडीत ' मेसर ! 
म्हणजे नाक. आणि आम म्हणजे हो. नाका- 
सारखा हो -> नाक हो -> नाकवान हो असा 
त्याचा अर्थ आहे. वाक्‌प्रचारात आपण नेहमीच 
बोलतो, ' मुंबई हे महाराष्ट्राचे नाक.आहे ! *. 
वाक्‌प्रचारातील नाकाचे महत्त्व जसे संकेतात्मक, 
तसेच गोत्रातील नाकही प्रतीकात्मक आहे. नाकवान 
असणे हे. नेतिक मोठेपणाचे लक्षण मानले जाते. 
त्यामुळे ह्या गोत्राला वेगळेपण प्राप्त हेोते.' काही 
गोंड हे गोत्रनाम * मेसराम ' असे. लिहितात, आम 
ऐवजी रामचा उल्लेख आल्याने काही आडनावाचे 
हिंदूकरण झाल्यासारखे वाटते. ह्याचा परिणाम म्हणून 
की काय, गोंड अभिवादन करताना “ चोहोयळ्िंगो' 
ह्या त्यांच्या गोंडी अभिवादनाऐवजी एकमेकांना 
: रामराम ' म्हणतात. काही संशोधकांनी गोंड 
रामाची पुजा करतात असे लिहिले. परंतु ओरिसा 
ते मध्यप्रदेशात गोंड रावणाची पूजा करतात व 
रावणाला पूर्वज मानतात. त्यांच्यात रावणाच्या 
वंशाची नावे ठेवण्याची प्रथा आहे. हेच लोक 
रामाचा सेवक मारुती ह्याची प्रतिमा करून तिचे 
कुऱ्हाडीने तुकडे करून ते जाळतात. कदाचित 
मारुती आर्यांच्या आहारी ग्रेला हे त्यांना आवडले 
नसावे. 

राजवाड्यांनी तर लिहिले की, राम हा खनी- 
कमंकुशल आये होता व तो आपल्या शेकडो बाणांनी 
एतद्देशीय रानटी भिल्ल, गोंड, कातकरी वगेरे 
लोकांचा नायनाट करी व त्यांपैकी कित्येकांना शूद्र 
करून आपली काबाडकष्टाची कामे करवी. ह्या 
सवे गोष्टींचा अथ असा की, 'मेस्रांम ' मधील 
: राम? हो प्रत्यय असणे शक्‍य वाटत नाही. 
मात्र हेच गोत्रनाम विद्मभे व मध्यप्रदेशातील 
महार जातीत दिसून येते. फार पूर्वी ह्या दोन 


अनुक्रमणिका 


२८ 


जमाती एकत्र किवा एका जागी आल्या असाव्यात 
किवा त्यांचा एकमेकांच्या संस्कृतीशी काही संबंध 
असावा. कारण काही गोंड गोत्रनामांशेवटी गोंडीत 
* नाक हा प्रत्यय येतो, तसा महार गोत्रनामांच्या 
शेवटीसुद्धा लागतो. उदा., 

( गोंडी गोत्रनामे ) -> कोटनाक, 
किनाक, किलनाक 

(महार गोत्रनामे) -> रायताक, सायनाक वगेरे. 

गोंडीत अथ पाहता कोट म्हणजे बुरुज, जुड 
म्हणजे समूह आणि किन्न म्हणजे थंड पाणी व 
किलना म्हणजे ओरडणे. ह्या सगळ्या शब्दांच्या 
अर्थासोबत * नाक? हा प्रत्यय आला आहे. एक तर 
“नाक? ह्या प्रत्ययाने दोन्ही जातींमधील गोत्रनामांचा 
संबंध दिसतो आणि दुसरे, दोन्ही संस्कृतींबद्दळ संदर्भ 
मिळतात. गोंडीत नाक म्हणजे मी, मला. स्वतःला 
नाक म्हणणारे गोंड स्वत.ला किल्ला, समूह, पाणी, 
आकाश ही विक्षेषणे गोत्रांतुत लावताना दिसतात. 
: नाक? हा ' नाग” शब्दाचा अपभ्रंश आहे असे 
अनेक संशोधक मानतात. त्यांत डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर, इरावती कव, शं. बा. जोशी व 
व्यंकटेश आत्राम ह्यांचा समावेश आहे. इतिहासचायं 
राजवाडे म्हणतात - 


संदर्भ : 


जुडनाक, 


नवभारत 


जुळे, १९८३९ 


नाग-शूद्र अतिशद्र म्हणजे आज ज्यांना महार 
वर्गरे म्हणतात. त्यांच्या नावापुढे नाग > नाक 
हा प्रत्यय अद्यापही दिसतो, उदा, रायनाक, 
सायनाक.' 


निव्वळ गोत्रांतुनच नागाचा उल्लेख येतो, असे 
नाही तर गोंडांच्या लोककथा, गीते, देवदेवता 
ह्यांतून ते नाग असल्याचा दाखला मिळतो. पचिम 
विध्य व सातपुड्यातील गोंड नाग वंश्याचे असावेत, 
कारण गोंड आपला नागाशी संबंध सांगतात.!* 


राजवाडे म्हणतात, नागलोक फार पुरातन काळा- 
पासून सर्पपुजक व वनदेवताभजक होते. 


अनार्यांचे दोन प्रकार होते. एतहेशज व बहीदेशज. 
एतहेंशज अनार्यांत नागलोक येत. म्हृणजे कोल, 
भिल्ल, कातकरी वगेरे येत." 


ह्या सगळ्या उहापोहावरून गोंड हे नागलोक 
होते हेही स्पष्ट होते. आजवर गोंडांचे राहणीमान, 
त्यांचा वेश, त्यांची नृत्ये ह्यांवरच वरपांगी संशोधन 
झाले आहे. गोत्रनामे, स्थळनामे, लोकगीते व 
शब्दावली ह्यांच्या साहाय्यानेही गोंडी संस्कृतीच्या 
अंधारात असलेल्या इतिहासाचा आणखी भाग 
प्रकाशात येईल असा दृढ विश्वास वाटतो. 


१. मोहंजोदारो ही गोंडांची राजधानीच, व्यंकटेश आत्राम, लोकमत पुरवणी, ४ आवटोबर 


१९८२, पृ. २. 


2 


३, 
श्र्टर, पृः 'कर, 

४. 

१९८२, पृ. २. 

आदिम, भाऊ मांडवकर, पृ. ४५. 


रावणाची लंका भोरिसामध्ये होती ! 
प. १०, 


* गोंडी भाषेची वाडूमयीन मूल्ये, भुजंग मेश्राम, गोदावरी टाइम्स, 
मोहंजोदारोतील शिल्प आणि गोंडी संस्कृतीचे संदर्भ, व्यंकटेश आत्राम, नवभारत, फेब्रव 
6 २ 


मोहंजोदारो ही गोंडांचो राजधानीच, 


१५जानेवारी १९७८, पृ. २ 


गरी 


व्यकट आत्राम, लोकमत पुरवणी, ४ आक्टोबर 


गोंड जमात, प. सु. मोरे, अस्मितादर्श दिवाळी ७८, प. १३४ 
” बाळासाहेब आरेकर, राजधानी, १९ मे १९८१, 


च 


८. राधामाधव विलासत्तंपु- वि. का. राजवाडे, पू. १७४. 


“* 


९, राधामाधव विलासचंपू, वि, का. राजवाडे, पृ. १८६. 
१०, मराठी लोकांची संस्कृती, इरावती कर्व, पृ, २२५. 


> 


११. राधामाधव विलासचंपू, वि, का. राजवाडे, पू, १८४, 
१२, भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास, वि. का, राजवाडे, प॒. ३, 


*२--:चचच%%७----->-> 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पञ्चतन्न्न 


गणेश थिटे 


अभिजात संस्कृत साहित्यातील पळ्चतंत्र हा एक 
बोधकथांचा (फेबलू) महत्त्वाचा संग्रह आहे. ह्या 
ग्रंथाचे एक अध्ययन प्रस्तुत निबंधात केले आहे. हे 
करताना बोधकथांची काही जुनी स्वरूपे पाहणे 
दृष्ट ठरेळ. बोधकथांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे 
त्यांमध्ये मानवतेवर प्राणी (पशु, पक्षी इत्यादी) हे 
व्यकती म्हणून वावरताना दिसतात. अशा प्रकारे 
प्राण्यांचा कथानकांतील व्यक्‍ती म्हणून उपयोग 
केलेला आपणास वैदिक साहित्यातही दिसतो. उदा- 
ह्रणाथं, त्रइगवेद १०.१०८ ह्या सुकतात सरमा ह्या 
कुत्रीचा उल्लेख आहे. पणींनो चोरलेल्या आणि 
लपवलेल्या बृहस्पतीच्या गाई सरमा शोधून काढते. 
तिला पणी काही लाच देऊ करतात; पण सरमा तिचा 
स्वीकार करीत नाही. ह्या संदर्भातील सरमा आणि 
पणी ह्यांच्यातील संवाद प्रस्तुत सुकतात आला आहे. 
येथे एक कुत्री मानवी स्त्रीप्रमाणे बोलते हा मुद्दा 
लक्षात घ्यावा. त्र्ग्वेद १०.८६ ह्या सुकतात इंद्र, 
इंद्राणी आणि वृषाकपि (हा वानर) ह्यांच्यातील 
संवाद आहे. येथे वानरही संवादात ,भाग घेते ही 
गोष्ट बोधकथांशी सदृश आहे. 

ब्राह्मणग्नंथांत कमेकांडाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी 
अनेकदा काही कथा दिलेल्या असतात. ह्या कथां- 
मध्येही बोधकथेची काही वैशिष्ट्ये दिसतात. उदा- 
हरणा्थे, गवामयन ह्या सत्राचे मूळ सांगताना पुढी ल- 
प्रमाणे कथा दिली आहे: गाईंनी एक वर्षाचे सत्र 
करण्यास. सुरुवात केली. त्यावेळी दहा महिने 
झाल्यावर गाईंना शिंगे फुटली. तेव्हा काही गाईंनी 
आपण कृतकृत्य झ्षालो असे समजून सत्र सोडून दिले. 
पण दुसऱ्या काही गाईंनी सत्र चालूच ठेवले. त्यांची 
शिंगे पडली पण त्यांना सर्व अन्न प्राप्त झाले (तांड्य- 
महात्राह्मण ४.१.१-२; जैमिनीय ब्राह्मण २. २७४३ 
ऐतरेयब्राह्मण ४.१७). ह्या कथंत तात्पय स्पष्टपणे 
सांगितले नसले, तरी ते सूचित झाले आहे. ते असे, 


अनुक्रमाणिका 


की जो एखादी गोष्ट हाती घेतल्यानंतर पुर्णपणे 
पार पाडतो तो शेवटी मोठे यश मिळवतो. 

मात्र दुसऱ्या एका कथेमध्ये तात्पर्य स्पष्टपणे 
सांगितले आहे; परंतु तेथील व्यक्‍ती प्राणी नसुन देव 
आणि असूर आहेत. हो कथा शतपथ ब्राह्मण ५.१. 
१.१ येथे आली आहे. तेथे असे म्हटले आहे, को देव 
आणि असुर हे दोघेही प्रजापतीचे पुत्र होते. असुर 
हे अतिशय गर्विष्ठ, स्वार्थी होते. ते म्हणत, आम्ही 
कुणाला आहुती द्यावी ? आणि असे म्हणून स्वतः- 
च्याच मुखात आहुती टाकत. त्यामुळे ते नष्ट झाले. 
ह्या कथेचे तात्पय म्हणून पुढील वाक्य आले आहे, 
परौभवस्य हेतन्मृखं यदतिमानः - अति मान हेच 
पराभवाचे मुख. ह्या कथेच्या उत्तरार्धात देव मात्र 
एकमेकांच्या मुखात आहुती देत त्यामुळे ते वेभव- 
संपन्न झाले आहेत असे म्हटले आहे. मात्र त्या कथेचे 
तात्पर्य स्पष्टपणे सांगितले गेळे नसुन केवळ सुचित 
झाले आहे. ते म्हणजे - सहकार्याने समाजाला 
वैभव मिळते. अशा रीतीने वैदिक साहित्यात बोध- 
कथांची काही बीजे दिसुन येतात. त्याचप्रमाणे 
बोधकथेतील प्राण्यांचा जो सहभाग असतो, त्याचे 
मूळ “ अँनिमॅलिझम्‌ “मध्ये शोधावे लागते. अँनिमॅ- 
लिझम्‌ म्हणजे माणसांनी पशूंची किंवा पक्ष्यांची सोंगे 
घेऊन त्यांच्यासारखे वागण्याचा प्रयत्न करणे. ह्या 
प्रवृत्तीची अनेक उदाह्रणे- भारतीय आणि अन्य 
देशांतील- देऊन त्यांविषयीची चर्चा मी एका दुसऱ्या 
लेखात केली आहे. 

अनेक भारतीय ग्रंथांमध्ये बोधकथा दिसून येतात. 
त्यांतील महाभारत, जातक, आणि कथासरित्सागर, 
पंचतंत्र हे विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ आहेत. त्यांतील 
पँचतंत्र आणि त्याची विविध रूपे' ( तंत्राख्यायिक, 
हितोपदेश इत्यादी) हे ग्रंथ मुख्यत्वेकरून बोधकथांचे 
संग्रहूच आहेत, भारतीय बोधकथा आणि अन्य 
देशांतील बोधकथा ह्यांच्यांत अनक बाबतीत साम्य 


| 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


३० 


आढळून येते. आणि .परस्परपरिणामाची शक्‍यता 
नाकारता येत नाही. प्रस्तुत. निंबंघात मुख्यत्वेकरून 
पंचतेत्र ह्या ग्रंथाचा विचार अभिप्रेत आहे. 

बेन्फी' ह्या अभ्यासकाच्या मते पञ्चतंत्राची जी 
पेहू लवी आवृत्ती आहे ती मूळ ग्रंथाला जास्त जव- 
ळची असावी. त्याने पञ्चतंत्राच्या विविध आव- 
त्यांचा अभ्यास करून पेहू लवी आवृत्ती ही मूळ 
पञ्चतंत्राच्या साक्षात्‌ जवळची आणि पेहलवी 
आवृत्तीचे सीरियन भाषांतर हा पंचतंत्राचा पहिला 
विस्तार असा निष्कषे काढला. पेहलवी आवृत्तीत 
क्वचित काही ठिकाणी दिसून येणार्‍या ब्राह्मण- 
विरोधी उल्लेखांवरून मूळ पंचतंत्र हे बौद्ध संप्र- 
दायात तयार झाले आणि त्याची नंतरची रूपे 
ब्राह्मणी परंपरेत तयार झाली असावीत असा निष्कर्ष 
बेन्फीने काढला. 

हर्टेल ह्या अभ्यासकाने बेन्फीचे निष्कर्ष स्वीकार- 
लेले नाहीत. त्याच्या मते तंत्राख्यायिक हे पंचतंत्राचे 
मूळ रूप होय. त्याच्या मते कथामुखासह पाच तंत्रे 
ही मूळच्या ग्रंथातही होती." पंचतंत्राच्या सर्वे संस्केत 
आवृत्त्यांमध्ये, तसेच त्याच्या जेन आवृत्तीत आणि 
हितोपदेश ह्या रूपांतरातही विष्णुशमंन हा एकाच 
विशिष्ट भूमिकेत उल्लेखिला आहे. मात्र जैन 
आवृत्तीचा लेखक पूर्णभद्र तर हितोपदेद्याचा नारायण 
हा लेखक मानला गेला आहे. बेन्फीने असे सुचवले 
होते को, विष्णुशमंन्‌ म्हणजे विष्णुगुप्त म्हणजेच 
चाणक्य.' पण ह्या बाबतीत निर्णायक असे काही 
सांगता येणार नाही. पंचतंत्राचा लेखक कोण हे 
निश्चितपणे सांगता येणार नाही, असा हटेलचा 
निष्कषे आहे. मात्र तो बहुधा ब्राह्मण असावा कारण 
तंत्राख्याथिकामध्ये (जे पंचतंत्राचे मूळ रूप आहे 
असे हटल मानतो ) ब्रह्मनूला वंदन केले आहे आणि 
ह्या मुद्द्यावरूनच पंचतंत्राचा लेखक बौद्ध किंवा जैन 
असण्याची शक्‍यता गळून पडते. 

मूळ पंचतंत्र कोणत्या भाषेत लिहिले गेले ह्या- 
संबंधीही मतभेद आहेत.' एल्‌. फ़िट्झे ह्याच्या 
मतानुसार ( त्याने केलेले भाषांतर, पा. आठ पहा ) 
पंचतंत्र हे मुळात बौद्ध परंपरेत लिहिले गेलेले 
असावे आणि त्यामुळे त्याची मूळ भाषा पाली ही 
असावी, किरस्ते ह्या लेखकाच्या मते मूळ पंचतंत्र 
एखाद्या लोकबोलीमध्ये लिहिले गेले असावे 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


(॥/८॥॥, 1, 5. 403). तो पुढे अशीही 
एक शक्‍यता सूचित करतो, की गणाढ्याने पैज्ञाची 
भाषेतून ह्या ग्रंथाचे संस्कृत भाषेत भाषांतर केले 
असावे. हटलने ह्या मतांची चर्चा करून आपला 
निष्कर्ष असा दिला आहे, की मूळ पंचतंत्र म्हणजे 
तंत्राख्यायिक हे संस्कृतमध्येच लिहिले गेले असावे. 
पंचतंत्राचा काळ ठरवताना हटेलने पंचतंत्राच्या 
पहिल्याच इलोकात चाणक्याचा उल्लेख आहे इकडे 
लक्ष वेधले आहे, (१.१- मनवे वाचस्पतये शुक्राय 
पराशराय ससुताय । चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु 
नयशास्त्रकतृभ्य: ॥ ) चाणक्य हा चंद्रगप्ताचा मंत्री 
आणि त्यामुळे पंचतंत्राची पुवे कालमर्यादा इ. स. 
३०० अशी ठरते. ह्मा ग्रंथाची उत्तर मर्यादा त्याच्या 
पेहू लवी अनुवादावरून ठरवता येते. हा अनुवाद 
इसवो सन ५७० च्या थोडा आधी ज्ञाला असावा. 
त्यामुळे इ.स. पु. २००ते इ. स, ५७० हा पंच- 
तत्राचा काळ स्थूलमानाने ठरतो. 
हटेलने पंचतंत्राचे मूलस्थान ठरवण्याचाही 
प्रयत्न केला आहे. त्याच्या मते पंचतंत्राचे मळ 
स्वरूप असलेल्या तंत्राख्यायिकाची हस्तलिखिते फक्त 
काइमीरमध्ये मिळाली असल्याने तेच त्याचे मूलस्थान 
असावे. 
पचतत्राईतका अन्य कोणत्याच भारतीय ग्रंथाचा 
इतका प्रसार भारताबाहेर झालेला नाही. आशिया, 
उत्तर आफ्रिका आणि यूरोप येथील साहित्यावर 
पचचत्राचा परिणाम झालेला आहे. 
भारतात पचतंत्राची विविध रूपे प्रचारात आली. 


त्यांतील तंत्राख्यायिक हे हटेलने संपादित केले असुन" 
तेच मूळ'पंचतंत्र असा त्याचा दावा आहे. भारताच्या 
वायव्य भागात ६. स. ८५ 


क हे. क्षेमेन्द्राच्या बठर 
मंजिरीत आणि सोमदेवाच्या क्या 


पंचतंत्राचे छंदोबद्ध रूपांतर आ। 


1 ईशान्य भागात 
ह्याचा काळ सामान्यत: 


"कखगघरचिघजसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पश्चवतन्चन 


८०० ते १३७३ ह्या दरम्यान ठरवण्यात झाला 
आहे. स्टेनंबाख ह्यांनी असे दाखवून दिले आहे 
को, नारायणाने मनुस्मृती, तसेच महाभारताची 
बारा व तेरा ही पवे ह्यांसारख्या ग्रंथांतूत मोठ्या 
प्रमाणावर इलोक घेतले आहेत. तसेच हितोप- 
देशातील २० टक्के भाग मौलिक असल्याचा निष्क- 
षेही स्टेनेबाखने काढला आहे. 


एजटंन्‌ ह्या अभ्प्रासकाला हटॅलचा तंत्राख्यायिक 
हे पंचतंत्राचे मूळ रूप असले पाहिजे हा सिद्धांत 
मान्य नाही. त्यामुळे त्याने पंचतंत्राची अनेक खूपे 
एकत्र करून त्यांच्या आधारावर मूळ पंचतंत्रांचा 
शोध घेण्याचा स्वतंत्रपणे प्रयत्न केला आणि आपल्या 
मते पंचतंत्राचे मूळ रूप असलेले पंचतंत्र प्रसिद्ध 
केले, 


आतापयंत पंचतंत्राविषयी काही बाह्य प्रश्‍नांचा 
आणि तद्विषयक मतांचा उल्लेख मी केला आहे. 
आता पंचतंत्रातील अंतर्गत अशा सर्वेसामान्य वेशि- 
ष्ट्यांचा विचार करू. त्यासाठी प्रथम बोधकथेचे 
सामान्य स्वरूप विचारात घेतले पाहिजे. 


बोधकथा** ही एखादा बोध देण्यासाठी गद्यात 
किवा पद्यात रचलेली काल्पनिक कथा असते. 
तिच्यात प्राणी हेच मुख्यत्वेकरून व्यक्तिरेखा म्हणून 
आढळतात. मात्र निर्जीव वस्तू किवा मानव किवा 
देवही व्यक्‍ती म्हणून आढळू शकतात. तात्पये किवा 
बोध हा बोधकथेचा आत्मा असतो. ते स्वतंत्रपणे 
कथेच्या सुरुवातीस किंवा शेवटी सांगितलेले असते 
ते कथानकातून सूचित झालेलेसुद्धा असु शकते. 
हे तात्पये किवा बोध ह्यामळे बोधकथा ही 
पुराणकथा ( मिथ्‌ ), आख्यायिका ( लीजंड ) 
लोककथा ( फोकटेलू ) ह्यांहून वेगळी ठरते. पंच- 
तंत्रातील बोधंकथांच्या सुरुवातीला आणि शेवटी 
दोनदा तात्पये सांगितलेले असते. तसेच ह्या 
तात्पर्याबरोबरच ती बोधकथाही थोडक्यात सांगित- 
लेली असते. उदाहरणाथे, पंचतंत्रातील १.१ ही 
कथा पुढील इलोकाद्वारे आरंभिलो आहे: अव्या- 
पारेष व्यापारं यो नरः कतुमिच्छात ।॥ स एव 
निधनं याति कोलोत्पाटीव वानर ( पंचतंत्र 
इलोक क्र. १.२१ ). म्हणजे जो मनुष्य नको तेथे 
लुडबूड करतो तो पाचर उपदू पाहणार्‍या वानरा- 


प्रमाणे नाश क्लीवती. द तिक अ] 
वर पुन: हाचक्छ लग आल अ ह 


मात्र काही कैद, त्मंत्पये आणि श्रेय 
पुर्ण मेळ बसत नाही असे विस्तेळळ र्त, 

तंत्रातील तिसरी कथा पहा. त्या कथेचा तात्पये- 
सुचक इलोक असा : बहुबुद्धिसमुपेताः सुविज्ञाना 
बलोत्कटान्‌ । शक्‍ता अज्चयितूं धूर्ता ब्राह्मणं 
छांगलादिव |॥ ( ३.११४ ). म्हणजे “ खप बुद्धि- 
मान ज्ञानवान असे लोक जसे धूर्तांनी ब्राह्मणाला 
छागाच्या बाबतीत फसवले तसे बलवान्‌ माणसा- 
लाही फसवू शकतात. ” येथे एक ब्राह्मण यज्ञा- 
साठी एक बोकड घेऊन जत असता तीन धूर्तांनी 
क्रमाक्रमाने हा बोकड नसुन कुत्रा आहे, वासरू आहे, 
गाढव आहे असे सांगून त्याच्या मनात भ्रम निर्माण 
केला व ब्राह्मणाने तो बोकड सोडून दिला असता 
त्याला मारून खाल्ले अशी कथा सांगितली आहे. 
ह्या कथेत बुद्धिमान धूते बलवान माणसालाही 
फसव्‌ शकतात असे दाखवणारी परिस्थिती नाही; 
कारण तो ब्राह्मण बलवान नाही. ह्या कथेचे खरे 
तात्पयं असे आहे, कौ वारंवार खोटे सांगितले गेले 
तर ते खरेच वाटू लागते. अशा रीतीने ह्या कथेत 
तात्पये आणि कथा ह्यांचा पुण मेळ आहे असे 
म्हणता येत नाही. त्याचप्रमाणे तृतीय तंत्रातील 
चौथी कथा ( एम्‌. आर काळे-संपादित आवत्ती ) 
पहा. तेथे तात्पयेबोधक इलोक असा आहे- बहवो 
न विरोद्धव्या दुर्जंयो हि महाजनः । स्फ्रन्तमपि 
नागेन्द्र॑ भक्षयन्ति पिपीलिकाः ॥ (३.१२० ), 
ह्याचा अर्थ- “ संख्येने जास्त असलेल्यांना विरोध 
करू नये. मोठ्या संख्येने असलेल्या समाजाला 
जिंकणे कठीण असते, फुरफुरणार्‍्या अज्ञा सापाला 
मुंग्यांनी ठार केळे. ” कथा अशी आहे, को 
एक साप एका भोकातुन जाण्याच्या प्रयत्नात 
जखमी झाला होता आणि त्याच्या जखमेतून वाह- 
णारे रक्‍त पिण्यासाठी 'मुंग्या जखमेला लागल्या. 
सापाने त्या मंग्या मारण्याचा प्रयत्न केला 
पण तो यशस्वी झाला नाही. शेवटी तो साप 
मंग्यांमुळे मेळा. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे 
की सापाने मुंग्यांशी वर निर्माण केलेले नव्हते. तो 
जखमी होता त्यामुळे मुंग्या आल्या हा एक योगा- 
य्रोग, त्यात त्याने स्वरक्षणाचा प्रयत्न केळा, पण 


। 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


- 8.4 


मुंग्या खूप असल्याने त्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. 
येथे सापाने स्वतःहून मुंग्यांशी विरोध निर्माण केला 
नसल्याने संख्येने खप असलेल्यांशी विरोध करू नये 
हे तातत्पय सुसंगत .वाटतत नाहो. मुंग्यांनी हल्ला केल्या- 
वरही सापाने आपला प्रतिकार उपयोगी पडणार 
नाही कारण मुंग्या खूप आहेत, असे मानून त्यांना 
स्वदेह अपण करावयास हवा होता असा कथेचा 
अभिप्राय दिसत नाही. त्यामुळे कथा आणि तात्प्ये 
ह्यांच्यांत येथे पुणे मेळ आहे असे वाटत नाही. ह्या 
कथेचे तात्पये एवढेच होऊ शकेल, की संख्येने खूप 
असणाऱ्यांना पराभूत करणे शकय नाही. हे तात्पर्य 
नकारात्मक आणि शोकान्त आहे. पंचतंत्रांचा उद्देश 
माणसाने सुखी कसे व्हावे हे सांगण्याचा आणि 
होकारात्मक असा असल्याने नकारात्मक तात्पर्य 
होकारात्मक पद्धतीने मांडलेले दिसते. 

पंचतंत्र व तत्सदृश अश्या बोधकथासंग्रहांचे 
आणखी एक वैशिष्ट्य असे, की त्यांत सुभाषितांची 
उद्धरणे फार मोठ्या प्रमाणावर दिलेली आहेत. 
ही सुभाषिते मुख्यत्वेकरून मनुस्मृती, महाभारत न 
भतृंहरीचा सुभाषितसंग्रह इत्यादी ग्रंथांतून घेत- 
लेली दिसतात. ती उद्धृत करताना तो कोठून 
घेतली ह्याविषयी काहीही उल्लेख नसतो. संस्कृत 
भाषेत सुभाषितांची रेलचेल असल्याने पंचतंत्र- 
कथेतील प्रत्येक व्यक्‍ती आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यथं 
अनेक सुभाषिते उद्धृत करण्यात चतुर आहे. 
त्यामुळे परस्परविरोधी मुद्द्यांना पोषक अशी 
सुभाषितेही उद्धृत झालेली दिसतात. काकोलूकीय 
ह्या तंत्रात निरनिराळे मंत्री वेगवेगळ्या प्रकारची 
राजनीती कशी चांगली ते प्रत्येको अनेक सुभाषिते 
उद्धृत करून सिद्ध करू पाहतात. परस्परविरोधी 
सुभाषिते कशी असु शकतात ते पाहण्याजोगे आहे. 
३.७६ मध्ये नराणां नापितो धू्तः ह्या वाक्‍यातून 
सर्वे माणसांमध्ये न्हावी हा सगळ्यांत बुद्धिमान 
असे सुचित झाले आहे. तर प॑व्या तंत्रात ६६व्या 
इलोकाच्या आधी का मतिर्नापितानाम्‌ असा प्रश्‍न 
करून न्हाव्यांना बुद्धिहीन ठरवले आहे. तसेच 
येथेच एक इलोक उद्धृत केला आहे. आणि त्यात 
भाट, नीच, लहान मुले, भिकारी ह्यांबरोबरच 
न्हाव्यांचाही समावेश करून ह्या लोकांबरोबर 
अजिबात सल्लामसलत करू नये असा आदेश दिला 


अनुक्रमाणिका 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


आहे. ( चारणेबन्दिभिर्नीचेर्नापितेर्बालकेरापि । न 
मन्त्र मतिमान्‌ कुर्यात्‌ साधे भिक्षुभिरेव च ।। 
५.६६) पहिल्या . तंत्रातील चौथ्या कथेत एका 
नाव्ह्याची बायको त्याला फसवते आणि पाचव्या 
तंत्राच्या प्रास्ताविक कथेत एक न्हावी नीट विचार 
न करता घेतलेल्या नि्णेयामुळे फजिती पावती. ह्या 
दोन्ही कथांमध्ये न्हावी मंदमती दिसतात. 
कोल्ह्याच्या स्वभावाविषयीसुद्धा सुसंगतपणा दिसत 
नाही, एका सुभाषितामध्ये सवं प्राण्यांमध्ये कोल्हा 
हुशार आणि धूत असे म्हटले आहे. (३.७६- 
दंष्ट्रिणां च शूगालस्तु... । ) आणि अंनेक कथांमध्ये 
कोल्ह्याची हुशारी किवा धूर्तपणा प्रकट झालेला 
दिसतो. उदाहरणाथे तिसऱ्या अंकातील अकराव्या 
कथेत एक कोल्हा आपल्या गुहेत आत जाणाऱ्या 
पावलांचे ठसे आहेत पण बाहेर आलेल्या पावलांचे 
ठसे नाहीत हे पाहिल्यावर आत कुणी तरी सिह 
वगेरे प्राणी गेळा असला पाहिजे असा निर्णय घेतो. 
ह्या कथेत तो अतिशय सूक्ष्म बुद्धीचा प्राणी वाटतो. 
पण अन्यत्र तो एक मूर्ख प्राणी म्हणूनही दाखवला 
आहे. पहिल्या तंत्रातील चौथ्या कथेत एका 
कोल्ह्याचे वर्णन “ मंदमति ” असे करण्यात आले 
असून दोन एडके एकमेकांना टक्कर देत असता 
मध्ये पडलेळे रक्‍त चाटावयास हा कोल्हा जेव्हा 
जातो तेव्हा तो त्या टकरीत मध्ये आल्याने मरतो 
अशी तेथे कथा आहे. त्याचप्रमाणे प्रसिद्ध अज्ञा 
निळा कोल्हा ह्या कथेत निळा रंग प्राप्त झाल्यावर 
राजेपण स्वतःकडे घेऊ इच्छिणारा कोल्हा दुसऱ्या 
कोल्ह्यांचा आवाज ऐंकू येताच आपले व्यक्तिमत्त्व 


' लपवून ठेवू शकत नाही आणि मग इतर प्राण्यां- 


रन मारला जातो ( पहिले तंत्र दहावी कथा ), 
येथेही तो धूत किवा हुशार वाटत नाही. 

काही सुभाषितांमध्ये देव हे श्रेष्ठ असे म्हटले 
आहे, तर काहींमध्ये प्रयत्न, उदा., २१०९ ह्या 
सुभाषितात दैववाद माडा. आहे> प्राप्तव्यम्थं 
जमते मनुष्यो देवोपषि त॑ लडघयितुं न शक्‍तः । 
तस्माचन शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि 
तत्परेषाम्‌ 1 दुसऱया तंत्रातील चौथी कथा पुर्ण- 
पणे ह्या विषयाच्या समर्थनासाठी दिली आहे. 
नंतरची पाचवी कथा नियती आणि मानवी प्रयत्न 
ह्यांतीहू संघर्ष दाखवून जेवटी नियतीच अधिक 


न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पश्चवतन्त्र 


प्रभावी असा सिद्धांत सूचित करते. २. १२४ हे सुभा- 
षितही पाहण्याजोगे आहे- न हि भवति यन्न भाव्यं 
भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । करतलगतमपि 
नश्यति यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥ ( त्याचप्रमाणे 
येथीलच १७२ आणि १७३ हे दैववादाचे समर्थक 
इलोक पहा ] , 

ह्या उलट काही इलोकांमध्ये प्रयत्नवादाचे 
माहात्म्य सांगितले आहे. उदा. २,१३० हा इलोक 
पहा- उद्योगिनं पुरुषसिहमुरपति लक्ष्मीर्देवं हि देव- 
मिति कापुरुषा वदन्ति । देवं निहृत्य कुरु पोरुष- 
मात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिदृध्यति कोत्र दोष: || 
तसेच १३१, १३२, १३३ इत्यादी श्‍लोकही पहा. 

पंचतंत्र व तत्सदृश ग्रंथांमध्ये आलेल्या बोध- 
कथांना गद्य व पद्य ह्या दृष्टीने निश्‍चित आकार 
नाही. महाभारत, किवा कथासरित्सागरातील बोध- 
कथा पद्यमय आहेत. पण जातकातील कथा गद्यात 
असून त्यांत श्‍लोक मधून मधून पुष्कळ आहेत. पंच- 
तंत्र, हितोपदेश हेही संग्रह गद्यमय आहेत; पण 
त्यांमध्ये श्‍लोक बरेच आले आहेत. मात्र पंचतंत्रातही 
तिसऱ्या तंत्रातील सातवी कथा पूर्णपणे पद्यमय 
आहे ( एम्‌. आर्‌. काळेसंपादित आवृत्ती, दिल्ली, 
१९८२, पा. १५९व पुढे ). 

बेन्फीने पंचतंत्राच्या कथांची इसापच्या कथांशी 
तुलना करताना असे म्हटले आहे', को इसापच्या 
कथांमध्ये प्राणी आपल्या विशिष्ट स्वभावानुसार 
वागताना दिसतात; तर भारतीय बोधकथांतील प्राणी 
हे माणसांनीच प्राण्याचे रूप घेतल्यासारखे वाटतात. 
हे अवलोकन स्थूलमानाने खरे असले, तरी काही 
अपवादांसहच आपण ते स्वीकारले पाहिजे. त्यामुळे 
वरील वाक्याला अनुकूल आणि प्रतिकूल अशी दोन्ही 
प्रकारची उदाहरणे आपण पाहूया. भारतीय बोधर 
कथांमध्येही विशिष्ट प्राण्यांचा विशिष्ट स्वभाव 
मानलेला आहे. उदाहरणार्थ गाढव हा प्राणी मूर्ख- 
पणाचे प्रतीक मानला आहे. त्यामुळे हा प्राणी सवंत्र 
काही तरी मूखंपणाच्याच कृती करतो असे दिसते. 
पाचव्या तंत्रातील सातव्या कथेमध्ये असे दाखवले 
आहे, कौ एक गाढव आणि एक कोल्हा रात्रीच्या 
वेळी चोरून काकड्या खात असत. पण एका रात्री 
गाढवाला गाण्यांची लहर आली आणि कोल्ह्याने 
कितीही समजावून सांगितले, तरी त्याचे न ऐकता 

न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


-$.: 


तो गाऊ लागला. मग शेतकरी जागे झाले आणि तेथ 
येऊन त्यांनी गाढवाला चोप दिला. त्याचप्रमाणे 
चौथ्या तंत्रातील पाचव्या कथेमध्ये एक वाघाचे 
कातडे पांघरलेला गाढव चोरून चरत होता. पण 
त्याला एका गाढविणीचे ओरडणे ऐक्‌ आल्याबरोबर 
देहभान हरपून तो ओरडू लागला. त्यामुळे त्याचे 
खरे रूप कळल्यावर त्याला मार मिळाला. चोथ्या 
तंत्रातील दुसर्‍या कथेतही गाढवाचे मूखं ह्या रूपा- 
तच चित्रण आहे. एका वृद्ध आणि हलू न शकणाऱ्या 
सिहाला खाण्यासाठी एक गाढव आणून देता यावे 
म्हणून एक कोल्हा एका गाढवाला सांगतो, की 
तुझ्यासाठी तौन गाढविणी वाट पहात आहेत, तू 
माझ्याबरोबर चल. त्याप्रमाणे ते गाढव गेल्यावर 
सिहाने त्यावर झडप घातली; पण ती अयशस्वी 
ठरली. तेव्हा गाढव पळून गेले. त्यानंतर कोल्ह्याने 
त्याला पुनः सांगितले की तुझ्यावर जी क्षडप 
घातली ती एका तुला भेटावयास अतिशय उतावीळ 
झालेल्या गाढविणीने; सिहाने नव्हे. हे त्या गाढ- 
वाला पटले आणि तो पुनः जेव्हा गेला तेव्हा तो 
सिह॒ त्याला यशस्वीपणे मारू शकला. ह्या सर्वे 
कथांमध्ये गाढव हा प्राणी मूर्खपणाचे प्रतीक ह्या 
रूपाने चित्रित झालेला दिसतो. 

इतर काही प्राण्यांबाबतही असे म्हणता येईल. ते 
प्राणी विशिष्ट गुणांचे प्रतीक मानलेले दिसतात. 
उदा., सिह हा राजा ह्या स्वरूपातच बहुधा येतो. 
शुगाल हा प्रायः धूर्त, वंचक ह्या स्वरूपात वणिला 
जातो. साप हा नेहमो एक भीतिप्रद प्राणी मानला 
जात असून दुसरे त्याला मारण्याचा प्रयत्न करीत 
असतात. मांजर हे ढोंगी मानले गेले आहे. ससा 
हा ब॒द्धिमान प्राणी म्हणून कल्पिला आहे. 

मात्र एखादा विशिष्ट प्राणी विशिष्ट स्वभा- 
वाचा मानलेला असणे ह्या प्रवृतीला अपवादही 
बरेच आढळतात. म्हणजे प्राण्यांना आपल्या 
जातीचा विशिष्ट स्वभाव असतो असे नसुन त्यांना 
व्यक्तिगत स्वभाव किवा व्यक्‍तिमत्त्वही असते असे 
म्हणता येईल. कोल्हा धूत, हुशारे प्राणी मानला 
गेला असला तरी त्याच्या मूखेपणाच्याही कथा 
दिसतात. हा मृहा पूर्वी सांगितलेलाच आहे. हेच 
वैशिष्ट्य वानर ह्या प्राण्याबाबत दिसते, काही कथां- 
मधून वानर चतुर, प्रत्यृत्पन्नमती ह्या प्रकारचे दिसते, 


मराठीचा विकास : महारा 


म हि क वेतनही :. पडी :--. त कचे 
राज्य मराठा [वकास सस्थ 
> 


संगणकीकृत 


1-1. 


तर काही कथांमधून ते अगदीच बावळट किंवा 
मूखे वाटते. वानर आणि मकर ह्यांच्या कथेत 
मकर जेव्हा वानराला पाण्यातून घेऊन जात अस- 
तांना आपण मकरीला त्याचे “ गोड ” हृदय अपंण 
करण्यासाठी नेत आहोत असे सांगतो, तेव्हा प्रत्यू- 
त्प्षमती असा तो वानर आपले हृदय झाडावर 
राहिले असे सांगून मकराकडून किनाऱ्यावर आण- 
वून घेऊन स्वतःची सुटका करून घेतो, आणि 
त्याची मंत्री सोडून देतो. ह्या कथेत वानर 
हुशार आहे ( चोथ्या तंत्रातील मृख्य कथा ). 
पण अन्यत्र मूख वानरांच्या कथा आहेत. पहिल्या 
तंत्रातील पहिल्या कथेतील *“ कोलोत्पादी ” 
वानराचा उल्लेख पूर्वी केला आहे. प्रथमतंत्रातील 
सतराव्या कथेत काही वानर थंडीच्या दिवसांत 
गुंजांच्या फळांना अग्निकण समजून ते फुंकून उष्णता 
मिळवण्याचा प्रयत्न करीत होते. एका पक्ष्याने 
त्यांना ह्या कृतीचा व्यथंपणा समजावून देण्याचा 
प्रयत्त केला; पण त्यायोगे एक वानर चिडला आणि 
त्याने त्या पक्ष्याला ठार केले. तसेच ह्याच्या पुढच्या 
म्हणजे अठराव्या कथेत पावसाळ्याच्या दिवसांत 
एका चिमणीने एका वानराला जेव्हा तृ घर का 
बांधत नाहीस असे विचारले तेव्हा चिडून त्याने 
तिचे घरटे मोडले. ह्या दोन्ही कथांचे तात्पर्य 
मूर्खाला उपदेश करू नये असे आहे. दुसऱ्या एका 
कथेत ( १.२२ ) शहाणा शत्रू परवडला पण मूखं 
मित्र नको हे तात्पये आहे. त्यात एक राजाचा मित्र 
असलेला वानर राजाच्या अंगावर तो झोपला 
असताना पुन:पुन्हा निवारण केल्यावरही बसणाऱ्या 
माझ्ीवर रागावून तलवारीचा जोरात प्रहार करतो. 
त्यामुळे तो राजा मरतो अश्ली कथा आहे. ह्या सवं 
कथांत वानर मूखे दाखवले आहेत. 

वरोल उदाहरणांवरून असे म्हणता येईल, को 
विशिष्ट प्राण्याचा विशिष्ट स्वभाव असे स्थूलमानाने 
पंचतंत्रात दाखवले आहे; पण काही कथांमध्ये 
प्राण्यांना वैयक्तिक असे स्वभाववशिष्ट्यही चिकटवले 
आहे. त्यामुळे काही कथांमैध्ये प्राण्यांना स्वतःचा 
स्वभाव आहे तर काहींमध्ये ते विशिष्ट गणांच्या 
माणसांचे प्रतिनिधी दाखवले आहेत. अश्या रीतीने 
पुर्वी उद्धृत केलेल्या बेन्फीच्या वाक्याला अनुकूल 
व:अतिकूळ दोन्ही प्रकारची उदाहरणे मिळत अस- 


नवभारत 


जुले, १९८२ 


ल्याने त्या वाक्याचा अंशतःच स्वीकार करता येईल. 

पंचतंत्रातील बहुसंख्य कथांचा विषय वंचना, 
कावेबाजपणा हा आहे. आता आपण ह्या विषया- 
संबंधी काही तपश्ील पाहुया. वंचनेचा एक प्रकार 
दुर्बेलांनी आपल्या रक्षणासाठी बलवंतांविशद्ध वापर- 
लेला दिसतो. हा उपाय स्वसंरक्षक ह्या स्वरूपाचा 
आहे. उदा., पहिल्या तंत्रातील सहाव्या कथेत 
एक कावळी सर्पापासून आपल्या पिल्लांचा बचाव 
करण्यासाठी वंचनारूपी यृक्‍तीचा अवलंब कसा करते 
ते सांगितले आहे. त्या कथेतील सपं त्या कावळीची 
पिल्ले नेहमी खात असे, मग त्या कावळीने एका 
राणीचा कंठहार पळवून आणून तो त्या सापाच्या 
बिळात टाकला. राणीचे सेवक हाराचा शोध घेत 
तेथे आल्यावर त्यांनी तो हार घेऊन सापाला ठार 
केले. ह्या कथेचे तात्पयं असे आहे- उपायेन हि 
यच्छक्यं न तच्छकयं पराक्रम: । (१.२०७). त्याच- 
प्रमाण प्रथमतंत्रातील आठड्य़ा कथेत एका सशाने 
एक सिह कसा युक्तीने ठार केला ती कथा आहे. 
वनातील प्राणी आणि सिंह ह्यांनी केलेल्या एका 
करारानुसार एकदा एका सशाला सिहाकडे भक्ष्य 
म्हणून जाण्याची पाळी आली. तेव्हा सज्ञाने मुद्दाम 
उशीर केला आणि जेव्हा सिंहाने त्याला उद्यीराचे 
कारण विचारले, तेव्हा त्याने 


भेटल्यामुळे उल्लीर झाल्याचे सांगितले. तेव्हा 


आहे ह्या कल्पनेने 
त्याचे विहिरीतील प्रति. 


पा साहाय्याने सिहा- 
श॒ करून स्वरक्षण 
का * त्याचप्रमाणे तिसऱ्या तंत्रातील 
पहिल्या कथेत एक ससा हत्तीला फसवत्त स्वत:चे 
आणि स्वकीयांचे रक्षण करतो. तेथे जेर 1 वि 
ह्त्ती आपल्या परिवारासहू एका सरव यक 
यंतो, तेव्हा त्या हत्तींच्या पायाखाली अनेक ससे 
मृत झाले. तेव्हा निदान राहिलेळे ससे वाचवण्या- 
साठी एक ससा आपण चंद्राचा संदेश घेऊन आलो 
आहोत असा बहाणा करतो. चंद्र हा ससा धारण 
केरणारा असल्याने त्याला त्यांची काळजी, त्या 


पश्वतन्त्र 


चंद्राच्या संदेश्यानुसार हत्तींनी लवकरात लवकर 
तेथून निघून जावे नाहीतर चंद्राचा त्यांच्यावर 
मोठा कोप होईल. हा संदेश ऐकून हत्तींचा नायक 
भ्याला आणि अनुयायांसह निघून गेला. ह्या कथे- 
तही वंचना ही संरक्षक नीती म्हणून वापरलो आहे. 
ह्या कथेचे तात्पर्य “ व्यपदेशेन महतां सिद्धिः 
संजायते परा । ” असे आहे. चोथ्या तंत्रातील मुख्य 
कथेत वानर मकराकडून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी 
माझे हृदय तीरावरील वृक्षावर आहे असे खोटे 
सांगून स्वरक्षणासाठी वंचना करतो, ही सर्व उदा- 
हरणे संरक्षक वंचनेची झाली. 

ह्याउलट, पंचतंत्रातील कथांमध्ये काही उदा- 
हरणे आक्रमक स्वार्थेसाधक अशा वंचनेची आहेत. 
येथे दुर्बेलांकडून सबलांविरुद्ध स्वसंरक्षणासाठी 
वंचना केली जात नसुंन सबल स्वतःच्या फायद्या- 
साठी दुबंलांविरुद्ही वंचनेंचा वापर करताना 
दिसतात. वंचनेमुळे त्यांना कमी श्रमात, आणि 
निश्‍चित अशी सिद्धी मिळते. उदाहरणार्थ, तिसऱ्या 
तंत्रातील बारावी कथा पहा. ह्या कथेच्या प्रारंभी 
पुढील इलोक आहे. स्कन्घेनापि वहेच्छत्रुं काल- 
मासाद्य बृद्धिमान्‌ । .महता कृष्णसर्पेण मण्डूका 
बहवो हता : ' 1। ( ३.२१३) ह्याचा अथे बुद्धिमान 
माणसाने काळाचा विचार करून शत्रूला खांद्यावर 
वाहून न्यावे लागले तरी न्यावे. एका मोठ्या कृष्ण- 
सर्पाने ( ह्याच पद्धतीने) पुष्कळ बेडूक खाल्ले. ह्या 
कथेत एका सर्पाला सुखाने बेडूक खावयाचे होते. 
त्याने आपण बेडकांशी शत्रुत्व करीत नाही 
असे त्यांना पटवले. इतकेच नव्हे तर आपण 
त्यांना पाठीवर घेऊन जाण्यास तयार आहोत 
असे सांगितले. अशा रीतीने बेडकांना पाठीवरून 
नेऊन त्याने अनेक बेडूक हळू हळू खाल्ले. येथ 
सबलाकडून दुबेलाविरुद्ध वंचनेचा स्वार्थसिद्धीसाठी 
वापर झालेला दिसतो (ह्याच प्रकारची आणली 
उदाहरणे पुढील परिच्छेदात वेगळ्या संदभ 
आहेत. ती येथेही जोडून घ्यावीत), 

काव्यगत न्याय ( पोएटिक जस्टिस ) म्हणून 
ओळखल्या जाणाऱ्या तत्त्वाचा पंचतंत्रात आढळ 
होत नाही. उलट, त्याला विरोधी अक्लीच वेदाहर 
आहेत. त्या संदर्भात “ दुर्जनांना यश मिळते ' ह्या 
प्रकारची बरीच उदाहरणे असुन ती आता पाहू या. 


[त आली | 


३५ 


(वस्तुतः काव्यगत न्यायानुसार सज्जनांचा विजय 
आणि दुर्जनांचा पराजय होतो. पण पंचतंत्रात ह्या 
न्यायाविरुद्धचीच उदाहरणे आहेत.) पहिल्या तंत्रा- 
तील चौथ्या कथेत आषाढभूती ह्या आपणास सज्जन 


'भासवणाऱ्या दुर्जनाने देवशर्मासारख्या सज्जनाला: 


यशस्वीपणे फसविले. आषाढभूतीने प्रथम आपण 
अत्यंत सज्जन, विरक्त असे विद्यार्थी आहोत असे 
दाखवून देवशर्म्याचा विश्‍वास संपादन केला आणि 
मग विश्‍वासपूर्वक देवशार्म्याने त्याच्या जवळ दिलेले 
धन घेऊन तो पळून गेला. येथे दुर्जन यशस्वी होतो 
असे दिसते. पुढच्या (१.५) कथेचे तात्पये असे 
आहे- सुप्रयक्‍तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति । 
कौलिको विष्णुर्पेण राजकन्यां निषेवते । म्हणजे 
उत्तमप्रकारे दंभ केला तर त्याचा ब्रह्मदेवालाही 
पत्ता लागत नाही. एका कोष्ट्याने विष्णूचे' रूप 
घेऊन राजकन्येचा उपभोग घेतला. ह्या कथेत एका 
कोष्ट्याने आपण विष्णु आहोत असे भासवून राज- 
कन्या तर पटकावलीच, पण तिच्या वडलांच्या 
शत्रूच्या सैन्यालाही फसवून, पराभूत करून स्वतः 
राजपद मिळविले. चौथ्या तंत्रातील सातव्या कथेत. 
एक व्यभिचारी स्त्री आपल्या नवऱ्याला यशस्वीपणे 
फसवते. ती आपल्या नवऱ्याला सांगते को, देवीनेच 
तिला असा आदेश दिला होता की, तू एखाद्या पर- 
पुरुषाला आलिंगन देशील तर तुझ्या नवऱ्याचे 
आयुष्य वाढेल. तिच्या नवऱ्याला ते खरे वाटले 
आणि आपल्या पत्तीची आपणाबद्दल केवढी ही 
आत्मीयता ह्या विचाराने तो तिला आणि तिच्या 
जाराला डोक्यावर घेऊन नाचू लागला. तिसर्‍या 
तंत्रातील दुसऱ्या कथेतही दुरगुणांना कसे पारि- 
तोषिक मिळते ते दाखविले आहे. तसेच वंचनेचा 
स्वार थसाधनासाठी केलेला उपयोग तेथे स्पष्ट 
होतो. एका चिमणीचे आणि सशाचे भांडण झाले 
असता एका मांजराने आपण मोठे धमंशास्त्रज्ञ 
आहोत असे भासवून त्यांनां तुमचे भांडण माझ्या- 
समोर मांडा, मी न्याय देतो असे सांगून ते जवळ 
आल्यावर दोघांनाही त्याने ठार केले. 

पंचतंत्रात काव्यगत न्यायाचा दुसऱ्या प्रकारे भंग 
झाल्याचे उदाहरण दाखवणार्‍याही काही कथा आहेत. 
त्यांमध्ये सद्गुणांचा पराभव झालेला दाखविला आहे. 
ह्या कथांचा आशय असा आहे, की व्याबहारिक 


अनुक्रमणिका 


4. 


जीवनात सद्गुणांमुळे तोटा होतो. सौजन्याला जगात 
स्थान नाही. उदाहरणाथं, आतिथ्य हा सद्गुण मानला 
गेला आहे. तो गृहस्थ धम आहे ( १.२५३ ). परंतु 
पहिल्या तंत्रातील नवव्या कथेत आतिथ्यक्षील 
व्यक्तीचा तोटा झालेला दाखवला आहे. ह्या कथेत 
मंदविसपिणी यूका एका ढेकणाला राजाच्या शगय्ये- 
वर स्थान देते. तो ढेकूण उतावळेपणाने राजाला पुणं 
झोप लागण्याच्या आतच त्याला चावतो. मग राजाचे 
सेवक शयनस्थानाचा शोध घेतात. तेव्हा तो ढेकूण 
ळपतो. पण ती यूका (ऊ) हळू चालणारी असल्याने 
चटकन जाऊ न शकल्याने सापडते आणि मारली 
जाते. येथे तिच्या आतिथ्य ह्या सद्गुणाचे तिला पुण्य 
काय मिळाले, तर मृत्यू. पहिल्या तंत्राच्या अकराव्या 
कथेत एका उंटाची कथा आहे. तो हाचे सेवक 
असलेल्या वाघ, कावळा आणि कोल्हा ह्यांच्या सह- 
वासात येऊन सिंहाचा सेवक बनतो. नंतर एकदा 
सिह जखमी. होतो व काहीही हालचाल करण्यास 
असमर्थ होतो. तेव्हा वाघ, कावळा आणि कोल्हा 
प्रत्येकी तुम्ही मला खा असे म्हणून समपंणाचे नाटक 
करतात. पण निष्पाप उंट स्वत:ही जेव्हा मला खा 
असे सिंहाला म्हणतो, तेव्हा लगेच सिह त्याचा 
स्वीकार करून त्याला मारतो. येथे स्वामिनिष्ठे- 
सारख्या सद्गुणामुळे उंटाला लाभ तर नाहीच, उलट 
मृत्यूचे बक्षीस मिळते. सत्यवचन हाही एक सद्गुण 
आहे. पण चोथ्या तंत्रातील तिसर्‍या कथेत ह्या गुणा- 
मुळेच एकाचा तोटा होतो. तेथे एका युधिष्ठिर 
नावाच्या कुभाराला जमिनीवर पडल्यानंतर खापरां- 
मुळे जखम झाल्यावर त्या जखमेच्या खुणेमुळे एक 
राजा त्याला वीर पुषष समजतो आणि नोकरीवर 
नेमतो. पण प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळो राजा जेव्हा 
त्याला तुला ही जखम कोणत्या युद्धात झाली असे 
विचारतो, तेव्हा युधिष्ठिर खरी हकीकत त्याला 
सांगतो, पण ह्यामुळे राजा त्याला नोकरीतून 
हाकलून देतो. येथे खरे बोलल्यामुळे नुकसान झालेले 
दिसते. 

काव्यगत न्याय आणि कमंसिद्धान्त ह्या दोन्हीतील 
मुख्य विचार सारखाच आहे. सत्तर्माने चांगले फळ, 
सुख मिळते, वाईट कर्माने वाईट फळ, दुःख मिळते 
असा कर्मसिद्धांतातील मुख्य विचार. कमंसिद्धान्त हा 
भारतीय विचारसरणीतील एक महत्त्वाचा आणि 


नेवभारत' 


जुले, १९ट३े 


मूल्भूत असा विचार आहे. पण वर सांगितलेल्या 
कथा कर्मसिद्धांताला अगदी विरुद्ध आहेत. 
पंचतंत्रातील अनेक कथांचा आशय असा दिसतो, 
कौ वंचना हेच यशाचे, सुखाचे साधन भाहे. विष्णु- 
शर्मा राजाच्या प्रौढ मलांना थोडक्या दिवसांत 
नीतिशास्त्रप्रवीण करण्यासाठी कथा सांगतो असे 
कथामुखात सांगितले आहे. कथामुखात असाही 
एलोक आला आहे कौ, अधीते य इदं नित्यं नीति- 
शास्त्र शूणोति च । न पराभवमाप्नोति शक्रादपि 
केदाचन ॥ म्हणजे ह्या नीतिश्ञास्व्ाचा अभ्यास कर- 
णार्‍्याचा इंद्रसुद्धा पराभव करू शकणार नाही. पंच- 
तंत्रातील कथांचे मुख्य तात्पये वेगवेगळचा अभ्यास- 
कांनी थोड्या थोड्या फरकाने सांगितले आहे. 
बेन्फी म्हणतो”, की येथील नीती म्हणजे “ कसे 
वागावे ह्याचा योग्य मार्ग ”, किवा “जोवनचातुर्य” 
आणि. पंचतंत्र. हे नीतिक्यास्त्र आहे म्हणजे राज्य- 
शास्त्रही आहे. हूटेलूने तंत्र शन्दाचाच अथ नीती 
असा केला आहे'«, त्याच्यामध्ये तंत्राख्यायिक (पंच- 
तंत्राचे मूळ खूप) हा ग्रंथ व्यावहारिक जीवनात 
हुशार मनुष्य कसा यशस्वी ठरतो आणि मूर्ख पराभूत 
होतो ते शिकवितो. तंत्राथ्यायिकाचा लेखक प्रामा- 
णिकपणा ही योग्य नीती नाही असे सांगतो. 
एजटंनच्या मते” पंचतंत्रातील कथा * अनेतिक 
आहेत. रूबेन ह्या अभ्यासकाच्या मते'' व्यक्‍तीने 
सप्ताजात वागताना आपला स्वार्थ आणि समाजाचा 
स््रार्थ ह्यांत कसा समन्वय घडवून आणावा, हा जो 
नेतिकतेतील़ मुख्य प्रश्‍न त्याचा पंचतंत्रकर्त्याने 
विचार केला आहे. सामंतशाहीच्या प्रारंभकाळात 
उदयास यंऊ लागलेल्या “ नागरक (नगरातील 
धनिक लोक ) ह्यांचा भाशावाद ह्या कथांतून प्र ति- 
मिबित झाला आहे. तसेच त्याच्या मते पंचतंत्रात 


कोटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील विचार अनसरण्यात 


एखादा नीतिविदृ बाह्यलक्षणांच्या 
वास्तवतेचे अनुमान कसे करतो 
शास्त्रातील विशिष्ट नियमांवरच. 
आपल्या अनुमानांच्या अनसार कसे 
तंत्रात दाखवले आहे. फाल्क ह्या 


साहाय्याने 
भाणि अर्थ 
भर त देता 
वागतो ते पंच- 
अभ्यासकाने 


पश्चवेतन्ञ ' 


पंचतंत्रातील काही कथांचे मूळ रूप आणि त्यात 
पंचतंत्रकाराने केलेले बदल ह्या विषयाचा अभ्यास 
केला आहे. त्या आधारे त्याने असा निष्कषे काढला 
आहे, को पंचतंत्राचा लेखक चांगल्या लोकांनी वाईट 
लोकांच्या शत्रुत्वाला कावेबाजपणाच्या नीतीच्या 
साहाय्याने विरोध कसा करावा हे शिकवतो. 


पंचतंत्र ह्या ग्रंथाचा भाणि तत्संबद्ध आधूनिक 
लेखकांच्या साहित्याचा अभ्यास केल्यानंतर पंच- 
तंत्रासंबंधी माझी धारणा अश्ली झाली आहे, को 


पंचतंत्र हा एक संकलनात्मक ( काम्पोझिट्‌ ) ग्रंथ . 


आहे. वर उल्लेखलेल्या सर्वे मतांत थोडासा सत्यांश 
असला, तरी ती पूर्ण सत्य नाहीत. पंचतंत्रातील 
काही कथांचे मूळ जरी महाभारत, जातक ह्यां- 
सारख्या ग्रंथांत आढळले, तरी त्याही मागे जाऊन 
पाहता अंतिम विश्लेषणात पंचतंत्रकथांचे मूळ 
लोकसाहित्यात शोधावे लागेल. प्राचीन भारतीय 
उच्चभ्रू लोकांच्या ( क्लासेस्‌ ) साहित्याचे एक 
वैशिष्ट्य म्हणजे कमसिद्धान्त, पुराणग्रंथ आणि 
तत्सदृश धाभिक ग्रंथांतील विचारसरणींचा तसेच 
त्यांतील कथांचा गाभा कमंसिद्धान्त हा आहे. त्या 
साहित्यात सत्कर्माला चांगले फळ, दुष्कर्माला वाईट 
फळ असे दाखवलेले असते. पण पंचतंत्रासारख्या 


लोकांच्या ( मासेस्‌ ) साहित्यात ह्या सिद्धांताला 


स्थान नाही. सद्गुणांना वाईट फळ आणि भस- 
दुगूणांना चांगले फळ ह्याची वर अनेक उदाहरणे 
दिली आहेत. पंचतंत्रात वंचना हे जीवनाचे आधार- 
सूत्र मानलेले आहे. वंचना ही संरक्षक आणि 


संदर्भ आणि टीपा 


1 विषयासाठी माजा पुढील निबंध पहा- 
आद लके ७0१ 178000८, 


१०७४१८7 ० (8४ 0१भ/०£ 128 
७. 191 1. 


(06९572 0 52007४) 
0. 2821. 

३. पुणा, 60110४, 
8601018 4, 15. 


२. पंचतंत्राच्या विविध आवृत्तींसाठी व खूपांतरा 
| ठेता४७१ ७४ प. ४. 7601207, 


॥०७१७०॥११०॥१(॥/०, 


२७ 


आक्रमक दोन्ही रूपांत करावी असा  पंचतंत्राचा 
संदेश आहे. केवळ दुर्बल सज्जनांकडून प्रबल सज्ज- 
नांच्या विरोधात “ गनिमी कावा?” ह्या स्वरूपात 
वंचना केली जाते असे नाही, तंर प्रबल अद्या 
दुर्जनाकडून दुर्बल अश्या सज्जनाविरुद्धही वंचनेचाच 
अवलंब केला जातो असे अतिवास्तववादी चित्रण 
पंचतंत्रात सापडते. पंचतंत्रातील न्याय हा काव्यगत 
नसुन व्यवहारगत आहे. पंचतंत्रातील शिकवण 
आदिम, जडवादी, चार्वाकवादी, लोकायत विचार- 
सरणीझ्ी जुळणारी आहे. कण काढून तुप प्यावे, 
जितके जगता येईल तितके सुखाने जगावे, जगात 
पाप, पुण्य इत्यादी कल्पना नाहोत हे लोकायत- 
विचारसरणीचे विचार पंचतंत्राच्या शिकवणकीला 
जवळचे आहेत. “मारा आणि जगा,” किवा 
£ तुम्ही जर दुसऱ्यास ठार.केले नाही, तर दुसरा 
तुम्हाला ठार करील, ” अश्शी जीवनविषयक 
मलूभूत शिकवण पंचतंत्रात सुचित झाळी आहे. 
पंचतंत्रातीळ कथा ह्या राजे होणाऱ्या मुलांना 
सांगितल्या आहेत, त्यामुळे त्यातील शिकवण 
केवळ स्वसंरक्षणात्मक नसुन आक्रमक, विजिगीष, 
दुसऱ्याच्या सुखदुःखाविषयी बेपर्वा असलेली अश्ली 
आहे. त्यामुळे पंचतंत्राच्या मते केवळ जो वंचना 
करतो तोच जग्‌ शकतो. मात्र जीघनात सावधपणा 
सवेत्र आवइ्यक आहे. गैरसावध लोकांना फसवून 
सावध लोकांनी सुखी व्हावे; मूर्खाला लुबाडून 
शहाण्याने सुखी व्हावे; दुर्बलाला ळुबाडून सुबलाने 
सुखी व्हावे हे पंचतंत्राचे तात्पयं आहे. पंचतंत्रकया 
बालांसाठी नसुन फक्त प्रौढांसाठी आहेत. 


५ ॥॥11181817101 171 8७0९ 11018”, 
1081009, 21.3 (४७17, 1972), 


साठी पहा- 70". 1308001, 10 776 
ए0. १, 1)०111, 1968, (10711) 


8810 1, 1.0171५ 1059, 0181101 3, 


३८ नैवभारंत जुले ) ९९८२ 


४. व. पर्याटी, ॥ळााठळयाळ, का2 ८८१४८७६ 1085000 १९७ १॥८८- 
८७7, 1,0110210-1)611111, 1909, 0४47. 

५. 801109, 7७//867.6077/१, 1, ]. 31. 

६. ह्या विषयासाठी पहा- 116110], ॥.770/./॥///४४॥७, 1, 0]. 6 1. 

७. पळ], 1८77/77/1/917., 1, ७. 19. 

८. 11७७], 181118])701 7871179, ग, ती. एव त. 

९, (81॥107॥ ४७, (॥1885.) 1615. 

१०. (8111011026, (॥॥७३४.) 1908. 

११. पहा- 1,. 9९180), ॥॥6 ॥८४०७५१८६८ &॥व ४७ 8000028, ७ 
87०७1, 1960. 

१२. ॥. ॥,तुटा01॥, 
87611, 1924. 


१३. 8161090), 172 17८609०८४८ 716 ४८७ 80176८5, 0. 16. 
१४. 30७0७9७), ॥॥८ ॥४१४७ 


०००८४८ 0720 ४८७ 01८7028, 0. 20. 
१५. पहा- उ. ७828 (60 


,) -॥८०४७०७०४१९८ ० /४27८9८०७॥ ७70 1071265, 
2, 1.0तया, 1964 (1007111) . 22. 


१६. /१७०८८४८/७८707०, 1, 1,002, 1859, ७. हरा. 
१७. 3९0१, 7778006787, 1, 0. ५५. 

१८. जि], ॥८८४/॥॥१/७१४॥८८ 1, > 6. 

१९, ॥ग6'16], ॥'०॥४/८॥७॥१८४॥७, 1, ७. 127. 

२०. ॥॥१४९॥०॥, 17८ 7८१८०४७०१५ -४८0170877"200168), गा, ७.5. 
२१, ह. शिपठ्या, 1)58 2"७70०0.707/6 


10८ ७८०८1८1. १'८०0/४४/६८८॥४, ४०. ग], ०७१ 


१८0८७ 867712 7/07.772776, 1361111, 
1959, ]. 291. 
२२. ३. ७, ८८७ "कढ 71600 वह ण्$ १ 
| 72८70५ ७८७ ॥/ 
७168080१61, 1969, ७. 181. आ ववशय त 


२३. उ. ए०]], ()८८८११८/ ८3 'करिळ्वपकाय/वळ, फराढ858त60, 1978 रॉ. 1पट. 


हज. 


तीह रा ज्र 


ी सर्व साहित्यिकांचे व्यासपीठ युगवाणी 
र. युगवाणीला दर्जेदार कथा, कविता, ल 


६.५ 


न लितलेख, टिपणे, र 
र; संशोधन, वाड्मर्याचतनलेख हवे आहेत, > 
ी बाणी लका सादि सीताबर्डी, नागपूर-४४० ०१२९ : 

| १) 
कॅ क क कल्या 


र्ट) 


'ह०?ध्य5>:ट० >याच हेर 225 व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


ग्रंथ-परीक्षण 


मऱ्हाटो संस्कृती : काही समस्या - शं. बा. जोशी, संपा. वसंत स. जोशी, व्हीनस प्रकाशन, 
पुणे ३०; दुसरी आवृत्ती १९८०; पृ. २९४; कि, ४५ रुपये. 


प्रारवाडचे प्रख्यात संशोधक आणि पुरातत्त्ववेत्ते 
श्री. शं. बा. जोशी यांच्या “मराठी संस्कृती : काही 
समस्या ” या प्रथम १९५२ सालो प्रसिद्ध झालेल्या 
पुस्तकाची सुधारून वाढवलेली दुसरी आवृत्ती १९८० 
साली प्रसिद्ध झाली. तिचे संपादन आणि दीघे 
प्रस्तावतालेखन डॉ. वसंत जोशी यांनी केलेले आहे. 
प्रस्तावनेवरूनही या पुस्तकाच्या विषयातील डॉ. 
जोशी यांची गती स्पष्ट होते. 


श्री. शं. बा. जोशी यांच्या प्रस्तुत पुस्तकाचा 
विषयच असा आहे, की मानववंशशास्त्र, भाषाशास्त्र 
इत्यादी शास्त्रांप्रमाणेच वेद, उपनिषदे, महाभारत, 
भगवद्गीता इत्यादी संस्कृत आणि प्रतिपादित विष- 
यांशी संबंधित अज्ञा पौर्वात्य व पाश्‍चात्त्य ग्रंथांच्या 
सखोल अध्ययनाची पायाभूत गरज आहे. अशा या 
ग्रंथाचे परीक्षण करणाऱ्यालाही तितक्‍याच ज्ञानाची 
आवड्यकता असते. प्रस्तुत लेखकाजवळ ती अल्पां- 
शानेही नाही; पण शं. बा. जोशींनी प्रतिपादिलेल्या 
विषयात रस मात्र जरूर आहे आणि त्याहीपेक्षा 
शं. बा. जोशींच्या सिद्धांताची अधिकाधिक चर्चा 
व्हावी आणि त्यातून सत्याचे दर्शन व्हावे या उद्दे- 
ज्ञाने त्यांच्या पुस्तकाचा निदान परिचय करून देणे 
आवद्यक वाटते. आणि म्हणून हा अल्पसा छेखन- 
प्रपंच. 

प्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे, की शं. बा. जोशी 
यांच्या साऱ्याच विधानांशी सर्वेजण सहमत होतील 
असे नाही आणि जोशी यांची तशी अपेक्षाही नसावी. 
पण ज्य़ा समस्या त्यांनी मांडल्या आहेत आणि 
त्यासाठी जो पूर्वपक्ष केला आहे, त्यांचा उत्तरपक्ष 
करणार्‍्यांनीही तो तितक्‍याच गंभीरपणे आणि तके 
शुद्धपणे आणि साधार केला पाहिजे. तसे करण्याने च 
मराठी-कानडी संस्कृतीच्या साम्यभेदांवर-विशेषतः 


अनुक्रमणिका 


साम्यावर-अधिक प्रकाश पड शकेल. कारण कानडी 
-मराठी ही जुळी भावंडे आहेंत असा त्यांचा 
सिद्धांत आहे. प्रादेशिक आणि भाषिक अस्मिता 
हो अलीकडची आहे. तिचा आपल्या डोळ्यांवर 
चढलेला चष्मा जरा काढून ठेवला, आणि वेदकाळा- 
पासुन आरय-द्राविड संबंधांचा विचार केला तर 
शं. बा. जोशींनी जे विचार मांडले आहेत, त्यांतील 
सार्‍याच नाहो, तरी काही विचारांशी सहमत होणे 
अशक्य ठ€ नये. आणि ज्या विचारांशी मतभेद 
असेल तो व्यक्‍त करून त्या विषयातील तज्ज्ञांनी 
त्यावर अधिक चोख प्रकाश पाडणेही अवश्य आहे. 
तसे झाले तरच भाषिक आणि प्रादेशिक भेदांनी 
भारतीय मनाचे जे विभाजन झाले आहे, ते दूर 
होऊन परस्परसामंजस्य निर्माण होणे शक्‍य होईल, 
प्रस्तुत पुस्तकपरिचयलेखनाचा तोही एक उद्देश आहे, 

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांचे भाषिक आणि 
सांस्कृतिक संबंध इतके संमिश्र आहेत की, त्यांचा 
उलगडा या दोन्ही भाषांतील विद्वानांनी दुराग्रह- 
रहित वृत्तीने केला पाहिजे. शं. बा. जोशी यांनी तो 
आपल्या परीने गेली अनेक तपे चालविलेला आहे. 
जोशी आपल्या प्रतिपादनात “मराठी “हीसंज्ञा न 
वापरता ' मऱ्हाटी हो संज्ञा का वापरतात ते प्रथम 
लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांना जे विवेचन करावयाचे 
आहे, आणि ज्या समस्यांची उत्तरे शोधावयाची 
आहेत ती “ मऱ्हाटी 'चे * मराठी ' असे रूप होण्या- 
पूर्वीच्या काळाच्या संदर्भात, तसेच ते करताना 
त्यांनी स्थलनामे, ग्रामनामे यांच्याबरोबरच भाषा, 
देवदेवता आणि चालीरीती इत्यादींबाबत आर्य- 
द्राविडसंबंधाचा विचार केला आहे. 


आजही सर्वसामान्य मराठी माणसांच्या लक्षात 
येते की, चालीरीती, वेशधूषा, देवदेवता, सणवार 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४० 


उत्सव इत्यादी बाबतींत महाराष्ट्र आणि ज्याला 
आज उत्तर कर्नाटक म्हणता येईल, तो पूर्वीच्या 
मुंबई इलाख्यातील कानडी मुलूख यांत खूप सांस्कू- 
तिक साम्य आढळते. शं. बा. जोशो यांच्या विचा- 
राला आणि अभ्यासाला जी चालना मिळाली आहे, 
तीही त्याचमुळे असावी; नव्हे, आहे. १९५२ साली 
प्रकाशित झालेल्या पहिल्या आवृत्तीची १९८० साली 
दुसरी आवृत्ती निघेपर्यंतच्या काळातही त्यांचे या 
विषयीचे चिंतन आणि संशोधन चालूच असावे. 
त्यामुळेच पहिल्या आवृत्तीतील प्रतिपादनाच्या उप- 
संहाराच्या प्रकरणानंतरही या दुसर्‍या आवृत्तीला 
त्यांनी जी याच विषयाशी संबंधित अश्ली लहान- 
मोठी सात प्रकरणे जोडलेली दिसतात ती त्यामुळेच 
असावीत. शेवटचे 'मराठीतील समानार्थक जोडशक्द! 
हे प्रकरण मात्र प्रस्तावतालेखक डॉ. वसंत जोशी 
यांचे आहे आणि तेही शं. बा. जोशी यांच्या प्रति- 
पादनाला पूरक असेच आहे. 

बाराव्या-तेराव्या शतकांत मराठी आणि कानडी 
या भाषांसंबंधी स्वतंत्र अस्मिता निर्माण होण्या- 
आधी मराठीचे आर्यीकरण होऊन मराठीतील ' हे 
आम्हासी कानडे” हा वाक्‌प्रचार रूढ होईपर्यंत 
दक्षिणापथात नमंदेपासुन तो तृंगभद्रेपयंत जे लोक 
राहत होते, ते सारे आयेतर “हट्टी या नावाचे. 
त्यांचीही विवक्षित संस्कृती होतीच. आणि या 
संस्क्रतीत मराठी आणि कानडी यांचे पूर्वजीवन 
अभिन्नत्वाने पोसले गेळे. या हट्टीजनांतूनच "मरहट्ट'- 
जन झाले. यातील मर म्हणजे झाड आणि हट हा 
हट्ट जनांचा प्रदेश; म्हणजेच ज्याला ' झाडीमंडळ 
म्हणतात तो प्रदेश. जोशी यांच्या मते 'मरहट' हा 
हा शब्द कानडी आहे. त्यांनी पुढे असेही दाखवले 
आहे, को मऱ्हाटी वा मराठी आणि कानडी ही जुळी 
भावंडे आहेत आणि त्यांचे पूर्वज त्रज्मवेदातील यदु > 
तुर्वेसु होत. या यदु-तुवंसूंच्या जुळ्या नावाप्रमाणेच 
स्त्रिस्तिशकारंभीच्या अशोक-खारवेल आदींच्या शास- 
नात रिस्टिक-भोजक अशी जोड नावे सापडतात. 
भोजक हे वर्‍हाडचे नाव आहे, याची शंका नाही. 
मग भोजकाबरोबर रिस्टिक हे नाव कसे ? तर 
कदाचित त्यांच्या वसाहती वऱ्हाडच्या आसपास 
असाव्यात म्हणून. तसेच त्या कण्ह-देश :>- खानदेश 
यांच्याही लगत असाव्यात असे शं, बा. जोशी यांचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


म्हणणे, किंबहुना एके काळी म्हणजे भाषिक अस्मिता 
जागी होण्याआधी साराच दक्षिण देश कन्नड 
असावा असाही ते एक तक करतात आणि त्याची 
उदाहरणे म्हणून काही गावांची नावेही ते देतात. 
ही नावे औरंगाबाद जिल्ह्यातही आढळतात हे 
त्यांनी सप्रमाण दाखवले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात 
तर “कन्नड ? नावाचा एक तालुकाही आहे. याचा 
अर्थ असा की, मऱ्हाटांच्या आर्यीकरणानंतरही ही 
जी काही कन्नड नावे मराठी प्रदेशात आढळतात 
ती तो प्रदेश मूळच्या कानडी भाषिक लोकांचा 
असावा म्हणून. अर्थात हे कानडी भाषिक मूळच्या 
यदु-तुवेसूंच्याप्रमाणे गोपाळ वृत्तीचे म्हणजे गवळी 
होते. खानदेश, नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यांचे 
गॅझेटियरवरून हे गवळी कालपरवापर्यंत तेथे वास 
करीत होते, हे त्यांचे म्हणणे मान्य करणे प्राप्त 
आहे. त 

शं. बा. जोशी यांचे पुढे म्हणणे असे, कौ आज 
ज्याला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक म्हणून संबोधिले 
जाते, तो सारा प्रदेश कुंतल या नावाने प्रसिद्ध होता. 
सातवाहून राजे स्वतःला ' कुंतल सातकर्णी ' म्हण- 
वीत. तसेच चालक्यही स्वतःला ' कुतलेंदू ' म्हण- 
वीत. आणि कुंतलची व्याप्ती मऱ्हाट णाणि कर्नाट 
या दोन्ही प्रदेशांनाच नव्हे, तर देवदेवता आणि 
शाक्‍तसंप्रदायाच्या आधारे ती लाट-मऱ्हाट-कर्णाट 
या तिन्ही प्रदेशांना व्यापीत होती असेही ते म्हणतात. 
* मऱ्हाट-कर्णाट ' यांच्या संमिश्र संस्कृतीची अवस्था 
टिकून राहिलेली दिसते ती राष्ट्रकूटानंतरच्या यादव 
राजवटीपयंत. यादवांच्या वेळी मात्र देवगिरी यादव 
भाणि होयसळ यादव यांच्यात यादवी घडली. त्या- 
नंतर मात्र देवगिरी यादवांनी मराठीच्या वाढीला 
हातभार लावला आणि मऱ्हाट-कर्णाटाचे दैत सुरू 
झाले, 

शं. बा. जोशींच्या एकूण प्रतिपादनाचे हे सार 
आहे. पण त्यांनी ते मोठ्या विस्ताराने मांडले आहे. 
त्यासाठी ग्रामनामे, स्थलनामे यांचा जसा त्यांनी 
उपयोग केलेला आहे, तशाच भाषा, देवदेवता धमे- 
पंथ यांचेही भरपूर आधार दिले आहेत. किबहुना 
कर्नाटकातील एक प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक गोविद 
पे यांना कर्नाटक म्हणज महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र 
म्ह्णजे कर्नाटक कसे वाटते हेही ते स्पष्ट करतात. 


*्ड्‌ः ळा क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ग्रथपरीक्षण 


* कर ' किवा “करू ' म्हणजे “मोठा' आणि 
' नाडु म्हणजे ' देश *. म्हणजे कर्नाट-महाराष्ट्र 
या एकाच अर्थाच्या संज्ञा असल्याचे ते सांगतात. 
पेच्य़ा मतांच्या पुष्टयथं ए. मास्टर यांचेही एक 
अवतरण जोशी देतात. ते असे : “]रछा'प 1168118 
10, 0115 (81) प टा'68, 810 10 8681118 
112110 ७1०0801686 ॥॥७/. ॥॥७ 078]. 
9068171112 1111810181118 01 ॥॥७ 100] 
01 1)00081 1211811058, ४111017 181- 
818080 ॥॥]७ फ०'त ' ३२७71 8त ' 1110 
' ॥[811879811118' 10 06४५861110 
8168 10010 फणांटी 11097 08086.” डॉ. 
भांडारकरांनी आपल्या ग्रंथालाही 11181079०0 
8118151118 न म्हणता झा 0४ 0 120- 
0०81 असे जे नाव दिले आहे त्याचे कारणही मऱ्हाट 
-कर्णाट यांच्या अनेक बाबतीतील गुंतागुंतीतून बाहेर 
पडण्यासाठी असावे असाही निष्कर्ष जोशी काढतात. 

एक गोष्ट मात्र मान्य करावी लागेल, को जरी 
एके काळी मऱ्हाट-कर्णाट यांत सांस्कृतिक भद 
नव्हता, तरी मऱहाटाचे आर्यीकरण जितक्या तौब्रतेने 
आणि झपाट्याने झाले, तेवढे कर्णाटाचे झाले नाही. 
आणि म्हणूनच कर्णाटचे लोक मऱ्हाटच्या लोकांना 
: आारिय ' आणि त्यांच्या भाषेला ' आरे मातु ' म्हणू 
लागले, 

सारांश, महाराष्ट्र-कर्नाटक किवा मऱ्हाट-कर्णाट 
ही क्रग्वेदकालापासूनची अशी जुळी भावंडे होत णी 
जोशी यांच्या सिद्धांताचे हे सारसूत्र. मात्र जोशींनी 
आपला हा सिद्धांत इतक्या विविध प्रकारांच्या 
आधारे मांडला आहे, की तो मुळातूनच वाचण 
अगत्याचे आहे. कारण महाराष्ट्रातील स्थलनाम 
आणि ग्रामनामे, मराठीतील कानडी वा द्रावीड 
किवा देशी शब्द, सण-वार आणि देवते इत्यादींच्या 
उदाहरणांचा इतका तप्लील त्यांनी दिळेला आहे, 
को तो या अल्प परिचयात देणे अशक्‍य आहे. वाच- 
कांनी मळ ग्रंथच बारकाईने वाचला पाहिजे एवढा तो 
महत्त्वाचा आहे. आणि जरी काही बाबतीत वाचकांचे 
लेखकाशो एकमत होणे कठीण वाटले तरी भारता- 
तोल अन्य भाषिक प्रदेशांहून महा राष्ट्र आणि कर्नाटक 
यांतील साधम्ये कसे अधिक आहे, वव्हे ती एक 
काळची ती जळी भांवडेच कशी होती एवढे जाणवले 

न. भा. ६ 


४१ 


आणि तद्वारा आजच्या भाषिक अस्मितेमुळे परस्परांत 
तिर्माण झालेली दूरता आणि कट॒ता थोडी जरी कमी 
झाली, तरी शं. बा. जोशींच्या प्रस्तुत संशोधनाचे 
सार्थक होईल. क॑. आचायं भागवतांनीही आंतर- 
भारतीतफे प्रस्तुत पुस्तकाच्या प्रथमावृत्तीचे प्रकाशन 
केले आणि त्याला अल्पसे निवेदन जोडले, तेही पर- 
स्परसहिष्णुता वाढावी यासाठीच. त्यांनी त्यात असेही 
नमूद केलेले आहे, की असल्या विषयात मतभिन्नता 
असणे स्वाभाविक आहे. तरीही मूळ अभ्यासकाचे 
त्यामुळे महत्त्व कमी होत नाहीच; पण पृवंग्रहांना 
मिळणाऱ्या धक्क्यांनी विचाराला चालना मिळणे 
आणि सत्याच्या अधिक जवळ जाणे शक्‍य होते. 
या दृष्टीनेही प्रस्तुत शं. बा. जोशी यांच्या प्रति- 
पादनांचा, संशोधनाचा आणि त्यांनी काढलेल्या 
निष्कर्षांचा अधिकाधिक विचार होणे अगत्याचे 
आहे. या अगत्याची जाणीव ' नवभारत 'च्या वाच- 
कांना झाली तरी प्रस्तुत पुस्तकपरिचयाचे उदिष्ट 
झाले असे म्हणता येईल. 
- गं. ब. ग्रामोपाध्ये 
अग्निफुले : सावित्रोबाई फुले यांची कविता : 
स्वरूप आणि समीक्षा- डॉ. कृ. पं« देशपांडे, न्‌तन 
प्रकाशन, पुणे; पृ. १३६; मूल्य रु. २२-५० 


हे एकशे छत्तीस पानांचे पुस्तक श्री, द. स. झोडगे 
( संपादक “ गावगाडा " पुणे ) व त्यांच्या पत्नी 
फुलवंतीबाई यांना कृतज्ञतेने अर्पण केले आहे. 
सावित्रीबाई यांची काव्ये व बरीच माहिती ह्यांच्या- 
कडन मिळाली. या अगोदर साधने व माहिती झोडगे 
पती-पत्नी यांच्याकडून अक्लीच मिळवून व भर 
घालन डॉ. मा. गो. माळी (गारगोटी) यानी क्रांति- 
ज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे एक पहिळे मोठे चरित्र 
१९८१ साली प्रसिद्ध केले. यातील सावित्रीबाई यांचा 
फोटो, पत्रे, जन्मदिन व काव्ये यांच्यासंबंधी संशो- 
घनाच्या पातळीवरून अनेक शंका-आशंका : महा- 
राष्ट्र टाइम्स ! ( कि क-हा ) मध्य प्रसिद्ध 
झाल्या. उत्तर म्हणूनही आक्षेपांचे स्वरूप सांगून 
त्यांचे खण्डन विस्तृत प्रस्तावनेत श्री. भा. र फडके 
यांनी केले आहे. प्रसिद्ध संशोधक डॉ. रा. चि. ढरे 
यांच्या प्रेरणेने व मा्गदशंनाने या पुस्तकाची निमिती 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ठी विकास संस्थेद्वारे 


सगणको कत 


४९ 


झाली आहे. खुद्द लेखक डॉ. देशपांडे यांनी काव्यांची 
: विदवासाहता ' सिद्ध करण्याचा विश्ेष प्रयत्न 
केला आहे (पृ. २०). जरी श्री. फडके व श्री. 
देशपांडे याना “ वनावट ' म्हणून आक्षेपिलेली 
साधने स्वेथा शंभर टक्के विशववासाहे आहेत, हे 
सिद्ध करणे कठीण पडले ( पू. १५, २१, २३, 
२४ ), तरी जोतोबांच्या मागे दडून गेलेली 
एक सामाजिक स्त्री-शक्‍ती स्वतंत्रपणे मूते कर- 
ण्याच्या बिकट कामात पुस्तकाला यश आले आहे. 
मात्र काव्यसाधनांची विश्‍वासाहुंता, त्यांचा इतिहास, 
मतभेद वर्गरेंचा ऊहापोह पुस्तकात वारंवार आढ- 
ळतो. जेधे यांच्या फुले-पुतळाप्रकरणापासुन, म्हणजे 
१९२५-२६ सालाच्या पुढे जोतीरावांचे एक पहिले 
मोठे चरित्र लिहिले गेले. सावित्रीबाई यांच्या 
काव्यांचा व विशेष खास माहितीचा त्यावेळीही पत्ता 
नव्हता, ह्यात नवल नाही, पृ. २ व ४वर ' भाणखी 
काही नवीन माहितीत फोटोचा ब्लॉक छापला 
आहे. ज्यांच्याकडून हा फोटो प्राप्त झाला त्या 
सौ. फुलवंतीबाई यांनाही फोटोची ' विदवासाहेता 
पूर्णपणे सांगता आली नाही; १९६६ पूर्वी 
सावित्रीबाई यांचा फोटो किवा काल्पनिक चित्रही 
उपलब्ध नव्हते (पू. ३ व ४), श्री, देशपांडे यांनी 
डॉ. मा. गो, माळी यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन 
अंधारात सापडलेला काव्य-प्रकाश वाचकांपुढे ठेव- 
ण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न केला आहे, तो केवळ 
गौरवार्थ मुळीच नाही. डॉ. माळो हे सावित्री फुले 
यांचे समग्र वाडूमय प्रसिद्ध करणार आहेत, म्हणून 
श्री, देशपांडे यांची समीक्षा मिळालेल्या काव्यभागा- 
तून निवडक काव्यपंक्ती आधारात घेऊन अर्थात 
साकार झाली आहे. सावित्रीबाई यांच्या कवितां- 
मधून जोतीरावांचे चरित्र, कार्य, योग्यता व जी 
शिकवण प्रगट झाली आहे, ही सर्वे निदान वादा- 
तीत आहे. 


या पुस्तकाचा निम्य़ाहन अधिक माग सावित्री- 
बाई व जोतीराव फूले यांच्या चरित्राची व कार्याची 
सुबोध गद्यात समीक्षा करून नवे स्वरूप सांगणारा 
आहे. सन १९५३ साली प्रा. लीला पाण्डे यांनी 
लिहिलेले सावित्रीबाईचे चरित्र देशपांडे यांना प्राप्त 
झाले, त्यातही विइवासाहे फोटो नव्हता. १९५३ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


* यांनी चरित्रभागाची नवी चिकित्सा 


जुळे, १९८२ 


च्या पूर्वी कोणा एका स्त्री-लेखिकेने एक चरित्र 
फोटोविना लिहून प्रसिद्ध केले होते. प्रस्तावनेत कॅ. 
भास्करराव जाधव यांनी अल्पस्वल्प माहिती उपलब्ध 
असतानाही चरित्र साकार करण्याचा प्रयत्न झाला, 
असे नमूद केल्याचे आठवते. असो. ज्या अर्थी देशपांडे 
मांडण्याचा 
प्रयत्न केला आहे, त्या अर्थी ह्या मोठ्या विभागाचेही 
काही परीक्षण देणे भाग पडते. सावित्रीबाई यांच्या 
वेळच्या अभ्यासकक्षेतील खृह्द त्यांची जी पुस्तके होती 
त्यांची यादी दिली आहे ( पृ. २१ ), पण जोती- 
रावांचे मित्र रेव्ह. मरे मिचेल, बाबा पदमणजी, 
गंगाधरशास्त्री फडके, पृणे-वर्णणकार जोशी, 
भवाळकर जोशी वर्गरे अनेक अभ्यासू विद्वानांच्या 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष घरी-दारी सावित्रीबाई यांना पुस्तके 
प्राप्त होणे शक्‍य होते. नैसगिक काव्परशक्‍्ती व 
प्रतिभादेखील त्याना प्राप्त असावी. देशपांडे यांचे 
पुस्तक उघडताच पुढील नैसरगिक वर्णन वाचावयास 
प्रथमच मिळते. 


“सुंदर सृष्टी सुंदर मानव सुंदर जीवन सारे । 
सद्‌भावाच्या पर्जन्याचे बहुरून टाकू बा रे॥” 


जोतीराव-सावित्री व त्यांचा भाचारविचार- 
प्रवाह फार लोकप्रिय झाला आहे. “ .,. या नव्या 

खऱ्या खोट्या साधनांतून सिद्ध होणारी सावित्री- 
बाईंची प्रतिमा ही समूह मनाची भूक आहे... ” 
(पृ. २२ ), त्याचभ्रमाणे पतिपत्नी फुले यांचे सर्व 
कार्य समूहूमन व समूहसहकायं यांचे फलित होते. 
अव्वल इंग्रजीतील पहिल्या पिढीतील विचारवंतांनी 
खछ्त्रिस्तो मिशनऱ्यांच्या प्रचारास बळी न पडता 
स्वधर्मात राहूनच लोकसेवा, समाजसुधारणा करा- 
यची, असा निणेय घेतला. अश्या विवेकवंतांत फुले 
कुटुंब मोडते. स्त्री-शूद्रातिशद्रांच्या शाळा स्वतः 
स्वावलंबनाने चालवाव्यात असा निर्णय त्या वेळच्या 
पुण्यातील अनेक सुशिक्षित हिंदू कार्यकर्त्यांनी 
घेतला व ह्यांचे नेतृत्व फुले पतिपत्नीने धाडसाने 
केले. भोवंडे, वाळवेकर, परांजपे, भिडे, जगन्नाथ 
सदाशिवजी वगरच्या इच्छा व श्रम यांच्या पाठी- 
मार्गे होते ( पृ. ११ ). 


_ गफवार बेग मुनशी व लिजिट साहेब यांच्या 
भ्रणने जोतीरावांचे शिक्षण पुन: चाल झाले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ग्रंथपरीक्षण 


(पृ. ८९). जाता जाता फिलिप विल्यम लिजिट 
साहेब हे पुण्यास जज्ज होते व नंतर त्यांची बदली 
नगरला झाली असा त्या वेळच्या ज्ञानोदयाच्या दि. 
१५ मे १८५९१ च्या अंकावरून समजते. परमभाग्याने 
शिक्षण प्राप्त झालेल्या जोतीरावांना सावित्रीबाई 
ह्यादेखील अनुरूप व असामान्य पत्नी प्राप्त 
झाल्पा. या दोघांचे कार्य व चरित्र संयृक्‍त आहे. 
सावित्रीबाई केवळ गृहिणी-पत्ती व सहधर्मंचारिणी 
नव्हत्या; त्यांच्या ठायी स्वतंत्र गुण होते, हे अनेक 
परी व अनेकार्थाने सिद्ध करण्यात डॉ. देशपांडे 
यशस्वी झाले आहेत, ' एक क्रांतिकारी व्यक्तिमत्त्व ' 
या दृष्टीने * चरित्र आणि व्यक्तित्व ' हे प्रकरण 
त्यांनी लिहिले आहे. देशपांडे यांनाही अडचणी 
जाणवल्या, उदा. पू. ५२ वर “ गृहिणी मासिक 
आणि सावित्रीबाई ” हा मोठा परिच्छेद योजिला 
आहे. मोरो विठ्ठल वाळवेकर यांना व्यंकटेश 
नावाचा मुलगा होता का नव्हता ? मुंबई प्राथना 
समाजाच्या जुन्या सभासदांची अधिकृत यादीची 
प्रत मला प्राप्त ज्ञाली. त्यावरून व्यंकटेश मोरो 
वाळवेकर सभासद असल्याचे स्वच्छ समजते. प्रा. 
समाजाचे दीर्घायुष्य प्राप्त झालेले सर्वांत जुने 
सभ्षासद कै. वा. वा. कोरगावकर यांनीही कळविले 
होते, की मोरोपंतांना व्यंकटेश नावाचा मुलगा 
होता; त्यांचा सुबोधप्रकाश हा छापखाना होता. 
गृहिणी मासिकाशी मोरो विठ्ठल यांचा संबंध 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष असावा एवढे साधार सांगता यत. 
' गृहिणी ' मासिकाचे संपादक बळवंत भाऊ नगर- 
कर व जोतीबा यांची ओळखपाळख होती. मोरो 
विठ्ठल यांच्या एवढा सन्मित्र फुले पतिपत्नी यांना 
शेवटपर्यंत परमभाग्याने प्राप्त झाला. पण टोपण- 
नावाने सावित्रीबाई गृहिंणीत गद्यलेखन करीत 
होत्या हे डॉ. देशपांडे यानी असंभवनोय ठरविले 
आहे (पृ. ५१-५२). संश्योधकीय दृष्ट्या "९ 
जेवढे पुढे खरे ठरेल, तेवढेच सत्य जनाना 
ग्रंथातून खरे काय व खोटे काय असू शक तचा 
शोध करण्यासाठी मूलतः सत्यसमाज निघाला व 
ही सत्यासत्य विवेकबुद्धी जोतीराव व सावित्रीबाई 
यांच्या साहित्यालाही अर्थात खर्‍या पिवी 
लागू करावी लागेल. अंधजात्याभिमानामुळ प्रहपण 


मिसळली आहेत. 


अनुक्रमणिका 


-&- 


“काव्यफुले । काव्यसंपंदा व काव्यपरिचय 


हे एक स्वतंत्र प्रकरण योजिले आहे. 'काव्यफुले' 
व तत्सम संग्रहांतील ४२ कविताच डॉ. देशपांडे थांना 
उपलब्ध झाल्या. त्यांचे सात भाग पाडून स्वरूप व 
समीक्षा केली आहे. महात्मा फुले यांच्या संबंधीच्या 
कविता हृद्य आहेत ! * माझ्या जीवनात । जोतीबा 
स्वानंद ॥ जंसा मकरंद कळीतला || ' जोतीरावांना 
लहानपणी सांभाळणारी सगुणाबाई क्षीरसागर ही 
जोतीबांची मावशी. * सागर वाटे । उथळ क्षणी ॥ 
आभाळ ठेंगणे तिच्याहुनी | ' अद्या निवडक काव्य- 
पंक्ती उद्धृत करून त्यांनी ह्या प्रकरणात सावित्रीबाई 
यांच्या नावावर मोडणाऱ्या कवितांचा विवेचनात्मक 
चांगळा परिचय करून दिला आहे. “ कोंडला कोंबडा 
तरी आरवतो ॥ पहाट सांगतो लोकांना तो ॥! 
: ])8७४॥) 11091760' ' असे जोतीबांचे वणंन 
सावित्रीबाई करितात. 'क्षूद्र या क्षितिजी ॥। जोतीबा 
हा सूर्य ॥ तेजस्वी अपूर्व उगवला ॥ ' सामाजिक 
कविताही बहारीच्या आहेत. ' विषय रचिती ॥ 
समाजाची रीती ॥ धूर्ताची ही नीति अमानव ॥ ! 
डॉ. देशपांडे ' काव्यफुले ? पुस्तकाचा प्रकाशनसन 
१८५३ हा स्वीकारतात. पण शूद्रातिशूद्रांना मुक्‍त 
करावे असा साक्षात्कार जोतीबांना अठराशे सत्तावन्न 
सालच्या उठावानंतर सन १८६०-६५ पासुन होऊ 
लागला. जोतीरावांच्या ह्यापुढील सर्वे विचारांचे जे 
प्रतिबिब सावित्रीबाई यांच्या काव्यात उमटले आहे, 
त्यांची सुरुवात १९५२ ही खरी मानता येत नाही. 
१८७६-७७ च्या दुष्काळावरच्या काव्याचाही परि- 
चय सटीप प्रकारे डॉ. देशपांडे यांनी पू. ६४-६५ 
वर करून दिला आहेः “नाही पाऊस पडला कोठेही । 
म्हणूनी पौकपाणी काही नाही । यानी होती दुष्काळ 
लाही । कोप नसे देवाचा ॥ * अश्या प्रकारे ' काव्य- 
फले ! संग्रहाची जन्मतारीख कोणती ? व कवयित्री 
दुसरी कोण ? हे कोडे कायम राहते. संशय 
बळावल्यास आदचर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. 
पण ही सर्व काव्ये सावित्रीबाईंचीच असे समजून- 
उमजन डॉ. देशपांडे यांची समीक्षा व मीमांसा 
व्यक्त झाली आहे. खरेखोटे काही असोनसो ! ह्या 
काव्यफुलातील कविता रसयुक्‍त असुन जोतीरावांची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४४ 


एकूण शिकवण, बोध, काय आणि व्यक्तित्व 
ह्यांवर प्रकाश टाकते. ' जोतिबांचे बोल । मनात 
परसा । जीवाचा अरसा । पहाते मी । ' वगेरे वगरे. 
छत्रपती शिवाजी व छ. ताराबाई यांचीही प्रशस्ती 
सावित्रीबाईत आहे. जे जोतीबात नाही व सावित्री- 
बाई यांच्यात आहे ते देशपांडे यांनी नजरेस आणिले 
आहे. 
बावन्नकशी सुबोधरत्नाकर (स. १८९१) 
या काव्याचे सहा भाग आहेत. पाचव्या भागात 
जोतीबावर १४ इलोक आहेत. ' करी शूद्र सेवा 
दिले धैय त्याना । क्रियाशील नेता अश्या जोति- 
बांना ॥ ' श्री. देशपांडे यानी १९८१ साली 
लिहिलेले “ दीनांची साऊली ' नामक सावित्रीबाई 
यांचे ललित चरित्र उपल्ब्ध आहे. दुसर्‍या 
पुस्तकात सावित्रीबाई यांचे ललित चरित्र लिहि- 
लेळे उपलब्ध आहे. ह्या त्यांच्या दुसऱ्या पुस्तकात 
सावित्रीबाई यांच्या कवितातील लालित्यांचा 
परामर्ष घेतला आहे. ' गुलामी रुढी लादुनी धर्म 
सांगे । पशू तुल्य जीणे स्त्रिया शूद्र भोगे ।॥। ! मनु- 
स्मृतीचा निषेध वगेरे तत्सम विचार सावित्रीबाई- 
मध्ये आहेत. सामाजिक इतिहास सांगून त्यातील 
दोषही दाखविले आहेत. पेशव।ईत होणारा शूद्राति- 
शूद्रांवरील जुलूम वणिला आहे (पृ ८३-८४). 
इंग्रजी राज्यांच्या आगमनाचो व नव्या शांततेची 
कारणे सांगून त्यांची व खिस्ती धर्माची प्रशस्ती - 
देखील आहे. “ म्हणे मेंढरे ही कशी ख्त्रिस्ति हाकी । 
फुका बोलती ही उगा बोंब ठोकी ॥। ! “लळा लावुनी 
शिकवी शूद्र बाळा ” हे ' स्त्रिस्ती भटांचे' कार्य व 
त्याविरुद्ध सनातन्यांची ओरड व शूद्रातिशूद्रांच्या 
दृष्टीने शिक्षणाचे नवे महत्त्व सावित्रीबाईनी गायिले 
आहे (पू. ८६). सन १८९२ साली सुबोधरत्ना- 
करची दुसरी आवृत्ती निघाली (पृ. ७८). हे 
सारेच विषय लोकप्रिय होणारे आहेत, कारण आता 
फुले-भक्‍्त असंख्य आहेत. ३४ ते ४७ इलोकांतील 
निवडक काव्यपंक्ती उद्धृत करून सावित्रीबाईंनी 
प्रथम काव्यात प्रगट केलेल्या जोतीबांच्या भावरम्य 
चरित्राचे दंन समीक्षेसह डॉ. देशपांडे ज्ञवटी 
वाचकांना सादर करितात (पृ. ८७ते ९२), 'दलि- 
तास आदेश सद्दोध साचे । न भूतो चमत्कार जोती 
युगाचे । (पृ. ९०) यात “ दलित शब्द प्रथमच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


मराठी काव्यात योजिला गेला असावा, पंढरपूरच्या 
बालकाश्रमापूर्वी पहिळाच स्वदेशी समाजसेवक 
बालकाश्रम फुले पतिपत्नी यांनी चालविला होता. 
याची ' व्यवस्था अशी सवे सावित्री पाही । ' 
सार्वजनिक कार्यातील सावित्रीबाई यांची तन्मयता 
समजते. मराठी वाचकांना डॉ. देशपांडे यांनी 
विवेचिलेली ही काव्ये समग्रपणे उपलब्ध होतील 
तर म. फुले यांच्यावर नवा प्रकाश पडेल. दोन्ही 
काव्यांची मूळ समग्र मुद्रिते मिळतील तर वाद 
संपेल ! तरी बरेच विवाद्य मुद्दे डॉ. देशपांडे यांनी 
च्चचिले आहेत. उदा., जोतीरावांची आई चिमावाई 
वारल्यावर, वडील गोविदराव यांनी गंधवंबिवाह 
करून, त्याही बायकोचे नाव चिमाबाई ठेविले. 
(पृ. ९३). सावित्रीबाई यांनी ही घटना नमूद केली 
नाही, म्हणून असंभाव्य होती असे देशपांडे लिहि- 
तात. के, गजाननराव फुले यांच्या आठवणीत गंध- 
वाचा उल्लेख येतो. अस्पृश्यांची शाळा काढली 
म्हणून गोविदराव यांनी फुले पतिपत्नोंना घरातून 
बाहेर घालविले हे कारण जसे खरे ठरते, तसे 
दुसरा विवाह हेही आणखी गुप्त खाजगी कारण 
असावे. शे-दीडशे वर्षांमागील या हृकिगती असून 
त्यांची निश्‍चिती आता करणे अवघड आहे, 

सावित्रीबाई यांची कविता जोतीरावांच्या सह- 
वासात व देखत निर्माण झाली आणि त्यांच्या 
विचाराआचारांची छाया काव्यावर आहे. तरी 
जोतीरावांच्या भाषेच्या धाटणीचा ह्या कवितांवर 
परिणाम नाही. पण जोतीरावात ज्यांचा निदेश नाही 
अशी काही स्थळे सावित्रीबाईमध्ये मिळतात. 
शनिवारवाड्यावर इंग्रजांचे निशाण लावणाऱ्या 
ब!ळाजी नातु ( बाळ नातु पू. ८४व १०२ पहा) 
याची प्रशंसा व प्रशस्ती सावित्रीबाई करितात. 
पेशवाई बुडाल्याबद्दल सावित्रीबाई मुळीच खेद व्यक्‍त 
करीत नाहीत. 

' तुकाराम जैसा तसा संत जोती ॥ (पृ. ९०), 
तुकाराम व जोतीराव यांचा जोडविचार सावित्री- 
बाई व डॉ. देशपांडेदेखील करितात (पृ. ९४- 
९५). पण तुकारामांचा गाढा अभ्यासक रेव्ह. मरे 
मिचेल याच्याझो दाट घसटण असुनही खुद्द जोती- 
रावांनी “ तुकारामादि संत व भागवतधर्म ” हा 
प्राथनासमाजाप्रमाणे पाया माता नाही. (तय 


र ग तथद्धन 
-चसर४ळछत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


ग्रथपरीक्षण 


संत ? असे शेवटी म्हणून दोन-तीन संतलक्षणे सांग- 
णारे अभंग सावित्रीबाईंनी खास रचिले आहेत 
(पृ. ६८). संतांनी क्षेंदरी हेंदरी देवते निषिद्ध 
मानली आहेत. तसेच मुळें व्हावीत म्हणून नवस- 
सायास जे अद्यापि चालतात, त्यांचा संतांप्रमाणे 
निषेध केला आहे (पू. ६२). अंधश्रद्धेवर आघात 
करणाऱ्या कवितांचा परामर्श डॉ. देशपांडे यांनी 
घेतला आहेच. ' अर्वाचीन मराठी काठ्प्राची जननी” 
असे स्थान डॉ. देशपांडे सावित्रीबाईंना देतात 
(पृ. ११८). तथापि “ त्यांची प्रतिभा ही क्षीण 
आहे, तोकडी आहे ” असे शेवटी सांगून काव्य- 
मर्यादाही स्पष्ट करितात. पण अगोदर ' सौंदर्य- 
वादाची पहाट ' असेही थोडे अमर्याद वणन काव्य" 
दली वगैरे परिच्छेदांत त्यांचे खास आहे (पू. १०९). 
एकूण प्रवाही संशोधनाला हे पुस्तक प्रेरक ठरते. 
उदा., थॉमस पेन व जोतीराव यांच्या विचारांचा व 
कुतीचा चांगला परामर्ष देशपांडे यांनी पान ४१ वर 
घेतला आहे. सर्वेच धमंग्रंथ मनुष्मनिमित असून 
ते सर्व फक्त पूरुषांनीच केले आहेत. त्यांत स्त्रीशद्राती- 
शद्रांसंबंधाने पक्षपात व अन्याय आहे असा साक्षा- 
त्कार (ज्ञान) झाल्यामुळे बायबळ्चा गाढा अभ्यास 
होऊनही, जोतीबा येशूला सर्वथा शरण गेले नाहीत. 
ख्प्रिस्ती धर्म सर्वांशी पुर्ण, प्रमाण आणि निर्दोष 
त्यांनी मानिला नाही. 
अश्निफुले 
डॉ. कु. पं. देशपांडे हे व्यासंगी शिक्षक आहत. 
पतिपत्नी फुले यांच्या संबंधाने चिकित्सा तसा उत्कट 
भक्तिभावही त्यांनी समीक्षेत व्यक्‍त केला आहे. 
त्यांचे हे पुस्तक श्री. स. गं. मालसे यांनी जे आक्षप 
घेतळे व आव्हाने दिली, त्याला उत्तर म्हणूनच 
आहे. ' काव्परफुले ', ' बावन्नकशी सुबोध रत्ताकर | 
ह्या दोन सावित्रीबाई यांच्या पुस्तकांच्या समीक्षेका 
डॉ. देशपांडे यांनी ' अग्तिफुळले ” हे संयुक्‍त 
नाव दिले आहे त्याचे कारण ते असे देतात : 
“ अग्निफुले ... काव्याचे स्वरूप विशद करणारा 


आणि त्यांची समीक्षा करणारा हा एक लघूग्रंथ 
(1४०70819) ) आहे... १// “४ _ , ,विरोधाच्य़ा 
प्रखर अग्तीत होरपळत असतानाही ह्या काव्याचा 


ब अ क्तों ठे ले... 
कोवळी कोंब जूते देवेला "ह!" ही अग्निफुले... 
(पृ. १७) . क्रांतिंबी ढेतौतोरींवं बै कींभरिदेती पावित्ती 


अनुक्रमणिका 


४१५ 


यांच्या आचारविचारांचा संयुक्‍त व तौलनिक आणि 
समन्वयक अभ्यास काव्यसमीक्षा ह्या प्रकरणात 
(पृ. ५३ ते ७३) मांडला आहे, तो छान साधला 
आहे. काठ्प़ लिहिण्याला १८५३-५४ पासून प्रारंभ 
करून १८९१ पर्यंत त्या कविता करीत राहिल्या 
असाव्यात. कारण वरील दोन्हीही संत्रह बहिणी- 
बहिणी वाटतात. 'मना कल्पना छान गाणे रचावे । 
जना ग्राह्य होईल ऐसेच गावे ॥। (पृ. ७८)तशी स्फूति- 
दायी कथा जोतिबाची ।। ' दोन्हीही काव्यपुस्तकांत 
पतिक्नता सावित्री पतीविषयी पराकोटीचा आदर, 
प्रेम व काव्यजिव्हाळा व्परक्‍्त करितात. * जोति- 
बांना नमस्कार । मनोभावे करीतसे ' (पृ. ६६). 
कवी व शाहीर फुले यांची पत्ती सावित्रा हिला 
तक्षीच काव्य करण्याची नेसगिक शक्‍ती व प्रेरणा 
प्राप्त होती असे म्हणणे भाग पडते. जोतीरावांच्या 
हयातीतच ह्या सावित्रीबाई यांच्या कविता साकार 
झाल्या, असेही म्हणावेसे वाटते. दोघेही प्र!कृत 
होते, तरी सावित्रीबाई यांच्या काव्यात संस्कृत 
भाषा व क्षाधुनिक शब्द पुष्कळ आले आहेत. पण 
त्यांचे पुष्कळ प्राकृत (मराठी) मोठे विलोभनीय व 
सोपे आहे. उदा. , 
नऊ मास झाले चिमा माय गेली । 
चिमू जोतिची फार आबाळ झाली ॥ 

वाचकांनी डॉ. देशपांडे यांचे मूळ पुस्तक वाचावे 
व संशोधकांनी शहानिशा करावी, म्हणून वानगी- 
दाखल काही थोड्याच काव्पपंकक्‍्ती येथे द्याव्या 
लागतात. “उद्या ते ( सावित्रीबाई यांच्या नावा- 
वरील रचना ) त्यांचे नाही असे निर्णायक रीत्या 
सिद्ध झाले तर या समीक्षेत्त उभी राहिलेली 
सावित्रीबाईंची प्रतिमा सामाजिक भुकेच्या संदर्भात 
तरी गंभीर अध्ययनाचा विषय ढरावी. ” असे 
देशपांडे त्यांची भूमिका मांडताना शेवटी अपेक्षितात 
(पृ. २४). शक्‍य तो गाहानिश्या व विश्‍वासाहंता 
तपासली आहे असे आता डॉ. माळी- डॉ. देशपांडे, 
डॉ. रा. चि. ढेरे, श्री. भा. दि. फडके या विद्वानांचे 


, म्हणणे आहे. 


सन १८३१ साली जन्मलेली सावित्री १८४७ साली 
द्रेनिंगचे चौथे वर्षं पूर्ण करिते. हे असंभाव्य नव्ह कायं 
भाषाशास्त्र, व्यृत्पत्ती, व्याकरण वगैरे दृष्टीने ही 
काव्ये गेल्या शतकातील (अव्वल इंग्रजीतील) सम- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४ 


जणे दुर्धर आहे असा जो श्री. स. गं. माले यांचा 
एक मृख्य मुद्दा आहे त्याला ह्या पुस्तकाने स्पर्श केला 
नाही. श्री. देशपांडे यांनी पू. ९७-९८ वर केशवसूत 
व सावित्रीबाई यांचा जोडविचार केला आहे; पण 
एवढे म्हणणे शक्‍य आहे, की दोघेही गेल्या शतकात 
म्हणजे समाजप्रबोधनाच्या काळात होऊन गेले. पंडिता 
रमाबाई व सावित्रीबाई यांचा जोडविचार व्हावा 
असे (पृ. २७) डॉ. देशपांडे यांना वाटते; पण 
सगुणाबाई (पृ. ३९ वर पहा) व सावित्रीबाई यांनी 
धर्मांतरे न करिता हिंदुधमंसुधारणेचे जे कायं 
जोतीबांनी चालविले होते, त्यालाच निर्धाराने साह्य 
केळे हे मोठे वंशिष्ट्य ठरते. कारण कसल्याही 
तत्कालीन प्रेमळ व कतेवगार मिश्नऱ्यांशी फारच 
जवळचा, अत्यंत निकटचा संबंध येऊनही हो फुले- 
मंडळी देशाभिमानी राहिली, 


काब्यसमीक्षा 


हे प्रकरण शेवटी योजिले आहे. ' काव्यफुले 
(१८५४) व “बावन्नकशी सुबोधरत्नाकर! 
(१८९२) यांच्यांतील कित्येक विचार परीक्षणांती 
सारखेच आढळतात. दोहोंची कवयित्री खात्रीने 
एकच वाटते. पान ९८ वर आत्मपर कविता, निसगं- 
वरणेनपर, सामाजिक, स्वातंत्र्यपर, इत्यादी गुण 
केशवसुतांप्रमाणे सावित्रीमध्येही आहेत व सावित्री- 
बाई यांचा काळ केशवसुतांपेक्षा तीस वर्षापेक्षा 
आधीचा आहे, असे सावित्रीबाई यांच्या काव्याचे 
महत्त्व सांगताना डॉ. देशपांडे लिहितात. “काव्यफुले 
१८५४ साली प्रसिद्ध झ्ञाली म्हणजे १८५७ च्या 
उठावापूर्वीची. या दृष्टीने त्यातील व्याकरण, काव्य- 
पद्धती, शब्दरचना, वर्गरे तत्कालीनच आहे किवा 
नाही हा प्रश्‍न पडतो. या विवाद्य मुद्द्यावरील अपे- 
क्षित समीक्षा लेखकाने केलेली नाहो, पुनः पृष्ठ 
११८ वर केशवसूत व सावित्रीबाई यांचा जोड- 
विचार डॉ. देशपांडे यांनी विवरण केला आहे. 
१८५४ सालच्या म्हणून त्यांनी मानलेल्या ' काव्य- 
फले ' नामक पुस्तकात खुद्द कविता किती होत्या ? 
' काव्यफले! ह्या काव्यसंग्रहाचे स्वतः डॉ. देशपांडे 
यांनी छापील मुखपृष्ठही पाहिले नाही (पृ. ९७ 
वरचे त्यांचेच विधान पहा.) मात्र हस्तलिखितांच्या 
संबंधी उपल्ब्ध सर्वे माहिती शोधून वाचकांपुढे 


नवभारत 


जुले, १९८२३ 


ठेविली आहे. ह्या विवाद्य पुस्तकाचे परीक्षण करणे 
ही देखील एक कठीण बाव होय. 

' काव्यफुले' व * सुबोधरत्नाकर या दोन्हीही 
काव्यसंग्रहांतील काव्ये जोतीरावांच्या कार्याविषयी 
व चरित्राविषयी बरीच माहिती देत आहेत. पण 
ही सर्व काये म्हणजे समग्र चरित्र नव्हे, स्फूट कविता 
आहेत. यांची सर्वांची समीक्षा व स्वरूप विवरण 
केल्यामुळे जोतीरावांचेही चिकित्सक चरित्र वाचकां- 
पुढे अभ्य़ासा्थ व अधिक संशोधनार्थ उभे आहे. श्री. 
धनंजय कौरकृत जोतीबा फुले या चरित्रापेक्षा डॉ. 
देशपांडे यांचे पतिपत्नी फुले यांचे हे जे जोडचरित्र 
आहे, त्याला भाधार, के. नारो बाबाजी महाघट- 
शास्त्री यांनी सन १८९१ साली प्रसिद्ध केलेल्या 
चरित्राचा घेतला आहे. 


डॉ. देशपाण्डे यांनी सावित्रीबाई यांचे महाराष्ट्रा- 
तील प्रबोधनयुगाच्या एक अग्रगामिनी समाज- 
सेविका, आदश गृहिणी, सहधमेचारिणी, दीनदलि. 
तांच्या केवारी व सेवक असे स्वतंत्र स्थान थोड्या पुन- 
रुक्‍तीने वाचकांच्या मनावर ठसविले आहे. सावित्री- 
बाई हयात असताना क्रषिवये मामा परमानंद, 
तुकाराम तात्या, बडोद्याचे दिवाण धामणस्कर व 
पंडित, डॉ. विश्राम रामजी घोले (व स्वतः जोती- 
राव) यांनी व पुढे सयाजीरावांनी त्यांच्याबद्दल 
काळजी वाहिली. हा सवे पत्रव्यवहार आता श्री. 
कुलकर्णीकृत मामा परमानंद चरित्रात उपलब्ध आहे. 
'महारमांग' लोकांस विद्या शिकविणाऱ्या मण्डळींची 
समग्र हकोगत “ ज्ञानोदय ' १८५३ मध्ये मिळते. 
कर्मवीर शिदे यांनी केतकरकृत ज्ञानकोदा (खंड 'अ', 
अस्पृश्यता) मध्ये ह्या झाळेचा वृत्तांत ज्ञानप्रकाजा- 


-तून उद्धृत केला आहे. 


१९११ साली पुण्यास सत्यक्षोधकांची परिषद 
भरली व पुढे गुलामगिरी पुस्तकाची २ री आवत्ती 
काढण्यात आली. या परिषदेच्या अध्यक्षांनी प्रारं- 
भीच्या फुळेचरित्रात सावित्रीबाई यांना स्त्री-रत्न ! 
म्हणून संबोधिले आहे. या सवं दृष्टीने « सावित्रीबाई 
जोतीरावांच्या केवळ छाया नाहीत ” असे प. १०१ 
वरील डॉ. देशपांडे यांचे विधान यथातथ्य ठरते 
थोड्याफार पुनसक्तीने व गौरवाने त्यांनी ह्‌ सिद्ध 

ले आहे. बरेच मूलभूत आधार मिळविलेही आहेत . 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


ग्रंथपरीक्षण 


“८ आद्य कवयित्री असे डॉ. देशपांडे भक्‍्ति- 
भावाने म्हणत असावेत ” (पृ. ११) असे श्री. भा. 
दि. फडके प्रस्तावनेत म्हणतात. असे सर्वे विवाद्य 
मुद्दे व प्रश्‍न बाजूस ठेऊन, शेवटी असे विधान करता 
येते कौ, डॉ. देशपांडे यांचा प्रयत्न अपूर्व होय. समग्र 
सावित्री-साहित्य प्रसिद्ध झाल्यावर तो विकसित 
व्हावा. 


सुंदर छपाई, चांगला कागद ह्यामुळे हे पुस्तक 
मोहक वाटते. 


अधिकाधिक संशोधनासाठी ह्या पुस्तकातील 
घटना, प्रसंग व माहिती यांवर शहानिशा व्हावी, 
प्रत्येक प्रकरणाच्या झोवटी संदर्भटीपा दिल्य़ा 
आहेत. भरपूर श्रमांती शोध व बोध साकार 
केला आहे. पुस्तकातील प्रकरणे टापटिपीची, व्यव- 
स्थित व कुशल मांडणीची आहेत. दोवटची तीत 
परिशिष्टे ह्यात भर घालतात. सर्वेच पुस्तकात 
कोठे कोठे तर्काचा आधार घ्यावा लागला आहे. 
स्वत: जोतीराव कवी व झ्ाहीर होते. त्यांनी जमवि- 
लेली साधने, केलेली काव्ये वगरे रचनांचा सावित्री- 
वाईच्या कवितांमधीळ विचारावर परिणाम झालेला 
भाढळतो. हा परिणाम दोघांच्या विचारांतील साम्य 
दाखवून डॉ. देशपांडे यानी चांगला स्पष्ट केला 
आहे. दुसऱ्या परिशिष्टात काही सुभाषिते व सुंदर 
काव्यपंक्ती दिल्या आहेत. तिसर्‍या परिशिष्टात 
सावित्रीबाई यांची जीवनसरिता-जीवनपट दिला 
आहे. फले पतिपत्नी यांनी काढलेल्या बालहत्या 
प्रतिबंधक गहाच्या स्थापनेचा सन १८५३ दिला 
आहे. पण तो १८६३ आहे. श्री, धनंजय कोर ह्‌ 


शि ! 
मान्य करितात. नंतर “बावन्नकशी सुबोधरत्नाकार 


(र -ठल्या पानांचा 
ह्याच्या हस्तलिखिताच्या पहिल्या व शेवटल्या पान 


फक्त झेरॉक्स छापला आहे. ग्रंथाधारसूची, नामसूची 
शेवटी आहे. संदर छपाईचे, असे मुखपृष्ठ पु” 
चिन्हांकित आहे. मुद्रणदोष अभावाने आहेत. 
विषय विवाद्य ब वादळी झालेला असुनही धैर्य 
व्यकती-घटना-प्रसंग यांची माहिती देऊन चिकिसा 


क्षा 
चागली केळी आहे. उपलब्ध काव्याचं वक 

करीत अस व ओघवती भाषा य 
ताना सुबोध रित्र देताना 


आहे. सावित्रीबाई यांचे सविस्तर च 
म. फुले यांचाही त्यात समावेश होतो. बा 


अनुक्रमणिका 


_- 82) 


आतापर्यन्त उपेक्षा झाली होती, ती डॉ. कृ. पं. 
देशपांडे यांनी भरून काढली आहे. 


"रा. ना. चव्हाण 


सुरुची (काव्यसंग्रह) ; सुरुची जोशी; प्रकाशिका 
सौ. मालती देशपांडे, मुख्याध्यापिका, कन्याशाळा, 
वाई-४१२८०३; पृष्ठे २२, १९८३. 


एका बॉल-कवयित्रीचा “ सुरुची हा छोटा 
कवितासंग्रह सहज पाहण्यात आला आणि वाचला, 
ह्या उमलत्या कवयित्रीला प्रकाशात आणल्याबद्दल 
प्रकाशकांना धन्यवाद द्यावेसे वाटतात. 
कविता हे एक रसायन आहे. सोपे, सहज समज- 
णारे शब्द व भावता ह्या रसायनात एकजीव झाल्या, 
की हृदयस्पर्शी कवितेची निर्मिती होते, असे प्रस्तुत 
लेखकास वाटते. असे रसायन ह्या बालकवयित्रीच्या 
कवितेतून प्रत्ययास येते आणि तिच्या कवितेचा 
विलोभनीय ताजेपणाही हा संग्रहू वाचताना सतत 
जाणवत राहतो. 
सुरुचीच्या कवितेचे जग वैविध्यपूर्ण आहे. चिमु- 
कल्या बडबडगीतांपासून (मोरा मोरा नाच रे- तुला 
फलं पाच रे) चिततात्मक म्हणता येतील (संदेश, 
परिसंवाद, शब्द) अश्या कवितांपर्यंत वेगवेगळ्या 
प्रकारच्या कविता तिने लिहिल्या आहेत. त्यांतून 
गेलेला 


तिच्या कवितालेखनाचा हळूहळू होत 
येतो. ह्या विकासाच्या वाटवर 


विकासही लक्षात 
सहजसुंदर शब्दांची अडचण तिला कधीच पडलेली 


दिसत नाही. 
शाळा हा लहा 
अविभाज्य भाग 
जाळा आहेच; 
निरीक्षणेही आहेत. 
मराठीच्या बाई देशपांडे 
पिशवीत त्यांच्या लोकरीचे गुंडे... 
इंग्रजीचे सर घायगुडे 
नेहमीच त्यांची गडबड उड 
असे म्हणून हल्लीच्या शिक्षकांना काढलेले रेशमी 
चिमटे ह्या कवितेत असले, तरी 


न मुलांच्या भावविश्वाचा एक 
असतो. सुरुचीच्या कवितेतही 
मिस्कील बालमनाने केलेली 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


४८ 


असे झाल्यावर आवडत नाही शाळा 
शाळेंत जायचा येतो कंटाळा 
हे तिचे उद्गार अंतर्मुख केल्यावाचून राहत नाहीत. 
'अस्से पाहुणे' हीसुद्धा एक सुंदर विनोदी कविता, 
पाहुणे येतात; त्यांची बडदास्त ठेवावी लागते; 
लहान मुलांना त्यांची लहानसहान कामे करावी 
लागतात. ते जाता जात नाहीत; आणि जेव्हा 
जातात तेव्हा म्हणतात - 


आता दिवाळीत तर नक्की येऊ 
सहकुटुंब तुमच्या घरी येऊन राहू 
ही कविता वाचून पाहुण्यांनी बोध घ्यावा. 
कवयित्रीच्या घरी ज॑ पाहुणे येतील, त्यांना मात्र 
ही कविता वाचावयास देऊ नये. 


अशा काही मिस्कील कविता तिने लिहिलेल्या 
असल्या, तरी रम्य निसर्गाचीही तिच्या कवितेला 
ओढ आहे. “चांदोबाचे घर! ही कविता त्या 
दृष्टीने उल्लेखनीय. अनेक, असंख्य वर्षे माणसे चंद्र 
पाहत आहेत; तो तोच आहे; त्यात बदल नाही. 
परंतु कवितेच्या डोळ्यांना दिसणारा चंद्र वेगळा, 
हेच खरे. बालमनाचे आणि चंद्राचे नाते आणखीच 
वेगळे. कवंयित्रीला चंद्राशी स्नेहसंबंध हवे आहेत 
आणि मंत्रीच्या नात्याने त्याच्यापाशी काही मागायचे 


आहे... 


चांदण्याचा झगा मला देशील काय ? 
मऊ मऊ ससुल्या दाखवशील काय ? 
सोनेरी किरणांचे पांघरूण देशील काय ? 
चमचमता रथ तुझा दाखवशील काय ? 
परंतु चंद्रापासुन तिला हे सारे हवे असले, तरी 
आईची आठवण तिला येतेच. . . | 
रंगीत रंगीत इंद्रधनुष्य दाखवश्ील*काय ? 
पण रात्री मला आईजवळ पोचवशील काय? 
चंद्राने सारे ऐशवये दिले, तरी आईजवळ 
जाण्याचा तिचा हट आहेच. 

' वात्सल्य ' ही तिची आणखी एक उल्लेखनीय 
कविता, कळीला जपणाऱ्या एका वेलीचे हृदय- 
स्पर्शी चित्र ह्या कवितेत तिने उभे केले आहे. 
जिच्या गाली हसताना खळी पडायची, अशी ही 
वेली, तिला एक कळी येते; आणि वेलीला झापला 


कककक.्यययाय 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


मृत्यू समोर दिसू लागतो. परंतु कळी पूर्णपण 
उमलल्याशिवाय ती अखेरचा इवास सोडावयास 
तयार नसते. * कळीला जग दाखवून मगच' ती 
मान टाकते. कळीच्या रूपाने मातुप्रेमाचा व्यापक 
आशय कवयित्रीने सांगितलेला आहे. 

* त्रिा ' ह्या कवितेत, उत्साहाने क्रिकेटची 
टीम उभी करणाऱ्या; परंतु ' टेस्ट मॅच ' ह्रल्या- 
नंतर दुःखी होणाऱ्या एका बालमनाचे चित्रण 
आहे. ते तसे असले, तरी खरोखरीच्या कसोटी 
सामन्यांत पराभूत होणाऱ्या खेळाडंचे दुःखही ही 
कविता अप्रत्यक्षपणे व्यक्त करते आहे को काय, 
असे वाटून जाते. 

परिसंवाद ' ह्या कवितेत ' बुद्धीच्या निकषावर 
वस्तुसत्य सिद्ध करू' पाहणारा तत्त्वज्ञानी आणि 
* भक्तीच्या निकषावर वस्तुसत्य सिद्ध करू ' इच्छि- 
णारा ईशवरभक्त ह्यांनी आपापल्या बाज मांडलेल्या 
आहेत. ' शब्द! ही ह्या संग्रहातील कविता कव- 
यित्रीच्या हळू हळू, पण निठचितपणे परिपक्वतेकडे 
जाणाऱ्या कवित्वशक्‍तीची द्योतक आहे. . . 

शब्द-न उलगडणारे कोडेही 
पण सोडवले तर सुटतेही 
पुसली एखादी मात्रा, दिली एखादी वेलांटी 
चालतं सारं काही- 
पण अथे बदलल्याचं ध्यानी येतं- 
पार शेवटी. 
शब्दाच्या एकूण पेह्रावावर 
असते कधी अनुस्वाराची खळी 
कधी एखादा उकारही देता येतो त्याच्या तळी 
मनाच्या भूमीवर शब्दघन कधी दाटून येतात 
बदल होतो लहानसाच 
पण अर्थे फार मोठा पटवून देतात... 

ह्या कवितांखेरीज * ध्यास ', * संदेश !', ' कान- 
गोष्टी ', ' माझे घर! अज्ञा अनेक कविता वाचनीय 
आहेत. तिची बाळगीते वाचताना शाळेत जाणारी 
मुळे तर ह्सतीलच; पण बाईसुद्धा हसतील. रेशमी 
गुंडा घेतलेल्या देशपांडेबाईसुद्धा. 

शेवटी ह्या बालकवयित्रीला एकच सांगणे : तिने 
आता थांबू नये; लिहीत राहावे. 


>प्र. शं. मराठे 


क 


हि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वाचकांचा पन्नव्यवहार 


संपादक नवभारत यांस, 
स. न. वि, वि. 

श्री. शरद पाटील यांचे * दासशूद्रांची गुलाम- 
गिरी' हे पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध झाले. त्यातील काही 
सागाजिवियी लेखकाशी असलेले माझे मतभेद 

नवभारता!च्या मार्चच्या अंकात प्रसिद्ध झाले. त्या 
लेखाचा परामश्ं श्री. पाटील यांनी ' नवभारता'च्या 
मेच्या अंकात घेतला आहे. 

श्री. पाटील यांचा “ पराम्शे ' वाचून माझ्या 
मताच्या स्पष्टीकरणार्थ आणखी काही लिहिणे 
आवश्यक आहे असे वाटत नाही. वाचकांच्या 
समोर दोन्ही मते आहेत. त्यातल्या त्यात सत्याच्या 
जवळ असणारे कोणते असू शकेल ते त्यांनी ठरवा- 
यचे आहे. 

एका बाबतीत मात्र खुलाशाची आवश्यकता 
आहे. 

५ अधिदेवन ' ह्या शब्दाने क्याचा बोध होतो 
ह्याविषयी लिहिताना श्री. पाटील यांनी प्रो. ल्यूडसं 
यांचा प्राचीन भारतात खेळल्या जाणार्‍या द्यूता- 
विषयीचा लेख (1298 एणर४०४७101 उपा 
७]७७1 110161) पाहिला नसल्यास पहावा अशी 
सूचना मी केली होती. श्री. पाटील यांनी तो लेख 
आधीच पाहिला होता असे दिसते. प्रो. ल्यूड्स 
यांच्या लेखाविषयी श्री. पाटील त्यांच्या परामर्शात 
( पृ. १६, स्तंभ २) लिहितात: ल्यूडसंने या 
मोठ्या लेखात अधिदेवनची वाचक कोणती वस्तू 
हे अनिणितच ठेवले आहे.” 

तक्षी अनिगितता प्रो. ल्यूडर्स यांनी ठेवली आहे 
असे मला वाटत नाही. त्यांना ' अधिदेवन ' शब्दाच्या 
अर्थाविषयी काय म्हणावयाचे आहि हे त्यांच्याच 
शब्दांत देण्याचा प्रयत्न करतो. इंग्रजीच्या मानाने 
जर्मन भाषेचे माझे ज्ञान बेताचे है मात कराया 
हवे. तथापि प्रो. ल्यूडसं यांचे ' अधिदेवन ' विषयक 
मत सांगताना मी चूक करीत नाही अश्ीी आशा 


आहे. (प्रो. ल्यूड्से यांच्या ळेखातील काही भागाचा 


पुढे अनुवाद देताना प्रो. ल्यूडसं यांच्या ज्या तळटीपा 


आहेत त्यांचा अनुवाद केलेला नाही). 
न. भा. ७ 


प्राचीन भारतात द्य्त खेळताना फासे ज्यावर 
टाकीत त्यासाठी पालि जातककथांत * फलक ” असा 
शब्द आढळतो. पालिभाषेतील ह्या कथा सोडून 
इतरत्र प्राचीन भारतीय वाडू्मयात ' फलक ह्या 
शब्दाचा ह्या विशिष्ट अर्थी उपयोग प्रो. ल्यूडसं 
यांना आढळला नाही. परंतु संस्कृत वाड्मयात 
त्या ऐवजी अधिदेवन व इतर काही शब्दांचा उपयोग 
आढळतो. त्या सर्वांचा अथे अभ्यासकांनी * फलक ” 
असाच केला होता. उदाहरणार्थ, “अधिदेवन ह्या 
शब्दाचा कोशकारांनी दिलेला अर्थ ' द्यूत खेळण्या- 
साठी उपयोगात आणीत असलेला फळा, अथवा 
टेबल ' असा आहे. (" 89010)10101, ' - 3००॥- 
112८-10), * 9 ७७16 0! 0081१ 
10" ४७१८ ५ 0 ॥॥0110'-071118116, 
(50000 0४0७, 0०६1१ 79 2७1०0- 
॥7९४्ट '- 80 ). 

प्रो, ल्यूडसे यांना ' अधिदेवन 'चा हा अर्थ मार्‌ 
नाही. त्या शब्दाने कोणत्या गोष्टीचा बोध होतो 
ह्याविषयी आपले मत मांडताना प्रथम त्यांनी अथर्व- 
वेदातील दोन उतारे (५.२१.६; ६.७०.१) दिले 
आहेत. त्यानंतर शतपथब्राह्मण व सूत्रवाड्मयांतील 
काही संदर्भ दिल्यावर ते म्हणतात * ॥॥1160 11 
18 1105 _00४श0]७ (0 10६ 20 /0'0/010/. 
800पॉ 1100 1181016 ० कळ४ढ€०7८७ 
107) 0])]७ ])8888208 110 ॥॥७ $0181ए9- 
२०१७, 0116 ०७७७॥०७॥७ 1 10 ॥॥ए8] 
[628 10870 ९॥७९०४]४ ०७"0811 ॥॥18 
1 फ88 101 8 00810 णा ४७७७8 1106 
॥॥10 7१५7०४७. 1७18 181 6०७१ 11 116 
6819191507. ४, $, 4, 20 008 6 
881609 80 (16 7181101881) 8य ]010- 
"0 [110 कव7८6८००॥१७ 01 ॥॥010] 0 
116 परशी-ीता0पा 800०२१5 

0१, 181060 0४७1 0 ॥॥॥-१॥॥ 
2: 8070४९७ .-. ७१॥१०८००/१७११ 
८१०८५४) उपा. 10 18 110108911016 081 
0116 091 


9 
010 87/7/७), 
छ00तश 80 


1700७7० 8 ०७१ 107 ७18४- 
९2्ट ती०९ पाणी 9 8७0४७. पि०फ९ए७7, 110 


ष्ट 


8७७४७ 18 लीळा ए868१ ० ताप 1163 
0 ग्रा ट्ा”ण्पााते 07 ४० हाट ला 0९ 
७811, प'॥॥8, 6. 2., ७ [16 1006 01 
"११३2 88 ॥॥€ वैताएा'एप ता8फए8 
0166 108 फ्रा ॥॥126 8072८ 1111068 
8700पाते (१७7४7४४७७४) शा 1880 
धरा 860४९1) 1001-01811]3 01 16 390108- 
००७ हात झया 81665 0प ॥॥९ 6801 
गठण ९ 00०0-01 (8०700/7227/72/0 
० 8०70/.7779 ७८१०7) 10 00त61 (0 
१00०७ ४ 1 118 ४४४७४. ७ 111018 
108४116 110 0100818101 006 
५५7८७९४८१८ 8180 1. 8 आणा ए8४: 
9 8000 01 16 छा०पात फ७3 1091100 
०प छा, 8902 8110 फ83 111806 0१९6९७ 
7. णा6 वाठुटया्ट पफ ७06 68101]. 
शाप ॥॥18 8४688 063 1118 180 1181 
116 48818119, पा910४7७]681) 810 
88 ता 79119 9]फ8र्‍]5 ए88, 8 ॥॥6 
019008 161616१ ४० 81)0ए७, (110 05016- 
६४00 &वेळेहा2 जा), 1018101108 ६0 ७18 
0100४18101 0 ॥॥6 ५०/८८००/१७, 
पणाला (1. 6. १८७॥८॥) 18 8180 8]86- 
फश 186१ 01 पोटा 8 कला, 
पाटा ण 0९ १८७ ७6., 810 8] ॥ ८ 
७68 1680100 ॥॥6 807110] 
(८००४5) ० ७७6 ७०॥४०८०॥ एल, 
० ७०ए56, य) 1116 शि! 1906 861४९१ 
॥6 ]॥11086 01 861111 त०७ण. ॥॥6 
कह ॥॥७8७ 81032 8 (१6. ॥11]0106 
१) 8 पुट ण ७७ शा"०प॥१. फ० 
18ए6_ 10 108801 ॥० 8881160 ॥॥8/. 
०८७॥८०८०७८ उगा ॥॥6 $1]181"09 ४७१5 
8)0ए]त 11681 8010111710. ताकाला 
1001) ७॥811 0०७७11 116 11119] (6058, 
8110 8006 11 111086 ॥]7॥1118 (1.0. 
5.31 800 शा. 70) शाल ठा ७610 
पृप63(1010 0 ६] ८५/४७८७७॥ 1168111 


107 ७8] ]पा1)088 भप्टठ हणा 08, 


७ 87 पिठाला ल्यागापतट 0118; 171 


* ॥॥॥]0]-० [ता 00. 


नवभारत 


जुळे, १९८३ 


06 ॥७तांल ७10१0081१5 101 0७ांगाष् 
ताठ फभा& 100 प86त ७ 8]], छा 8] 
(181; 88 ए86त 88 8 08४ 111 1110 
हाः०पाते ॥ छणाठा 116 0166 ॥॥॥18७ 881. 
सैषत 080 (10 6000010001 &६॥८१४०००० 
88, 11 1800, 8111181 11 ७] 1081086018 
0 (16 016 १७8०106 11 ॥॥6 8_])93(89- 
11108, या) ४७]0081 81 1038एत0द- 
४६118 000188 0प, 0]681'8]1ए ॥000) 16 
१. एप, 114(109) ,2, एण'0 0106 त10 
18 ९0४६४७१ 7 ४910001712 ७ओर७ 2०१४ 
00 (8]₹७ ५१८४८ 10 ७० 1881885, प 
पप, 8810 81 फ&७' ४0 ॥॥७ ताठ6, 
ृतमप्सराभ्ये| वह त्वमग्ने पांसूनक्षेभ्य: सिर्कता अपश । 
यथाभागं हव्यदातिं जुघाणा मर्टन्ति देवा उभमरानि 
र्‍ हव्या || 

1)3प७, 881 छत. फाळ फछणांला 810 
९8190७1260 1016 88 1116 7०१/ 101 
116 तांद 810 ]ए8७ ॥॥९ 0116110116118 
(टर 12०1) फला 110७ 8000 
प) ० ति ढळाटवळळाळ फणाला फ88 
वप्ठ पफ छावे णशा शणगातल्त परा 
श861', 7४ | 

प्रो. ल्यूडसं यांच्या लेखातला अधिदेवनविषयक 
उतारा वर अनुवाद करून दिला आहे. त्यावरून प्रो. 
ल्यूडर्स यांनी “ अधिवेशनची वाचक कोणती वस्तू 
हे अनिणितच ठेवले आहे ” असे कसे म्हणता 
येईल ? जेवढी माहिती उपलब्ध पुराव्यावरून देता 
येण्यासारखी होती तेवढी त्यांनी दिली आहे आणि 
अ्थेही निश्‍चित केला आहे. 

प्रो. ल्यूडस॑ यांचे लेखातील वरील उताऱ्यात, 
सुरुवातीस, अथवंवेदातील दोन संदर्भावरून अधिदेवन 
म्हणजे काय हे कळू शकत नाही असे प्रो. ल्यूडसं 
यांनी म्हटले आहे. परंतु पुढे शतपथब्राह्मण व सूत्र-्‌ 
वाडमय यांच्या आधारे त्यांनी * अधिदेवन 'चा अर्थ 
निठचित केला आहे. आणि तो केल्यावर त्या अर्था- 
हून निराळा अर्थ अथवंवेदासाठी गृहीत धरण्यास 
कोणतेही कारण नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. 
इतकेच नव्हे तर वैदिक काळात यज्ञप्रसंगाखेरीज 


116-117. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


के ळी 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणक 


लद 


पत्रव्यवहार 


इतर वेळीही द्यत खेळताना फासे टाकण्यासाठी 
जमिनीत केलेला खोलगट भाग उपयोगात आणीत 
असत असे प्रो. ल्यूडर्स यांचे मत आहे. 

प्रो, ल्यूडसं यांचे निष्कर्षे मला मान्य आहेत. 
श्री. पाटील यांना प्रो. ल्यूड्सं यांचे मत पटत नसणे 
शक्य आहे. पण त्यामुळे प्रो. ल्यूडर्स यांनी 
ह्याविषयी त्यांच्या लेखात अनिणितता ठेवली आहे 
असे होत नाही. 

प्रो. ल्यूडरस यांच्या लेखाविषयी वरील वाक्‍य 
लिहून झाल्यावर श्री. पाटील म्हणतात : ': अनि- 
णितता हे खऱ्या संस्छृततज्ञतेचे लक्षण असल्याचे 
डॉ. मेहेंदळेंचे मत दिसते ! 

तत्त्वबोध व्हावा म्हणून चर्चा करायची असल्यास 
अ्ा वाक्य़ांनी काय साधते ? पण श्री. पाटील 
यांनी कल्पना केली आहे म्हणून सांगतो, की माझे 
तसे मत नाही. अधिदेवनाविषयी प्रो. ल्यूडर्स यांनी 
त्यांच्या लेखात अनिणितता ठेवली आहे असे मला 
वाटत नाही. तेव्हा ह्या एका उदाहरणावरून 
माझ्या विषयी चुकीची कल्पना होण्याचे कारण 
नाही. तशी कल्पना होण्यास इतरत्र माझ्या 
लिखाणात अनवधानाने मी वाव दिला असल्यास ती 


माझी चूक ठरेल. 
_- म. अ. मेहेंदळे 


संपादक नवभारत यांत, 
स. न. वि. वि. 

आपल्या अलीकडील लिखाणावर माक्‍्पंवादाची 
गडद छाया पडू लागली आहे. आता छाया पडणे तर 


राहोच, पण आपल्या ठिकाणी माक्‍संवादाबद्दल मोठा 


भक्तिभाव तिर्माण झाला आहे अशी शांका येते. 
नवभारतच्या जूनच्या अंकातील संपादकीयामध्ये 
आपण शेवटी लिहिले आहे: मार्क्सवाद उपाशी 
गुलामांपुढे भाकरी आणि स्वाभिमान दोन्ही उभे 
करतो. ” हे विधान इतके धाष्टर्याचे आहे को, 
मार्क्सवादाबद्दल मनामध्ये भक्तिभाव नांदत असल्या - 


खेरीज कुणीही ते करू शकणार नाही. 
मार्क्सवाद शेतीचा प्रश्‍न सोडवू शकलेला नाही, 


ही गोष्ट रशियामध्ये व इतर अनेक मार्क्सवादी देशां- 
मध्ये सिद्ध झालेली आहे. शेतीचा प्रश्‍न सोडवल्या- 
! झ्ञाकरी कुठून देणार! 


खेरीज “ उपाशी गुलामांना ' 


अनुक्रमणिका 


५१ 


तीच अडचण स्वाभिमानाबद्दल आहे. मार्क्सवादी 
देशांमध्ये आपआपसात कलह निर्माण होतात ते 
मुख्यत्वेकरून रक्षियाचा महासत्तेला स्वाभाविक असा 
अहंगंड आणि त्या वर्तुळातील इतर लहानसहान 
राष्ट्रांचे अहंगंड यांच्यांतील विरोधामुळे. आपल्या 
वर्तुळातील लहान राष्ट्रांचे अहंगंड, म्हणजेच स्वाभि- 
मान दडपण्याचे प्रयत्त रशियाकडून सतत होत अस- 
तात. मग स्वाभिमानाला जागा कुठे उरली ? 

या अडचणींचा परिहार करण्याचा एक साधा 
सरळ मार्ग आहे. तो म्हणजे रशिया आदिकरून 
साम्यवादी राष्ट्रांचे माक्‍संवादीत्व नाकारणे. आपण 
त्या मार्गाचा अवलंब केल्याचे अद्याप तरी माझ्या 


वाचनात नाही 
- व. भ. कणिक 


साभार पोच 


$ जीवनक्षास्त्र- लक्ष्मण सावळेराम सासवडे; राम- 
लक्ष्मण प्रकाशन, लक्ष्मण-निवास, ११२३ 1६४१, 
एल. आय. जी.--३, हडको वसाहत, सावेडी रोड, 
अहमदनगर-४१४ ००१, १९८२; पृ. २७८; 
कि. ४५ रु. 
. रसीदी टिकट- अमृता प्रोतम, अतु. मुरलीधर 
शहा; श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे-२०; १९८३; 
पृ. १५७; कि. २५ २. 
% राष्ट्रोय स्वयंसेवक संघ : काल, आज, उद्या- 
गंगाधर इंदूरकर; श्रीविद्या प्रकाशन, पु्णे-२०; 
१९८३; पू. १७५; कि. ३० रु. 
$$ यतिभंग- (कवितासंग्रह । राम देशमुख; सेवा 
प्रकाशन, अमरावती-४४४ ६० दळी शेषऐटरेः 
प. ६०; कि. १० रु. 
र्ग धनदौलत- ना. वा. जोशी; प्रकाशक इंद्रायणी 
साहित्य, २७२ शनिवार पेठ, पुणे-३०; १९८२; 
क हो ति 

रः समर्थ रामदास- वि. रा. करन्दीकर; नॅशनल 
बुक ट्रस्ट, इंडिया, नवी दिल्ली; १९८२३; 
पृ. १२२; कि. रू. १२५० 

$ै* असा जाहला स्वतंत्र भारत- कृष्णचेतन्य, अनु. 
सौ. सुनिता गाडगीळ; नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 
नवी दिल्ली; १९८२३२; पृ. ४०; कि. र. ३.५०, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वार 


ठक 8८8 (0000777277270/5 ॥70707 -- 


४110५1 ॥॥ शा 9॥0 
(_0. 110. 


/2(/१॥ 4॥/ 073 


.8क्षपीय2टट ॥क्कापा०पा'65 0 


१ कातर ॥आा7९ ० ॥॥" & 0635 (८011९55075, 
ई, 0॥९॥॥3(10 1००७, क (लातां([यला)१ा0 
| करात दिशाला आत पवा 


1551155101. 


0711010 : ॥70188/70841 


७'81 : ५57११ ]'९९५£ : 0145-246, 0145-306 


:. 
न्तलरेपकस्क्र नरकनन न्न कस्स्न्लन्रफ््ानन2कस्त्न्न्ययानल्न्नन्ययापन्त्त्त 


सार-संकलनं 


चार्मिक जमातवाद 


केरळमधील निलाकल या गावी काही महिन्यां- 
पुर्वी जमिनीत पुरलेला एक दगडी क्रूस साप- 
डला, येशू ख्रिस्ताच्या साक्षात शिष्यवर्गातील एक 
संत टॉमस हा धमंप्रसारासाठी पहिल्या शतकात 
केरळ येथे आला होता अशी आख्यायिका आहे. 
तिला अनुसरून संत टॉमसने केरळमध्ये उभारलेल्या 
सात प्रार्थनामंदिरांतील एक निलाकल येथे होते असे 
मानण्यात येते. ह्यामुळे हा क्रुस संत टॉमसने वांध- 
लेल्या प्राचीन प्रार्थनामंदिराचा अवदोष आहे असे 
ताबडतोब ठरविण्यात आले आणि ज्या जागी तो 
सापडला तेथे एक नवीन प्रार्थनामंदिर बांधण्याचे 
काही ख्थिस्त्यांनी ठरविले, काही दिवसांनी हा क्रूस 
बेपत्ता झाला. ख्त्रिस्ती जमातोच्या धार्मिक भावना 
दुखावणारे हे कृत्य धमवेड्या हिंदूंनी केळे असणार 
असा ग्रह करून घेण्यात आला. अर्थात एक शक्‍यता 
अश्ली आहे, की सापडलेला क्रूस हा पहिल्या शतका- 
तील नाही हे तिद्ध करता येण्यासारखे आहे असे 
आढळल्यामुळे, ज्या जागी तो सापडला त्या जागी 
संत टॉमसचे प्राथेनामंदिर होते हा दावा पोकळ 
ठरेल या भीतीने ज्यांनी हा दावा केला आहे त्यांनोच 
तो नाहीसा केला. ते असो. ख्थिस्त्यांनी त्या जागी 
नवीन क्रुसची स्थापना केली, एक तात्पुरते मंदिर 
उभारले आणि विधियृक्‍्त प्राथना केली. ही जंगल- 
खात्याची जागा होती. सरकारने तेथे प्राथंनामंदिर 
बांधण्यासाठी २ एकर जागा खिस्त्यांना देऊ केली 


आणि सवंधर्मसमभावाच्या तत्त्वाला अनुसरून अन्यत्र 


तेवढीच जागा हिंदूंना त्यांचे मंदिर बांधण्यासाठी 


देऊ केली. केरळ राज्यात आणखी एका हिंदू मंदि- 
राची आवश्यकता आहे असे नाही. अर्थात आणखी 
एका चचंची आहे असेही नाही. 


ध करणारे जे हिंदू आहेत 
ज्या जागेवर ते बांध 
माला देवस्थानाच्या 
धर्माचे प्राथतास्थान 
ची आपत्ती भोढ- 


चचे बांधायला विरो 
त्यांचे म्हणणे असे आहे, की 
ण्याचे घाटते आहे ती साश्रि 
क्षेत्रात आहे आणि म्हणून अन्य 
तेथे बांधण्यात आले तर पावित्र्यभंगा 


अनुक्रमणिका 


वेल. हे म्हणणे अर्थात पटण्यासारखे नाही. समजा, 
खरोखरच निलाकल येथे प्राचीन चर्चेचे अवशेष साप- 
डले तर त्या चचंचा जीर्णोद्धार करावा असे ख्रिस्ती 
लोकांना स्वाभाविकपणे वाटेल आणि ह्या भाव- 
नेची सर्वांनी कदर करणे योग्य ठरेल. उलट, परंपरेने 
जे क्षेत्र हिंदू मंदिराच्या वहिवाटीखाली आहे आणि 
उत्सव-समारंभांसाठी वापरण्यात येते आहें तेथे खास 
कारण नसताना अन्यधर्मीयांनी आपले प्रार्थतामंदिर 
बांधण्याचा प्रयत्न करणे गैर ठरेल. सुदैवाने निला- 
कल येथे प्राचीन स्त्रिस्ती चर्चचे अवज्ञषेष सापडले 
आहेत असे मानायला काही आधार नाही. तेथे 
चर्च बांधले गेले पाहिजे असा काही ख्त्रिस्त्यांनी जो 
आग्रह धरला आहे त्याच्य़ाकडे धार्मिक आक्रमक 
वृत्तीचा आविष्कार म्हणूनच पाहावे लागेल, 


हिंदू समाज हा एक धामिक समाज म्हणून असं- 
घटित आहे. हिंदूंमध्ये सामूहिक, शिस्तबद्ध प्राथनेची 
प्रथा नाही. आणि धार्मिक “ काँग्रेगेशत 'चे नेतृत्व 
करणारे अधिकृत धमंगुरू नाहीत. हिंदूंची धमंकृत्ये 
ही वैयक्तिक, कोटुंबिक असतात. ह्यामुळे हिंदू 
धर्माचे, एक धार्मिक समाज म्हणून हिंदू समाजाचे 
'मुरक्षण करणे ही धमंगुरू म्हणून आपली जबाब- 
दारी आहे असे हिंदू पुजारी, भटजी इत्यादींना 
वाटत नाही. उलट, मुल्लामोलवी, इमाम, ख्त्र्स्ती 
धर्मगुरू आपापल्या धर्मासाठी ही भूमिका परं- 
वरेने पार पाडतात. परंतु अलीकडच्या काही 
काळात शंकराचाये, संन्यासी इ. हिंद धामिक नेते 
हिदू समाजाचे धार्मिक दृष्टीने संरक्षण करण्यासाठी 
म्हणन सावेजनिक जीवनात उतरत आहेत. उदा., 
धर्मांतराविरुद्ध ते निषेध व्यक्‍त करतात, परिषदांमध्ये 
भाग घेतात, हिंदूंना आपल्या धर्माचे संरक्षण 
करण्यासाठी त्यांनी काय करावे ह्याविषयी उप- 
देश करतात. निलाकल येथे चर्चे बांधण्याच्या 
योजनेविरुद्ध जो मोर्चा संघटित करण्यात आला होता, 
त्याचे नेतृत्व संन्याशांनी केले होते. त्यांनी लाठी- 


मारही सहन केला. ह्या नवीन प्रकारच्या घटना 
आहेत. 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


५४ 


साधारणपणे हिंदु जातीयवादाविरुद्ध जेव्हा टीका 
करण्यात येते, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे तिचे 
लक्ष्य असते. हिदू-मुसलमानांमध्ये दंगा झाला को 
(जातीयवादी) हिंदूंच्या वतीने संघाने भाग, 
किंबहुना पुढाकार घेतला असणार असे आपोआप 
गृहीत धरण्यात येते. जमाते इस्लामी इ. मस्लिम 
संघटनांनाही दोष देण्यात येतो. पण तो, संघाला 
दोष दिल्यानंतर, सवेंधर्मसमभाव साधण्यासाठी 
देण्यात येतो. इमाम, मुल्ला, चचंचे धमंग्रू ही 
मंडळी धाभिक आहेत असे मानण्यात येते आणि 
त्यांच्यांत व जातीयवादी संघटनांमध्ये भेद करण्यात 
येतो. पण हो मंडळोसुद्धा घाभिक प्रवचने, उपदेश, 
' समन्स ' यांच्या माध्यमांतुत जातीयवादी वृत्तींचा 
परिपोष आपापल्या समाजात करीत असतात ही 
गोष्ट नजरेतून निसटते. संघाला धामिक अधिष्ठान, 
प्रामाण्य नाही, पण इमाम, मुल्लामौलवी, चचंचे 
धमंगुरू यांना ते आहे. संघ किवा जमाते-इस्लामी 
या संघटनांचे स्वयंसेवक हे उघड जातीयवादी आहेत. 
ते डोळ्यांत भरतात. इस्लाम किंवा ख्त्रिस्ती धमं- 
पंथांचे धमंगुरू हे अनेकदा छपे जातीयवादी असतात. 
त्यांच्यांत आता हिंदू धमंगुरूंची भर पडत आहे ही 
चितेची बाब आहे. 

दुसरी चितेची बाब अशी, को हिंदू-ख्थिस्ती 
धामिक बेबनाव देश्याच्या कित्येक भागांत वाढताना 
दिसत आहे. ही गोष्टही नवीन आहे. हिंदू-मुसलमान 
यांच्यामधील तणाव आणि मधून मधून उद्भवणारे 
दंगे आपल्या परिचयाचे आहेत. पण हिंदू आणि 
स्त्रिस्ती यांच्यामध्ये अलीकडच्या काळात परस्पर- 
संशयाचे किवा संघर्षाचे नाते नव्हते. ह्या गोष्टीला 
वेळीच आवर घातला नाही, तर हे एक चिघळणारे 
दुखणे देशाला जडू शकेल, केरळमध्ये हिंद आणि 
स्त्रिस्ती यांमधील हे जे वितुष्ट बळावत आहे त्याला 
एक विशिष्ट राजकीय पाइवंभूमी आहे. 

केरळ राज्य १९५६ मध्ये घडविण्यात आले. 
१९५७ ची पहिली निवडणूक कम्युनिस्ट पक्षाने 
जिकली आणि तो पक्ष सत्तेवर आला. देशभर 
काँग्रेस पक्षाला सत्तेची जी मक्तेदारी होती, तिला 
तडा गेला. नास्तिक कम्युनिस्ट राजवट चर्चलाही 
पसंत नव्हती. शिवाय कम्युनिस्ट सरकारने जो 
शिक्षणविषयक कायदा केला होता, त्याच्यामुळे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


स्त्रिस्ती शेक्षणिक संस्थांवर चचंचे जे सवंकष नियं- 
त्रण होते त्याला मर्यादा पडणार होती. ह्या एकंदर 
असंतोषाचा परिणाम म्हणून केरळमध्ये ' विमोचन 
लढा ” उभारण्यात आला आणि कम्यूनिस्ट सर- 
कारचा वळी घेण्यात आला. बायर सेवा संघ आणि 
चर्च ह्या दोन जातीय संघटनांनी ह्या लढ्याचे 
नेतृत्व केले होते. त्यांचे बरेच पुढारी, राजकीय 
दृष्ट्या पाहता, काँग्रेसजन होते. 

ह्या प्रसंगामुळे जातीयवादी संघटनांना राजकार- 
णात प्रवेश मिळाला व राजकीय मान्यता लाभली. 
ह्यापुढचे पाऊल असे, की १९६० च्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या त्या वेळच्या अध्यक्ष 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी मुरिळम लीगशी सह- 
कार्याचा करार केला. जातीयवादी संघटनेची साथ 
काँग्रेसने धरणे अयोग्य आहे असा आक्षेप जेव्हा 
घेण्यात आला, तेव्हा केरळमधील मुस्लिम लीग वेगळी 
आहे असे उत्तर त्यांनी दिले. मुस्लिम लीगला अश्या 
रीतीने मिळालेल्या राजकीय प्रतिष्ठेचा उपयोग 
लीगने त्यानंतर पद्धतशीर रीतीने करून घेतला. 
१९६० नंतर केरळमध्ये बनविण्यात आलेल्या प्रत्येक 
मंत्रिमंडळात मुस्लिम लीगला स्थान आहे. एकदा 
तर विधानसभेत मृस्लिम लोगचे केवळ १५ आमदार 
असतानाही त्या पक्षाने बनविलेले मंत्रिमंडळ केरळ- 
मध्ये दोन महिन्यांसाठी का होईना, सत्तेवर होते. 

पण ह्या बाबतीत केवळ काँग्रेस पक्षाला दोष देणे 
गेर ठरेल. दोन्ही कम्यनिस्ट पक्ष आणि 'रेव्होल्युशनरी 
सोशलिस्ट पार्टी' यांसारखे इहवादी, पुरोगामी पक्षही 
मुस्लिम लीगचे सहकार्य मिळविण्यासाठी धडपड- 
ण्यात तसूभर मागे नाहीत. इ. एम. एस. नंबृद्रिपाद 
जेव्हा पट्टंबी येथून निवडणूक लढवत होते, तेव्हा तेथे 
एक मशीद बांधण्याच्या कामी त्यांनी साहाय्य केले. 
मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मलापूरम्‌ असा नवा 
जिल्हा बनवून त्याच्या हृह्दीची आखणी अशी केली, 
की मुस्लिम लोकसंख्या त्याच्यात बहुसंख्य राहावी. 
ही मुस्लिम लीगला त्यांनी दिलेली देणगी होती. 

कॅथलिक चर्च नेहमीच काँग्रेसला धरून होते. 
चर्चला मुख्य भीती कम्य्‌निस्ट पक्षाची होती आणि 
म्हणून काँग्रेसला मते द्या असा प्रचार स्त्रिस्ती धम- 
गुरू करीत असत, ह्यात कोणालाही काही गैर वाटत 
नसे. पुढे काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि 'केरळ काँग्रेस! 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सारसंकलन 


या पक्षाची स्थापना झाली. नंतर केरळ काँग्रेस- 
मध्येही फूट पडली आणि दोन केरळ काँग्रेस अस्ति- 
तव्रात आल्या. चर्च या सवे काँग्रेस पक्षांना धरून 
आहे आणि त्याच्या मोबदल्यात हे पक्ष चचंच्या 
ऐहिक हितसंबंधांचे संरक्षण करतात. 

मुसलमान आणि छ्प्रिस्ती यांनी याप्रमाणे स्वत:- 
साठी राजकीय स्थान निर्माण केल्यानंतर इतर 
जमाती मागे राहणे असंभवनीय होते. तायर जमा- 
तीने ' राष्ट्रीय लोकशाही पक्ष ' - नॅशनल डेमॉ- 
क्रॅटिक पार्टी- स्थापन केली, नायर व एझवा या 
जमातींत परंपरेने स्पर्धा व वितुष्ट चालत आलेले 
आहे. तेव्हा एक्ञवांनी स्वतःसाठी समाजवादी 
रिपब्लिकन पक्ष स्थापन केला. करुणाकरन यांचे 
मंत्रिमंडळ या जातीयवादी पक्षांवर कसेबसे आधार- 
लेले आहे. हे सर्व पक्ष आपापल्या जातीय हितसंबं- 
धांच्या दृष्टिकोनातून सर्व प्रश्‍तांकडे पाहत असतात. 
जिलाकल प्रश्‍तावर केरळ काँग्रेस आणि नॅशनल 
डेमॉक्रॅटिक पक्ष एकमेकांविरुद्ध दंड ठोकून उभे 
आहेत; राखीव जागांच्या प्रश्‍नावर नॅशनल डेमॉ- 
क्रॅटिक पक्ष आणि समाजवादी रिपब्लिकन पक्ष 
हमरीतुमरीवर येतात. कोणताही प्रश्‍न घेतला तर 
केरळमध्ये ल्याला जातीय रंग चढलेला असतो. 

उदा., कालिकत विद्यापीठाचा उल्लेख केरळ- 
मधील अलिंगड विद्यापीठ असा सर्रास करण्यात 
येतो. त्याची स्थापना महंमद कोया यांनी केली 
आणि त्याचा आतापर्यंतचा प्रत्येक कुलगुरू मुसलमान 
होता. कोट्टायम येथे स्थापन होत असलेले विद्यापीठ 
खिस्ती असावे अश्ली मागणी पुढे येत आहे. कारण या 
योजनेत टी. एम- जेकब यांचा पुढाकार होता. कुल- 
गुरू ख्तरिस्ती असावा अशा हालचाली आता सुरू झाल्या 
आहेत. तेव्हा जे विद्यापीठ उरले त्याच्यावर म्हणजे, 
केरळ विद्यापीठावर नायर व एझवा हे दोघे हक्‍क 
सांगत आहेत. विद्यापीठाच्या एका अधिकाऱ्यावर 
भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत व 
चौकशीसाठी त्याला ' सस्पेंड ) करण्यात आले आहे. 
त्याला परत नोकरीवर घ्यावे अशी समाजवादी 
रिपब्लिकन पक्षाची मागणी आहे. कार तो एकवा 
आहे. त्याच्यावरील आरोप निराधार आहेत असे 
पक्ष म्हणत नाही. तो एझवा हे "तेव्हा व्यक, 
क्राही करता कामा नये एवढेच पक्षाचे म्हणण आहे. 


अनुक्रमणिका 


ष्प्ट 


केरळच्या सध्याच्या कॅबिनेटने मत्नोम साखर 
कारखाना दिवाळ्यात काढण्याचा निर्णय घेतला 
आहे. कारखाना आजारी होता आणि त्याचे इंड- 
स्ट्रिअळ फिनॅन्स कॉर्पोरेशनला द्यायचे देणे बरेच 
थकले होते. कारखाना चालू ठेवणे शक्यही नव्हते, 
कारण त्याला उसाचा पुरवठा करण्याची तजवीज 
करता येण्याजोगी नव्हती. न्यायालयाने कारखा- 
न्याची मालमत्ता जप्त करून तिच्यातून कॉर्पोरेशनचे 
देणे भागवावे असा निर्णय दिला आहे. तरीही सर 
कारला आपला ठराव अंमलात आणता येत नाही. 
कारण 'मन्नोम ! हे नाव नायर जमातीच्या एका 
मोठ्या पुढाऱ्याचे आहे. हे नाव ज्याच्याशी निगडित 
आहे अश्या कारखान्याचे दिवाळे काढण्याने ह्या 
जमातीची अप्रतिष्ठा होते असे तिचे म्हणणे आहे. 
तिच्या भावना दुखावल्पा जातात. 
जातीयवादाचे हे लोण आता इतरत्र पसरू लागले 
आहे. ' राष्ट्रीय ख्थरिस्ती मंडळ * - ' नॅशनल ट्प्रिचन 
बॉडी! - अज्ली एक संघटना स्थापन करण्याच्या 
दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. अर्थात ही 
जातीयवादी संघटना नाही, तर राष्ट्रीय आहे असे 
तिच्या प्रवर्तकांचे म्हणणे आहे. तसेच ती राजकीय 
संघटनाही नाही. “आपण (म्हणजे स्त्रिस्ती लोकांनी) 
एकत्र आले पाहिजे, आपल्या जमातीला आपल्या 
जन्मभूमीत भवितव्य राहील अशी खबरदारी घेतली 
पाहिजे ; पण आपलें आंदोलन हे जातोय नाही 
किंवा राजकीय नाही आणि मानवी प्रतिष्ठेवर 
ज्प्ांचा विश्‍वास आहे त्या सर्वांशी आपण सहकार्य 
करू. ” असे विधान ह्या संघटनेची स्थापना कर- 
एग्राच्या उद्देशाने भरविण्यात आलेल्या चर्चेच्या 
प्रसंगी श्री. जॉर्ज मेनेझिस यांनी काढले. ह्या चर्चा- 
सत्रातील प्रमुख भाषण त्यांनी केले होते. संघटित 
बळाची शक्‍ती आणि प्रभाव त्यागी विधेयक, तसेच 
कन्याकुमारी येथे झालेली डिस्ती लोकांची हत्या 
याप्रसंगी काढलेल्या मोर्चांनी आणि निदशेनांनी 
सिद्ध झाला आहे असेही त्यांनी सांगितले. तेव्हा 
भारतीय खिस्ती जमातीच्या हाती राजकीय बळाचा 
दंडुका ( क्‍्लाउट ) देणे हे ह्या संघटनेचे उद्दिष्ट 
आहे; पण ती जातीयवादी संघटना नाही. 
झाबडे वाचक यापुढे बुचकळ्यात पडणे शक्‍य 
आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किवा विश्‍व हिंदू 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


५ 


परिषद या हिंदूंना संघटित करू पाहणाऱ्या संघटना 
जातीय आहेत हे निविवाद आहे, आणि ह्याविषयी 
साधारणपणे एकमत आहे. हिंदू-मुसलमानांचा दंगा 
झाला तर प्रत्यक्ष चौकशी न करनाही त्याच्यामागे 
संघाचा हात असणार असे अनुमान अनेकजण काढ- 
तात. पण ख्त्रिस्ती नागरिकांचे स्त्रिस्ती म्हणून संघटन 
करू पाहणारी संघटना जातीयवादी नसते. 

श्री, एफ. एम. पिटो ह्या ज्येष्ठ पुढाऱ्याने तर 
आपले चाळीस वर्षांचे स्वप्न पुरे होत आहे असे 
उद्गार काढले. त्यांचे म्हणणे असे पडले, की 
ख्रिस्ती लोकांनी एकत्र आले पाहिजे; पण त्याचा 
उद्देश राष्ट्रीय जीवनाच्या मध्यवर्ती प्रवाहाला 
सामील होणे हा असला पाहिजे. 

म्हणजे सवे ख्शरिस्ती व्यक्‍ती व्यक्तिशः राष्ट्रीय 
प्रवाहात सामील होऊ शकत नाहीत. किवा ते शक्‍य 
असले तरी तो खरा मार्ग नव्हे. प्रथम स्त्रिस्तो 
व्यक्‍तींनी एकत्र येऊन स््रिस्ती जमात सिद्ध केली 
पाहिजे आणि मग ह्या जमातीने राष्ट्रीय प्रवाहात 
सामील झाले पाहिजे. पण सामील झाल्यानंतर जर 
ही जमात तिच्या घटक व्यक्तींमध्ये विभागली 
गेली, ह्या व्यक्ती भारतीय नागरिक म्हणून राष्ट्रीय 
प्रवाहात धटकरूपाने वाहत राहिल्या तर ख्तिस्ती 
म्हणून प्रथम एकत्र येण्याचा खटाटोप व्यथ्थ ठरेल. 
तेव्हा स्त्रिस्ती जमात ही जमात म्हणून राष्ट्रीय 


नवभारत 


जुले, १९८३ 


प्रवाहात सामील झाली पाहिजे, ख्रिस्ती जमात हा 
राष्ट्रीय प्रवाहाचा घटक असला पाहिजे असे पिंटो 
ह्यांचे मत दिसते. त्यांच्या एका दुसऱ्या विधानाने 
ह्या मताला दुजोरा मिळतो. ख्त्रिस्ती लोकांनी 
आपला राजकोय पक्ष स्थापन करू नर्ये कारण 
आपण एक लहान जमात आहो, आपल्यापाशी 
बळ ( मसल-पॉवर ) नाही, असे त्यांचे म्हणणे 
आहे. म्हणजे ख्रिस्ती जमात जर पुरेशी मोठी 
असती, पुरेसे “ स्नायुबळ ' तिच्यापाशी असते तर 
ख्त्रिस्त्यांनी स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करणे 
योग्य झाले असते, मग इहवादाचे किवा धर्मनिरपेक्ष- 
तेचे काय ? ह्याचे ह्या भूमिकेत गर्भित असलेले 
उत्तर असे दिसते, कौ इहवाद दा बहुसंख्य जमातीने 
आचरणात आणायचा आहे. बहुसंख्प जमातीने 
स्वतःला एक जमात म्हणून संघटित करण्याचा 
प्रयत्न केला तर तो जातीयवाद ठरतो. अल्पसंख्य 
जमातीने तो केला तर तो इहवादाला धरून असतो. 

हिंदूंमधील जमातवाद जातीयवाद असतो. 
इतर धर्मीयांचा धामिक असतो. पण सर्वच प्रका- 
रचे जमातवाद आधुनिक राजकीय व शासकीय 
संस्था आणि प्रथा रुजविण्याच्या आड येतात. लोक- 
शाही राजवटीत आणि जीवनपद्धतीत आपली 
सुरक्षितता शोधण्याऐवजी व्यक्‍ती ती आपल्या 
जमातीच्या चार भितींत शोधतात. 


**१११११११११३१११ ३५३ **२*१११२*११८१२११११३१५३१ ५ *१**११११११२११११२११२ 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी ( नबी दिल्ली ) चे 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झालेले पुस्तक 


कॅदिक संस्कृतीचा विकास 


पू, ६०० ] 


( सुधारून बाढविलेली नबीन आवृत्ती ) 


[ किंमत २० रु. 


ना 0 & ९ 
डसक- लकेतीथं लक्ष्मणक्षास्त्री जोझी. 
पकासक: प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 
*१*१११११५ ५३. ५२११११११११ १३१५४ ***११८१११११३ ९२०१११०१११ १११२१२१२१२१२१५० 


२) 
जुल, १९८२ नवभारत ळा 


8 २ निभ 


महाबँक भाषाविषयक लेखन पारितोषिक 


मराठीतील सर्वोकृष्ट भाषाविषयक लेखनास बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ; डर 
मराठी अभ्यास परिषद यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने रु. १०००/- (एक हजार, 
रुपयाचे) पारितोषिक दिले जाणार आहे. या पारितोषिकाचे “ महाबँक भाषा- की 
विषयक लेखन पारितोषिक ” असे नाव असून या पारितोषिकासाठी १ जानेवारी 
१९८१ ते ३१ डिसेंबर १९८२ या दोन कॅलेंडरवर्षांच्या कालावधीतील भाषा- 
विषयक लेखनाचा विचार केला जाईल. 

लेखकांनी आपल्या भाषाविषयक लेखनाची (ग्रंथ, लेखसंग्रह, लॅखांची 
कात्रणे, अप्रकाशित प्रबंध इ.) किमान एक प्रत खालील पत्त्यावर १५ ऑगस्ट 
१९८३ पूर्वी पाठवावी. 

या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी अशा प्रकारच्या लेखनाची माहिती खालील 
पत्त्यावर पाठवावी, अश्ली विनंती आहे. 

चिटणीस, मराठी अभ्यास परिषद १/८ आगरकर नगर, पुणे-४११ ००१. 
पारितोषिक-योजनेची नियमावली दोन रुपयांची मनीऑडंर पाठ- 


विल्यास मिळू शकेल. 


ऱ्् >>> क य्य पळ नव्य -:2७> “>> >, 1 ह 22 
| ली ५ 


च ट्या ळ, ० नळ. 
चळ ववान चळ चका स्स ल 


क 
शकि 
9 


) | नवे महत्त्वपूर्ण प्राज्ञ प्रकाशन ! 
ग; भारतीय दासप्रथा व सामंतप्रथा आणि त्यांची तत्त्वज्ञाने यांच्या उगमांची अन्वीक्षा करणारा ग्रेथ ण 
&_ढन्फे ल्वे ने १ 
रि > मक! रि 
ग रास-शुरंगरी ]ुकपीरी 
र (खंड १, भाग १) । 
र; ण £ 
। ळेखक :£ शारदू पाटाल , 
*” ' 
शी किंमत : २ टपाल खर्च : ५ रुपये ठी. 
गं पृष्ठे : डेमी ५०९ प्रत ! २५ रुपये ण 
|, _ संपर्कासाठी पत्ता - ४: 
शी चिटणीस, प्राज्षपाठशाळा मंडळ, ती 
ग; ३१५ गंगापुरी, वाई ४१२८०२ डी 
( जि. सातारा ) १ 


राज्य मराठा ठी विकास यर स्थेटार न ण 


संगणकीकृत 


५्‌ट नवभारत जुळे, १९८३ 


वेचा &"२७१४८”०>७"७०५७”० ७"२%१५८”०२७"७%०४”० ७"७५%७”०२७"७०*"७% ८० ७"७४9 2 र 


ग्रंथालयात अवश्य हवीत अक्षी 


'३उश्रौव्पा ठशाळामंडळ ग्रंथमालेची 
संग्राद्य वैचारिक मराठी प्रकाशने 


| 
वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० रु. न 
अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. - 
पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
गीता-प्रवेश ॥ डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५ रु. 
लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४ रु. र 
भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशे । सो० कमल पाध्ये द्र 
हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. र 
महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर २ रु. र 
श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० रु. र 
संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु. न 
ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी र 
आनंदाचा डोह । प्रा० रा० ग० जाधव 
भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत) बालकांड र 
तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे 
आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । त्रग्वेदी 
वागीइवरी । डॉ० गो० के० भट 
नवमानवतावाद व मानवाचा आदरशं 
प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती ) पुनर्मुद्रण । गं० वा० लेले क. 
बौद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार (पुनर्मुद्रण) । प० ल० वैद्य ५ ३. 
चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी) । सदाशिव आठवले १५ रु. र 
गिर्यारोहण परिचय । अच्यूत खोडवे 
दास-शूद्रांची गुलामगिरी । शरद्‌ पाटील - 

र 


२० रु. 
८ रु. 
१२ रु. 
ष्य 
२० रु. 
१० रु. 
र्य 


स.7 
२५ रु. 


अ 
 ! 
ह 
४ 
 ! 
 ! 
| 
र! 
 ! 
 ! 
शः 
४ 


ग्रंथालये व ग्रेथविक्रेत्यांना २० टक्के कमिशन 
; संपक : चिटणीस, पाह्षपाठशाळामंडळ, वाई (जि. सातारा ) 


| 


"पफन न्न < /ळ्च्ए न व्या ॥ 
1) 8) । 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
सी मराठी आळ: विकास आस संस्थेटारे ळे 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


ञ्र्व याज ता 
ठैव याज 


54182 8 


मी खारोटी 


गोष्ट सांगते मोलाची 


टफोजना 


(किति 


(भारत सरकारचा उपक्रम) मुरूये कचेरी : 'लोकमाल'. शिव!जी तगर. पुणे ४११ ००५. 


81.(). ४४0. 5&' 29 


“>. “७. “२७... -₹७.. २७. -९.. ७. -₹&.. ७... ६. ९. “९७. “९७-९७. “९8७. 


॥४८(॥ 0८80 (2०70572772)(8 ॥॥-०71 -- 


170 4/॥ ॥वाथ ॥टवलल्य (4018, 
07 (८०0-00९/4/॥/2 ७॥॥॥॥/॥॥४ 


- 
है 
है 
है 
शै 
. 
है 
र 
र ॥१॥//६ ॥./५. 
है 

९ 

£ 


१, ७. ळ. ए५प्राए 


॥॥६॥1.911॥7॥ 1)॥160०00' 


॥'. 1. ॥. 08१, 


7!651त8611 । 


र 
* 
९ 
१ 
र 
र 
6 
9 
र 


दळ... :....)/-व 
"णणप्य्व्यया प” 
2-७”. “रक “1  रक्े-“स्ऊे. सके. “रके. -€७. “आ. -र. “७. “उ. “७. “>.” ७- "स. “*8--२७- “च “९७ -€७- 


हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी 


» ऱ्य प्राज्ञ प्रस : १५ गंग ० क 
मे. पुं. रेगे यांनी प्राज्ञषपांठशाळा मंडळ 7 3५९ गंगापुरी, वाई येथे छापून 


' वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध _ क्रेळे. 


